मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


चर्ष ३६ / अंक पहिला 


ऑक्टोबर १९८२९ 


य 


ककनताकाधळल 
टं द आ 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती भंडळ पुरस्कृत 
व प्राज्ञषपाठशाला मंडळ, वाई संचालित मासिक 


नृवभारी 


वर्ष ३६ । अंक १ । ऑक्टोबर १९८२ 
<€<* 23 मतः व, व क >. 
लकत दा त्याम रुपये । वाषिक वर्गणी ३० रुपय 


की. क; "नन 


र“ 


अध्यक्ष घ विश्वस्त 
तेकंती्थं लक्ष्मणशास्त्री जोली 


> 
२) ७ 


संपादक 

' नवभारता 'चा ऑक्टोबर ८२ चा अंक मे. पुं. रेगे 
हा ' विष्णुशास्त्री चिपळूणकर विशेषांक ' 
म्हणून काढण्याचा आमचा संकल्प होता. 
काही अपरिहार्य अडचणींमुळे तो सिद्धीस 
जाऊ शकला नाही, ह्याबद्दल दिलगीर आहोत. 
तथापि हा विशेषांक लवकरच काढला जाईल, 
असे आइवासन नवभारताच्या वाचकांता 
आम्ही देत आहोत- 


संपादकीय पत्रव्यवहार ! 

मे. पुं. रेगे, 

संपादक, ' नवभारत * मासिक, 
द्वारा : प्राज्षपाठशाळा मंडळ, 
संपादक वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


काका शा 


व्यबस्यापकीय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दिक्षीत, 

व्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : दि प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३. 
( जि. सातारा ) 


--... नृवभारी 


थी 7 ती ऑक्टोबर १९८२ 


अनुक्रम 


संपादकीय 
आर्यांचे मूलस्थान 


चन्द्रगुप्ताने आपले तीन राजवाडे तीन क > ल्म” 77 ३९ 
विकले होते काय १ ह. १ औडव यी 
वा. वि: मिराशी 6 आ. >. 
| सनी सःदशन &£&३: 2 पि 
श्रीविठ्ठळेश्वर : काही निरीक्षणे ४ | अहिर्ळवुल्क्णी . की. 
-रा. चि. ढेरे शिक्रा र 
। भ्रंथ-परीक्षणे र र ४९ 
वुद्धिभ्रामाण्यता निकपाचे वैज्ञानिक । -वरंदाज पोष्टी, सुळ निर्मोही 
परिशीलन १५ 
-व. त्रि. चिपळोणकर , सार-संकलन ७ 
लेखक-परिचय 


शै वा. वि. मिराशी ! संस्कृतचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक; संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कू- 
तीचे गाढे अभ्यासक व संशोधक, * कमलासदन ' धरमपेठ, नागपूर-४४० ०१०. कर रा. सिं. ढेरे : 
धमं, संस्कृती, साहित्य क्षेत्रांतील एक अग्रगण्य, व्यासंगी संशोधक, ७७, शनिवार पेठ पुणे-४११ ०३० 
शै व. त्रि. चिपळोणकर ; मराठी विश्वकोशातील भोतिकीचे अभ्यागत संपादक भौतिकीचे निवत्त 
प्राध्यापक ( इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, मुंबई ), फ्लॅट नं. १०६, अभिनव अपाटमट, ९९६ नंवी वेठ, 
पुणे-४११ ०३०. कर नी. र. वऱ्हाडपाण्डे ; सेवानिवृत्त चीफ सायकॉलॉजिस्ट 
सायकॉलॉजिकल रिसचं, भारत सरकार; १४ जहांगिर रो / नेवी दिल्ली- 
कवी, चिकित्सक लेखक व कॉन्टिनेन्टल प्रकाशनचे मालक, विजयानगर काळनी, पुणे-४११ ०३० 
शै वीणा आलासे : मराठी समीक्षक व बंगाली साहित्याच्या अभ्यासक; १ /२ मायकेल दत्त रोड, 


किह्दरपूर, कलकत्ता<७०० ०२३ शै मधुकर हसमनीस : प्राध्यापक व हिंदीविभाग प्रमुख, वि. ना 
महाविद्यालय, शिराळा; मंत्री तालीम नजीक, इस्लामपूर (जि. सांगली) र भाग्यश्री परि 


मराठी विश्वकोश कार्यालयातील अन्यागत संपादिका, वाई-४ १२८०३ 


न्ड डायरेक्टर ऑफ | 
२. क्र आनरुद्ध कुलकणी : 


संपादकीय 


वर्गेलळढा आणि वणेळढा 


लढा हा सामाजिक परिवतंनाचा अटळ आणि भमोघ असा मार्ग आहे ही शिकवण माक्‍संमुळे 
रूढ झाली आहे. अर्थात माक्‍संला अभिप्रेत असलेला लढा हा वर्गलढा आहे. एका सामाजिक वर्गाचा 
दुसऱ्या सामाजिक वर्गाबरोवर होणारा तो लढा आहे. “ मानवी समाजाचा इतिहास हा वगंलढ्यांचा 
इतिहास आहे. ” आपापले ऐतिहासिक कार्यभाग उरकून इतिहासात मागे पडलेले वर्गलढे सोडून देऊ. 
आता आपली गाठ जी आहे ती भोद्योगिक कामगारवर्गाच्या भांडवलदारवर्गाशी चालू असलेल्या आणि 
होणाऱ्या लढ्याझी. हा इतिहासातील शेवटचा वर्गलढा आहे. कारण त्यात कामगारवगं विजयी 
झाल्यानंतर कामगारवर्गाच्या हुकूमश्याहीद्वारा, वर्गहीन समाज अस्तित्वात यायचा आहे; प्रथम समाज- 
वादी समाज आणि नंतर साम्यवादी समाज. 

ह्या अंतिम वर्गलढ्याच्या स्वरूपाविषयी मा्क्संची जी कल्पना होती ती अशी, की त्यावेळी 
समाजात दोनच वर्ग उरलेले असतील, एक भांडवलदारांचा संख्येने कमीकमी होत आलेला आणि 
केवळ मूठभर राहिलेला वग आणि बहुसंख्य असा कामगारवर्ग, पूर्वीचे इतर सवे वर्ग कामगारवर्गात 
विलीन झालेले असतील. ह्यामुळे भांडवलदारवर्ग, वर्ग म्हणून नष्ट करण्यात आल्यानंतर समाजात 
एकच वर्ग उरेल. म्हणजे समाज वर्गेहीन बनेल. 

माक्‍संने रचलेल्या चित्रकथेप्रमाणे क्रांती कुठेच घडून आली नाही. रशियात नाही, चीनमध्ये 
नाही, व्हिएतनाममध्ये नाही, क्‍्यूबामध्ये नाही. दुसर्‍या महायुद्धाच्या समाप्तीच्या काळात रशियन 
फोजा पूर्व यूरोपमधील ज्या देशांतुन आरपार गेल्या आणि त्यांच्या पलीकडे असलेल्या पश्चिम सीमेवर 
जाऊन थडकल्या त्या देशांतील जनतेने उत्स्फूतेपणे, रश्षियन फोजा केवळ टकमक बघत राहिल्या 
असतानां, ज्या क्रांत्या केल्या त्याही मार्क्सवादी चित्रकथेला अनुसरून घडलेल्या नाहीत. ह्या देशांत 
कामगारवर्ग बहुसंख्य नव्हता. भांडवलदारांप्रमाणे तोही मूठभर होता. ह्या बेशिस्त, स्वच्छंदी ऐति- 
हासिक घटनांची मा्क्संवादाला अनुसरून व्यवस्था लावता येईल. पण ह्यासाठी माक्‍संवादी सिद्धांतांचा 
सर्जनशील विकास घडवून आणावा लागतो. आणि तो इतका विलक्षण सर्जनशील असतो, की त्याला 
विकास म्हणणे कठीण जाते. 

पण माक्‍संमुळे समाजाच्या वास्तव अवस्थेविषयीचे आणि सामाजिक परिवतेनाविषयीचे एक 
चित्र लोकांच्या मनात ठसले. आणि हे चित्र लोकांच्या मनात ठसले ह्याचे एक महत्त्वाचे कारण असे, 
की त्याच्यात बरेच तथ्य होते. हे चित्र असे, की समाजात दोन गट असतात. एक ज्यांच्याकडे कोणत्यातरी 
प्रकारची सत्ता आहे आणि जे ह्या सत्तेचा वापर स्वतःचा स्वाथे साधण्यासाठी करू शकतात आणि 
करतात अक्या व्यक्तींचा गट. आणि दुसरा गट म्हणजे ज्या व्यक्तींवर ह्या सत्तेचा वापर होतो, जे 
दडपले जातात, ज्यांची “* पिळणूक ' होते, ज्यांच्या हिताचा बळी देण्यात येतो त्या व्यक्‍तींचा गट. ही 
सामाजिक वास्तवता असते. सामाजिक परिवतेनाचे उद्दिष्ट सत्ताधीश आणि सत्तेचे बळी, दडपणारे 
आणि दडपलेले, शोषक आणि शोषित ही विभागणी करणारी व्यवस्था नष्ट करण्याचे असते. तिच्या 
जागी सवेच सत्तेत सहभागी असतील, एका गटाच्या हितासाठी व दुसर्‍या गटाच्या हिताच्या विरुद्ध 
सत्ता वापरण्यात येणार नाही, सर्वांच्या हितासाठी वापरण्यात येईल अक्यी व्यवस्था निर्माण करण्या- 
साठी म्हणून सामाजिक परिवतेन घडवून आणायचे असते. त्याचा मार्ग हा लढ्याचा मार्ग असतो. 


त जळ रउ४ऊ अ” 


“करखगघराच्जचञ, 
स्य प तिथद्यान 


दोन नवभारत ऑक्टोबर, १९८२ 


सत्ताधीश्य आणि सत्तेचे बळी यांचे हितसंबंध परस्पर विरोधी असतात हे उघड आहे. ह्या दोघांमध्ये 
स्वाभाविक वितुष्ट असते. प्रस्थापित व्यवस्थेमुळे ज्यांची हानी होत असते त्यांना ती बदलायची असते. 
जे सत्ताधीक्ञ मसतात त्यांना ती टिकवून धरायची असते. तेव्हा ह्या दोघांनी एकमेकांशी झुंजणे अटळ 
असते. 

जेव्हा एखादा माणूस माझ्या मनाविरुद्ध वागतो, तेव्हा मळा त्याचा राग येतो. त्याच्याविष- 
यीची माझी नाराजी व्यक्‍त करणे हा माझ्या रागाचा सौम्य आविष्कार होय. माणूस जेव्हा दमदारपणे 
संगांवतो, तेव्हा ज्याच्यावर तो रागावलेला असतो त्याला तो काही इजा करू पाहत असतो. एखाद्याचा 
सग येण्याचा हा अथच असतो. पण लढा आणि रागाचा आविष्कार यांच्यांत भेद केला पाहिजे. 
लढ्याचा उद्देश जे दुसऱ्याकडे आहे आणि जे आपल्याला हवे आहे ते जिंकून घेणे हा असतो. लढ्या- 
मध्येही प्रतिपक्षाला अपाय करण्याचा सतत प्रयत्त असतो; पण त्याची ताकद कमी करण्यासाठी, 
त्याची लढण्याची इच्छा नाहीशी करण्यासाठी हे अपाय करण्यात येत असतात. काहीतरी जिंकून 
घेण्याचा उद्दे नसेल तर तेथे लढा असणार नाही, केवळ भांडण उरेल. आपल्याला :जे हवे आहे, 
ज्यासाठी आपण लढत माहे ते प्रतिपक्षाने आपल्या हवाली केळे की लढ्याचे मूळ नाहीसे होते. त्याने 
ते स्वेच्छेने आपल्या हवाली केळे नाही तर आपण ते लढून जिकून घेतो. अर्थात आपला काही इलाज 
चालत नाही असे पाहून आपण गप्पही बसु. 

लढण्यामध्ये राग असतो. आपल्याला जे हवे आहे ते प्रतिपक्षी आपल्याला देत नाही ह्याचा राग 
असतो आणि लढ्यामध्ये प्रतिपक्षी आपल्याला अपाय करण्याचा प्रयत्न करीत असतो त्याचाही राग 
असतो. पण राग गौण असतो. मृख्य गोष्ट म्हणजे जे आपल्याला हवे असते आणि जे प्रतिपक्षाच्या काबूत 
असते ते आपल्याला मिळवायचे असते. ते त्याने स्वेच्छेने किवा अनिच्छेने का होईना, आपल्या हवाली 
केले तर प्रश्‍न मिटतो. नाहीतर ते लढून जिंकून घ्यावे लागते. 

सामाजिक लढ्यामध्ये एका गटाच्या हातात, त्याचे हित साधून देणारी 
एका. गटाचे अनहित करूनच सत्ताधारी गट स्वतःचे हित साधू शकत असतो. 
गटाला, ही सत्ता आपले स्वतःच्या हिताचे संरक्षण आणि संवधेन करण्यासाठी पाहिजे असते. ती पहिल्या 
गटाशी लढूनच त्याला मिळवावी लागते. पहिला गट, आपण अन्यायाने सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली 
आहे आणि तिचा अन्यायाने स्वत:साठी व इतरांविरद्ध वापर करीत आहोत ह्याची जाणीव होऊन, 
उपरती होऊन ती सोडून देईल ही आद्या बाळगणे फोल आहे. 

हे विष्ठेषण भांडवलदारवगे भाणि कामगारवगे यांच्यामधील संबंधाला लाग 
सत्ता भांडवलदारवर्याच्या हातात असते आणि तिचा वापर तो मं 
स्वतःचा जास्तीत जास्त फायदा करण्यासाठी करतो. ही सत्ता 
उभारतो, ह्यासाठी तो संघटित होतो. संप करणे, मोच काढणे 


सत्ता असते. दुसर्‍या 
ह्या दुसर्‍या, प्रतिपक्षी 


पडते. आधिक 
कामगारांना कमीतकमी मजूरी देऊन 
त्ता जिकून घेण्यासाठी कामगारवग ल्ढा 


सरकार निमा म हरे त्यांच्यावरील मालकी संबंध समाजाकडे 

री कामगारवर्ग न हा वर्ग म्हणून नष्ट होतो. आधिक सत्ता आणि तिला 
् सब ही 

तच अन्य ' एन्ध समाजाच्या वतीने, हातो घेतो. समाजाची नवी 


संपादकीय तीन 


लोवण्याचा मोह होणे आज स्वाभाविक मानले पाहिजे. उदा. पुरुष विरुद्ध स्त्रिया. आज जगभर 
पुरुषांचे स्त्रियांवर वर्चस्व आहे, पुरुषांना प्रतिष्ठा माहे. स्त्रिया त्यांच्या अंकित असतात, स्त्रियांच्या 
स्वातंत्र्याला खूप मर्यादा असतात, त्यांना कमी अधिकार असतात, पुरुष त्यांच्यावर अधिकार गाजवतात 
इत्यादी. ह्या दास्यातून मुक्‍त होण्यासाठी स्त्रियांनी संघटित होऊन पुरुषांशी लढले पाहिजे असे म्हणता 
येईल. ह्या लढंयाचे अंतिम उंदिष्ट स्पष्ट आहे. ते म्हणजे स्त्रीपुरुषांत सर्वे बाबतींत सभानता प्रस्थांपिंत 
करणे. पण त्याची राजनीतो (स्ट्रॅटेजी) अंधुक राहते असे म्हणावे लागते. स्त्री मुक्ति-आंदोल्नातील 
मोर्चात सामील होणाऱया स्त्रियांना जर धरी परतायला उश्यीर होणार असेल तर बहुधा त्या नवर्‍्यांसाठी 
संध्याकाळचा स्वैपाक करून मोर्चासाठी बाहेर पडतील. 

जात ही भारतीय समाजठपवस्थेतील मूलभूत सामाजिक संस्था आहे, हा शोधं भारतीय मक्सं- 
वाद्यांना अलीकडेच लागला आहे. ' वर्ण ' या संकल्पनेखाळी येणारी जात आणि माक्‍संप्रणीत “ वंग ? 
यांचा परस्परसंबंध नेमका काय आहे, हा भारतीय माक्‍संवाद्यांपुढे असलेला कूटप्रश्‍न आहे. विक्षेषंतः 
पाणिनीचे व्याकरण आत्मसात केल्यादिवाध ह्या प्रश्‍नाचा उलगडा करता येणार नाही, हे मते घुढे 
भाल्यानंतर हे कूट अधिकच गडद झाले आहे. पण जातीची गंभीरपणे दखल घेतल्यानंतर भारतीय 
समाजाचे इष्ट ते परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी केवळ वगंलढा पुरेसा नाही, वरगलंढ्याला वंणंलढ्याची 
साथ दिली 'पाहिजे हा विचार पसरत आहे आणि बळकटही होत आहे. 

ह्या वणेलढ्य़ाचे स्वरूप काय ? म्हणजे त्याचे उद्दिष्ट काय ? आणि त्याची रणनीती, त्माची 
पद्धती कोणती ? | 

जातिव्यवस्थेत प्रतिष्ठेची उतरंड असते, काही जाती- आह्ाण, झाण्णवकुळी माराठे, इ. - 
प्रतिष्ठित असतात, काही हलक्या, तर काही “ नीच ' मानल्या जातात. सर्वसाधारणपणे वरच्या जाती 
संपन्न असतात, त्यांच्याकडे संस्कृती असते. जातिव्यवस्येशी उत्पादनव्यवस्थाही निगडीत आहे. सुततार- 
काम, लोहारकाम, व्यापार, इ. व्यवसाय जातिपरत्वे विभागले जातात. 

:_ वैणेलढ्याचे उदिष्टे जातिव्यवस्था नष्ट करणे हे आहे. पण भांडवल्हयाहीचा नाक्ष हे वगेंयुद्धाचे 
उदिष्ट जसे स्पष्ट स्वरूपाचे आहे आणि त्याचा मार्गे 'जसा सरळपणे दिसणारा आहे तसे हे उद्दिष्ट 
नाही. भांडवलशाही नष्ट करायची, भांडवलदारवरगे नष्ट करायचा म्हणजे ह्या वर्गातील व्यक्तींची 
उत्पादनसाधनांवर असलेली मालकी कायद्याने नष्ट 'करायची. ह्या व्यक्तींचे भांडवलदार हे स्वख्प ह्या 
मालकीवर आधारलेले आहे आणि मालकी नष्ट केली को हे त्यांचे स्वरूप नष्ट होते. अर्थात एवढ्याने 
भागत नाही. एक तर हा वगे संघटित होऊन ही मालकी परत प्रस्थापित करणार नाही ह्यांसाठी बराच 
काळ दक्षता बाळगावी लागते. शिवाय प्रत्येक वर्गाची एक विशिष्ट संस्कृती विकसित झालेली असते 
आणि तिच्यामुळे विशिष्ट वर्ग वेगळेपणे उठून दिसतो. सामाजिक प्रतिष्ठेची च पुढारीपणाची परंपरा, 
स्वास्थ्याच्या जोरावर कमावलेली बौद्धिक व कलात्मक संस्कृती, सभ्य चालीरीती असे भांडवळदारवर्गाच्या 
संस्कृतीचे स्वरूप असते. ही वर्गीय संस्कृती नष्ट करायची ह्याचा अथ एवढाच, को 'एका विशिष्ट वर्गाशी 
असलेला तिचा संबंध तष्ट करायचा. कामगारांत शिक्षणाचा प्रसार करून, त्यांच्यांतील कायक व्यक्‍तींना 
कसदार उच्च शिक्षण देऊन, अधिकारषदे देऊन पारंपरिक अभिजात संस्कृती सबंध समाजाला आत्मसात 
करता येईल आणि वर्गीय संस्कृती हे तिचे स्वरूप नष्ट करता येईल. तेव्हा वर्गेलढ्याचे उद्दिष्ट स्पष्ट 
आहे आणि ते साधण्याचे मागेही स्पष्ट आहेत. ी 

चर्णलढ्याचे काय ? जातिव्यवस्था नष्ट करणे हे वणंलढ्याचे उद्दिष्ट आहे. जाव लोकांच्या 
मनात असते आणि सामाजिक व्यवहारातही असते. लोक स्वतःला आणि एकमेकांना एका जातीचे म्हणून 
ओळखतात आणि इतरही त्यांना त्या जातीचे म्हणून ओळखतात, तेव्हा आपण अमुक जातीचे आहोत, 
इतर अमुक अमुक जातीचे आहेत, आपण विशिष्ट जातीचे असल्यामुळे विशिष्ट तर्‍हेने सामाजिक 
व्यवहार करणे आपल्यासाठी योग्य आहे आणि आपल्यावर बंधनकारक आहे हा विचार लोकांच्या 


अनुक्रमणिका 


चार नवभारत ऑक्टोबर, १९८२ 


मनातुन पुर्णपणे गेला पाहिजे. देहधारी जीव म्हणून सगळी माणसे सारखीच आहेत, म्हणजे निसगेतःच 
सगळी माणसे सारखी आहेत व म्हणून वेगवेगळ्या जातींमध्ये त्यांचे करण्यात आलेले वर्गीकरण 
निराधार, ' कृत्रिम ! आहे हा विचार बळकट झाला तर मनातली जात नाहीशी होईल. किंवा सवे माणसे 
ईश्वराची लेकरे आहेत आणि म्हणून त्यांची प्रतिष्ठा सारखीच आहे, येथे कुणी उच्चनीच नाही, जाति- 
व्यवस्था ईश्‍वरी इच्छेच्या विरुद्ध असल्यामुळे पापमय आहे अश्या विचारानेही हे काये होईल. पण हा 
विचाराचा, श्रद्धेचा, युव्तिवादाचा भाग आहे. येथे लढा असला तर तो गैर विचाराशी असलेला लढा 
आहे. ह्या प्रकारचा ' लढा ? उदा. विज्ञानात अखंड चालू असतो, 

पण जात केवळ मनात नसते. तिला अनुसरून व्यवहार चालतो आणि ह्या व्यवहारामुळे 
मनातली जात वळकट होते. सुतार जातीत जन्माला आलेले सर्व मुलगे जन्मभर सुतारकीशिवाय काही 
करत नाहीत आणि त्याच्या मुलांपुढेही तेच वाढून ठेवलेले असते. हा भक्‍कम व्यवहार पाहिला, को 
मनातली “सुतार ह्या जातीची संकल्पना बळकट होते. पण ह्यावर उंपाय म्हणजे वैज्ञानिक तंत्रावर 
आधारलेल्या आधुनिक उद्योगांचा आणि त्यांच्याशी निगडीत असलेल्या विविध कामकाजांचा (फंकशन्स ) 
समाजात प्रसार करणे. सुतार जातीत जन्माला आलेली मुले कुणी अभियंते, कुणी टंकलेखक, कुणी 
तिकिटतपासनीस आहेत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आणि तौ इतर जातींच्या बाबतीतही झाली 
को हा व्यवहार संपुष्टात येईल आणि जांत ह्या संकल्पनेचा एक बाह्य, भौतिक आधार कोसळेल. पण 
हा औद्योगिक, आथिक परिवतंनाचा मार्ग आहे. जातिव्यवस्था क्षीण करून नष्ट करण्याच्या प्रधान 
उद्दिष्टासाठी म्हणूनही ह्या मार्गाचा अवलंब करता येईल. पण परत ह्या मार्गाच्या आचरणाला लढा 
म्हणता येणार नाही. 

लढा हा प्रतिपक्षाकडून भापल्याला हवे असलेले काहीतरी हिसकावून घेण्यासाठी असतो. वर्ण- 
लढ्यात लढणारा पक्ष कोणता ? त्याचा प्रतिपक्ष कोणता ? आणि ह्या प्रतिपक्षाकडून काय हिसका- 
वून घ्यायचे आहे ? जातिव्यवस्था नष्ट करणे हे वर्णळढ्याचे उद्दिष्ट आहे हे ठौक आहे; पण ही 
व्यवस्था अमलात आणणारे व टिकवून धरणारे जे आहेत ते कोण? कोणत्या सत्तेच्या साहाय्याने ते 
ही व्यवस्था टिकवून धरतात ? जातिव्यवस्थेपुरते पाहिले तर वरिष्ठ जातींना प्रतिष्ठा आहे; पण ही 
प्रतिष्ठा टिकवून धरण्याचे साधन म्हणून विशिष्ट प्रकारची सत्ता त्यांच्या ताब्यात आहे असे दिसत 
नाही. त्यांची प्रतिष्ठा केवळ रूढीवर आधारलेली आहे, कायद्यावर आणि कायदे अंमलात आणणाऱ्या 
राजकीय सत्तेवर आधारलेली नाही. 

आणि जे लढणारे आहेत ते कोण आहेत ? सर्व ' खालच्या! ज 
वर्गासारख्या एकजिनसी नाहीत; त्या भिन्न जातो, स्वतःला एकमेकांहून श्रेष्ठ, कनिष्ठ मानणाऱ्या 
जाती आहेत. त्य़ा वणेलढ्यासाठी एकवटल्या, तर त्या जातीच्या विळख्यातून बाहेर पडल्या असा 
त्याचा अर्थ होईल. म्हणजे वणंलढ्याला प्रारंभ होण्यापूर्वीच बहुरांख्य हिंदू समाजात वर्णलहा यशस्वी 


जात हा वर्णलढ्याच्या 


ज्याच्यात लढणारा पक्ष नाही, जिच्यासाठी लढायचे अज्ली गोष्ट नाही आणि ज्याच्याशी 
लढायचे असा प्रतिपक्ष नाही असा हा वणलढा आहे का? त्‌ 


चन्द्रगुप्ताने आपले तीन राजवाडे विकले होते काय ? 


वा. वि. मिराशी 


डॉ. देवदत्त रामकृष्ण भांडारकर यांच्या नुक- 
त्याच प्रसिद्ध झालेल्या * आरंभीच्या गुप्त नुपतींचे 
कोरीव लेख ' ( कॉर्पस्‌ इन्स्क्रिप्शनम्‌ इंडिकॅरम्‌, 
खंड ३, द्वितीय आवृत्ति) या नावाच्या इंग्रजी 
ग्रंथात विख्यात गुप्त नृपति द्वितीय चंद्रगुप्त याने 
मध्य भारतातील विदिशा नगरी येथील आपले तीन 
राजवाडे जवळच्या सांची येथील बौद्ध संघाला 
ग्रामदान करण्याकरिता विकले होते' असे खळबळ- 
जनक संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे. प्राचीन भारतीय 
इतिहासाच्या अभ्यासकांना ही वार्ता विलक्षण 
वाटेल. सत्यान्वेषणा्थ तिचे परीक्षण केले पाहिजे. 

वरील संशोधनाला आधार सांची येथील द्वितीय 
चन्द्रगप्ताचा कोरीव लेख, गुप्त संवत्‌ वर्षे ९३, हा 
आहे. त्याचा प्रस्तुत विवेचनाला उपयुक्‍त असा भाग 
पुढे दिला आहे. 
मोळ री 
२ ... ... ज्रमणपुडूंगवावसथाय्यसड्चाय महा- 


राजाधि- क व्कं 
३ राजश्रीचन्द्रगप्तपादप्रसादात्यायितजीवितसाधनः 


अनुजीविसपुरुषस-ह्वाव- 
४ व... जगति प्रख्यापयन्‌ अनेकसमरावाप्तयर- 


स्पताकः सुकुलिदेशन- १ 

५ ष्टी... वास्तव्य: उन्दानपुत्राम्रकाददुवो मजशर- 
भड्गाम्ररातराजकुलमूल्यक्री ऱ 

६ तं दे [यघरमँ% ] ईइवरवासकं पञ्चमण्डल्या(ल्यं) 
प्रणिपत्त्य ददाति वळ्चविशतिरच* * दीना- 

७ रान्‌... [॥%_] यदर्दधेन महाराजाधिराजश्रीचन्द- 
_यृणस्य देवराज होत त... देवराज इति प्रि: 


८य[नाम] ...[ये ] तस्य सव्वंगुणसम्पत्तये 
यावच्चन्द्रादित्यो तावत्पञ्च भिक्षवो भुंज- 


९ तां रत्नगृहे च दीपको ज्वलतु [।% ] मम चाप- 
रा्धात्पञ्चेव भिक्षवो भुंजतां रत्नगृहेच 
१० दीपक इति [॥&] 


या लेखाचा डॉ. फ्लीटने केलेला अनुवाद पुढील- 
प्रमाणे- 


महाराजाधिराज चंद्रगुप्त यांच्या चरणांच्या 
कृपेने ज्याला स्वतःच्या जीवनाचे समाधानकारक 
साधन प्राप्त झाले आहे, जो (आपल्या) आचरणाने 
सज्जन सेवकांची सद्भाववृत्ति जगात विख्यात करीत 
आहे, ज्याने अनेक युद्धांत कौतिपताका मिळविली 
आहे तो सुकुलिं देशातील नष्टि येथे वास्तव्य 
करणारा, उन्दानाचा पुत्र आम्रकाद्दव हा- मज, 
शरभड्ग आणि आम्ररात यांच्या राजकुलाने किमंत 
देऊन विकत घेतलेला, .. ईश्वरवासक ग्राम- प्च- 
मंडलाला प्रणिपात करून श्रेष्ठ श्रमणांचे आश्रयस्थान 
असलेल्या आयेसंघाला देत आहे. तसेच पंचवीस 
दीनार (ही) अपण करीत आहे. याच्या अर्धं- 
भागाच्या योगाने महाराजाधिराज चन्द्रगुप्न यांना- 
ज्यांना देवराज असे दुसरे प्रिय नाव आहे त्यांना- 
सवे गुणांची प्राप्ति व्हावी म्हणून चन्द्र व सूर्य 
असतील तोपर्यंत पाच भिक्षंना भोजन घालावे व 
रत्नगृहमात ( बुद्धालयात ) दिवा जळत रहावा. 
दुसऱ्या अर्ध्या भागाने माझ्या (पुण्याकरिता) पांचच 
भिक्षूंना भोजन घालावे व रत्नगृहात दिवाही जळत 
रहावा. 


१. का. इ. इं., खंड ३, द्वितीयावृत्ति, पृ. ६६. 


२. पूर्वोक्त, पू. २४७ इ. 


२अ. “ पञ्चविश्षतिरच दीनारान्‌ ' वाचावे. 


३. कॉ. इ. इं. खंड ३, प्रथमावृत्त, पू. २९. 


न. भा. १ 


२ नवभारत 


फ्लीटचा वरोळ अनुवाद आतापर्यंत बहुतांशी 
सर्वमान्य झाला आहे. त्यावरून असे दिसते, को 
सांची येथोल़ स्तुपाजवळ भिक्षूंना अन्नदान आणि 
बुद्धालयात सतत दीपज्वलन याकरिता माशग्रकार्दैव 
याने पूर्वोक्त तीन पुरुषांच्या राजकुलाने रोख किमत 
देऊन विकत घेतलेल्या ईश्‍वरवासक ग्रावाचे उत्पन्न 
आणि स्वत:चे पंचवीस दीनार' यांचे व्याज याची 
नीवि किंवा कायम ठेव केली होती. तिच्यापासुत 
मिळणाऱ्या रकमेतून वरील धर्मदायाचा खर्च भाग- 
बावयाचा होता. 

आम्रकार्देव द्वितीय चन्द्रगुप्ताचा सेनाधिकारी 
दिसतो. त्याने अनेक युद्धांत जय़ मिळविला होता. 
तो आपल्या स्वामीचा एकनिष्ठ व आदर्श सेवक 
होता. म्दणून त्याने हवे दान देताना त्याचे स्व पुण्य 
स्वतःकरिता घेतले नाही. त्या दानाच्या अर्ध्या 
भागाने मिळणारे पुण्य त्याने आपला स्वामी चन्द्र- 
गुप्त याला द्विले आणि दुसर्‍या अर्ध्या भागाचे मात्र 
पुण्य स्वतः घेते हे त्याच्या स्वामिनिष्ठतेस साजे- 
सेच आहे. राजकुलातल्या ज्या तीन पुरुषांनी- मज, 
शरभडूग आणि आम्रराज यांनी- दान दिलेले 
ईइवरवासक ग्राव विकत घेऊन आम्रकार्दवास 
दानाकरिता दिले होते त्याला पुण्याचा काहीही 
भाग का दिला नाही हे समजत नाही. कदाचित ते 
आभ्रकार्देवाचे जवळचे नातेवाईक किवा जिवलग 
मित्र असतोलू, म्हणून त्यांनी पुण्यप्राप्तीची काहीही 
अट न्न घालता ईइवरवासक गाव विकत घेऊनन 
आज्रकार्दवाला हा धमंदाय करण्याकरिता दिला 
असावा. 


४. हे तत्कालीन सोन्याचे नाणे होते. 
ष्‌ 


ऑक्टोबर, १९८२ 


प्रस्तुत लेखांचा हा अथ डॉ. भांडारकरांना मान्य 
नाही. ते ' राजकुल ' याचा अथ राजवाडा असा. 
करितात भाणि मज, शरभडग व आम्ररात है 
द्वितीय चन्दरगुप्ताचे विदिशेतीळ राजवाडे होते 
असे समजतात. * राजकुल ' याचा प्राथमिक अर्थ 
“ राजकुटुंब ' असा होतो. क्वचित प्रकरणवक्षाने 
त्याचा * प्रासाद ) किवा '* राजवाडा?! असाही अय 
होणे शक्‍य आहे,' पण तसा संदर्भ येथे नाही. 
प्राचीन काळच्या काही राजवाड्यांची नावे माहीत 
झाली आहेत, पण ती सर्व सार्थ आहेत. तशी 
मज वगैरे नावे नाहीत. ती व्यक्‍्तिनामे दिसतात. 
शरभडूंग हे एका क्रषीचे नाव म्हणून * रामायणात 
व * महाभारता 'त येते. तेव्हा इतर दोन नावेही 
व्यक्तिनामे असावी, ती राजवाड्यांची नावे असणे 
असंभवनीय आहे. 


आम्रकारद्रंवाने प्रस्तुत लेखातील दान चन्द्गगुप्ताच्या 
आज्ञेवरून केले असे भांडारकर म्हणतात.* पण तसा 
स्पष्ट किवा गाभित उल्लेख प्रस्तुत लेखात नाही. 
शिवाय तसे असते तर आम्रकादव हा स्वामिनिष्ठ 
भाणि आदश सेवक असल्यामुळे त्याने आपल्या 
स्वामीच्या तीन राजवाड्यांच्या विक्रीमुळे विकत 
घेता आलेल्या गावाच्या दानाचे फक्त अर्धेच पुण्य 
त्या स्वामीला देऊन अधे स्वतः उपटले नसते. 


. ' चेद्धगृप्ताने आपले राजवाडे विकले याचे कारण 


भांडारकरांनी पुढीलप्रमाणे कल्पिले आहे. प्रस्तुत 
लेख गुप्त संवताच्य़ा ९३ व्या वर्षाचा आहे, ते 


चड्डगुप्ताच्या कारकीर्दीतील अगदी दोवटचे ज्ञात 
वर्षं आहे, यानंतर गुप्त संवताच्या ९ ६ व्या वर्षाचा 


कॉ. इ. इं, खंड ३, द्वितीयावृत्ति, पृ. २५१. 


६. “ देवीचत्धगुप्ताःतील पूढील उतारा पाहा- 


* अज्ज खुअज्जुभा केनापि कारणेनं अयं 
णिक्कंन्ता । अँॅनल्स्‌ ऑफ दि भांडारक 


७, उदाहरणार्थ, पाटलिपुत्रातील “* सुगाळ्ग ' आणि 
( शाकुन्तल, अंक ६ ) ही राजवाड्यांची नावे पाहा. 
<, वाल्मीकिरामायण, अरण्यकांड, ५,३६३ 


वनपर्व, ८३,३९. 


ं विमणा कुमार पेख्खामिति भणंती 
र इन्स्टिट्यूट, व्हॉ. ६२, पृ, १८८. 


रामउलादो 
हस्तिनापुरातीलळ * मेघप्रतिच्छन्द 


महाभारतातही याचा उल्लेख झला आहे. 


९. कॉ. इ. इं, खंड ३, द्वितीयावृत्ति, पृ. ६६.. 


वन्दरगुत्ताने आपले तीन राजवाडे विकले होते काय £ 1 


लेख चन्द्गुप्ताचा पुत्र आणि उत्तराधिकारी प्रथम 
कुमारगुप्त याच्या कारकोर्दीतील आहे.” तेव्हा 
सांची लेखाच्या काळी चन्द्रगुप्त संसारातून निवृत्त 
होऊन वानप्रस्थाश्रम स्वीकारण्याच्या मन:स्थितीत 
असावा. त्या समयी आवराभावर करण्याकरिता 
त्याने आपला सेवक आशम्रकार्देव याला विदिशेतील 
आपले स्वतःचे तीन राजवाडे विकून सांची येथील 
बौद्ध संघाला धर्मदाय करण्यास सांगितले असावे. 
नंतर त्याने पंजाबात जाऊन तेथे विष्णुपद गिरीवर 
वानप्रस्थाश्रम स्वीकारला असे दिसते. 

डॉ. भांडारकरांचे हे सवे विवेचन आधारहीन व 
स्वकपोलकल्पित आहे. प्रस्तुत लेखातील मज -मादि 
तीन नामे राजवाड्यांची नसून व्यक्तींची आहेत हे 
मागे दाखविळे आहे". त्या लेखातील दान चन्द्र - 
गृप्ताच्या आज्ञेने झाले होते असे मानण्यास यत्कि- 


चितही पुरावा नाही. चग्द्रगुप्ताने वानप्रस्थाश्रम. 


घेतला होता आणि तो त्याकरिता पंजाबात गेला 
होता हा भांडारकरांचा केवळ कल्पनाविलास आहे. 


१०. पूर्वोक्त, पृ. २६७ इ. 


त्याला काडीचाही आघार नाही हे इतरत्र सविस्तर 
दाखविले आहे." 

शिवाय, भांडारकरांच्या या प्रतिपादनावर बल- 
वत्तर भाक्षेप हा, कौ चन्द्रगूप्तावर ग्रामदान करण्या- 
करिता आपले राजवाडे विकण्याची पाळी . आली 
असेल हे सुवराम्‌ असंभवनीय आहे. तो जवळ जवळ 
संपूर्ण उत्तर भारताचा सम्राट होता. त्याने आपल्या 
राज्यात प्रसाराकरिता पाडलेल्या बहुविध सुवर्ण- 
नाण्यांवरून त्याच्या राज्याची समृद्धी व्यक्‍त होते. 
तत्कालीन चिनी यात्रेकरूनेही ती प्रशंसिळी आहे. 
अक्षया राजावर ग्रामदानाकरिता आपले राजवाडे 
विकावे लागावे अशी कोणंती आपत्ती आंली असेलं ? 
त्याची पैशाची गरज फंकक्‍त एक सामान्प गाव विकत 
घेण्यापुरती सीमित 'होती; त्याकरिता त्याला एक 
नव्हे तर तीन राजवाडे विकावे लागावे हे कधीही 
न उलगडणारे कोडे आहे. तेव्हा डॉ. भांडारकरांची 
हो कपोलकल्पित कल्पना मान्य करणे अहक्‍्य' 


आहे. व 


११. नवभारत, वषं ३५, सप्टेंबर १९८२ च्या अंकातील आमचा लेख पाहा. 


त 


शा ७५%८/००"७१७०/००८”७%४”०७"७/१%८/०००७"०७१७/२०"२९७१९८”/०७"७%८/०७"७१४८/”०) ७'२७"७/%८”र 


-। सत्‌फलाय सहकारिता । 


वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची 


दि वाओ अर्बन को-ऑप. बँक लि 


“ _ : बाहे (सातारा) 


फोन नं७ 


हायरपरचेस योजना फर सेफ डिंपॉझिट लॉकसंची सोय क तत्पर सेवा 
शाखा : पांचगणी; फोन नं. २२० 


प क्ल अभ्यकर ग, 60791. 1.1, ण, 
मॅनेजर 


| | 
 बरसेण 
ढे * मुदत ठेवोंबर आकर्षक व्याज कै बचतीच्या विविध योजना जह सुलभ हप्त्यांची १ 
॑ 
१ 


अ. सख. भट 5. &. ग. 5 
चेअरमन 


९.०७५..०९.८०७९..०९.८०७५.० ९.८००९९.०९.८>७/२-२०९.८०४४९..2९.८>५०९..० (२.८०५५९.०(९.८०५७९.०९.८०९.८०%* ४७ 


अनुक्रमणिका 


श्रीविठ्ठलेश्वर : काही निरीक्षणे 


रामचंद्र चिंतामण देरे 


विठ्ठलाला विष्णु-कृष्ण-रूपाचा, वष्णव चरित्राचा 
आणि तदनुकूल पावित्र्यसंभाराचा लाभ झाला, 
तो महाराष्ट्र-कर्नाटकाच्य़ा सीमेवरील पंढरपूर 
नामक क्षेत्रात, हे आपल्याला माहीत आहे. पंढरपूर 
क्षेत्रात, विठ्ठलाचे वेष्णवीकरण इ. स. च्या तेराव्या 
शतकापूर्वीच पूर्णेता पावले होते, असे पंढरपूरमध्ये 
उपलब्ध झालेल्या प्राचीन कोरीव लेखांवरून, तेराव्या 
शतकातील मराठी संतांच्या वाड्मयातील उल्लेखां- 
वरून आणि निःसंदिग्ध प्रमाणांनी हेमाद्रिपूवेकालीन 
ठरलेल्या स्कांद ' पांडूरंगमाहात्म्या/वरून दिसून 
येते. ही वैष्णवीकरणाची प्रक्रिया पूर्णता पावण्या- 
पूर्वी विठ्ठलाचे मूलरूप कसे होते आणि त्याचे 
उन्नयन वष्णवांशिवाय अन्य सांप्रदायिकांनी केले होते 
काय, याचा शोध घेण्याचे प्रयत्न गेली कित्येक दशके 
देशी-विदेशी संशोधक करीत आहेत. 


विठ्ठलाचे दहेवीकरण ? 

अलीकडे हेद्राबादचे प्रा. माणिकराव धनपलवार 
यांनी विठ्ठुलजिज्ञासेतुन जे स्फुट लेखन केले आहे,' 
त्यातुन विठ्ठुलाच्या उन्नयनप्रक्रियेविषयीच्या साध- 
नांची कक्षा फार मोठ्या प्रमाणात विस्तारली 
आहे. त्यांनी आंध्र प्रदेशात उपलब्ध झालेल्या नव्या 
साधनांच्या प्रकाशात असे मत मांडले आहे को, 
विठ्ठलाचे जसे वैष्णवीकरण घडले, तसे त्याचे 
वौवीकरणही घडले होते; शैवीकरणाची प्रक्रिया 
ही वैष्णवीकरणाच्या पुर्वीच पार पडली होती; 
किबहुना खुद्द पंढरपूर येथेही विठ्ठल हा विष्णु-कृष्ण- 
रूप पावण्यापूर्वी शिव बनलेला होता. 

प्रा.धनपलवार यांनी आपल्या या मताच्या पृष्टी- 
साठी पुढील महत्त्वाची प्रमाणे दिलेली आहेत : 


१) भट्रिप्रोल्‌ (जि. गुंटूर) येथील विठ्ठुलमंदिर 
उपलब्ध मंदिरांत सर्वांत प्राचीन असावे. ..येथील 
विठ्ठुलदैवत प्रारंभापासुन शिवदेवतच होते. 

२) विठ्ठल हा वीरभद्र रूपानेही काही ठिकाणी 
पूजिला जातो. लेपाक्षी (जि. अनंतपूर) येथील 
प्रसिद्ध वीरभद्रमंदिरातील शके १४५९ च्या शिला- 
लेखात वीरभद्राला * विठठुलेश्‍वर ' म्हणून संबोधले 
आहे. 

३) आंध्रातील आणखीही काही शिलालेखांतून 
' विठ्ठल ' आणि “ दिव यांचे साल्िध्य आढळून 
येते. आंध्रातील प्राचीन शिलालेखांत * विठ्ठल! हा 
स्वतंत्ररूपाने कुठेही येत नसुन, तो शिव किवा 
पांडूरंग या देवतांच्या साहचर्यानेच येतो, ही बाब 
विठ्ठलाचे शिवरूप सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे. 
विठ्ठलाची जी प्राचीन मंदिरे आहेत, ती वैष्णव 
मंदिरे नसुन शिवमंदिरेच आहेत. तेव्हा विठ्ठल 
पांड्रंग ही शिवाचीच रूपे होत, असे दिसून येते. " 

४) तिरुवारूर आणि चिदंबर या दोन शिवक्षेत्रांचे 
पर्यायनाम * पुंडरीकपुर ? असे आहे; त्यांच्या सन्षिध 
दिडिवन/दिडीरवन आहे. पंढरपूरचेही पर्यायनाम 
* वुंडरीकपुर ' असे आहे आणि त्याच्याही सन्निध 
दिडीरवन आहे. तेव्हा पंढरपूर हे विष्णक्षेत्र 
बनण्यापूर्वी शिवक्षेत्र आणि विठ्ठल हाच शिवरूपाने 
त्या क्षेत्राचा अधिष्ठाता देव होता. 

या त्यांच्या प्रमाणांपेकी दिडीरवन आणि पंड. 
रीकपुर (क्र. ४) यांचा विचार मी ' दिडीरवनाचे 
रहस्य ' (' नवभारत, जून १९८२) या लेखात 
विस्ताराने केला आहे; तसेच लेपाक्षी येथील वीर- 
भद्राच्या प्रतिष्ठेचे बीज कोणते आणि तेथील लेखा 
वीरभद्राला विठ्ठलेश्‍वर हे पर्यायनाम का वोग 
पळ आहे ( के. २ ), याचा अनेकांगी परामशं मी 

विठ्ठल, वेंकटेश आणि वीरभद्र ' या प्रदीघं लेखा 
(' नवभारत? , ऑगस्ट व सप्टेंबर १९८२) घे -् 
लेला आहे. तसेच, * पांडुरंग ? हे नाव प्रथम तर. 
वाचक होते; ते ' पंडरंगे ' या ग्रामनामाचे पाळ 
करण करून वापरले गेले होते; भाणि नंत ण 
विठ्ठलबोधक बनले, याचाही विचार मी पूर्वी रय 
हेला आहे.' “आंध्रातील आणखीही काही प 
लेखांतुन * विठ्ठुल ' आणि * शिव ' यांचे चल 


आढळून येते, ” एालिल्ये 


इत्यादी (क्र. ३) जी विधाने 


श्रीविठ्ठलेश्वर : 


प्रा. धनपलवार यांनी केलेली आहेत, त्यांसाठी नेमके 
संदर्भ त्यांनी दिलेले नसल्यामुळे, त्यांना अभिप्रेत 
असलेल्या शिलालेखांतील आशयाची अथवा 
* विठ्ठलाच्या प्राचीन शिवमंदिरां' ची तपासणी कर- 
ण्याची सोय नाही. आता ज्याचा विचार गंभीरपणे 
केलाच पाहिजे, असे एकमेव (क्र. १) प्रमाण उरले 
आहे, ते भट्रिप्रोलू येथील विठ्ठलेश्‍वरमंदिराचे. 
त्याचा विचार करण्यापुर्वी एक गोष्ट स्पष्ट करा- 
यला हवी. ती ही की, प्रा. धनपलवार यांच्या शोध- 
लेखांमुळे विठुलसंशोधनाची क्षितिजे विस्तारली 
आहेत । हे शोधक्षेत्र भाता समग्र दक्षिणभारताला 
व्यापून राहिले आहे. त्यांची मते जशीच्या तशी 
स्वीकारता आली नाहीत अथवा प्रसंगी ती पुर्णतः 
खंडित झाली, तरी त्यांच्या शोधकार्याचे महत्त्व 
आपणांस विसरता येणार नाही. संशोधवक्षेत्रात 
तथ्यांचे प्राथमिक महत्त्व मी नाकारीत नाही; परंतु 
सत्यांच्या अनावरणासाठी झेपावणाऱ्या प्रतिभेचे 
महत्त्व माझ्या लेखी विशेष आहे. अश्ली सत्यवेधी 
शोधप्रतिभा अनेकदा चकव्यात सापडते / भुलभुले- 
यात फसते; परंतु तिचे असे फसणे हेही प्रेरक 
असते / मागंदर्शक असते. जेव्हा एखादे शोधक्षेत्र 
पूर्णतः अज्ञात असते / अज्ञानाच्या अरण्याने व्याप- 
लेले असते, तेव्हा त्या अरण्यात सत्याचा वेध 
घेण्याच्या ऊर्मीने जे कोणी ज्ञानसाधक अनवाणी 
पायांनी नव्या वाटा रूळवू पाहतात, तेव्हा त्यांच्या 
रक्ताळलेल्या पाऊलखुणांमुळेच इतरांना चकवे 
चुकवता येतात / राजमार्ग रुळवता येतात. म्हणून 
प्रा. धनपलवारांच्या शोधकार्याचे महत्त्व त्यांच्या 
मतांच्या प्रतिष्ठेवर अवलंबून नाही, तर त्यांच्या 
शोधप्रयत्नांच्या प्रेरकतेवर अवलंबून आहे. याच 
भूमिकेतून मी त्यांच्या विठ्ठलविषयक शोधलेखांची 
विधायक समीक्षा अनेक लेखांतून केली आहे. 

अर्थात प्रा. धनपलवार यांनी आजवर नेमक्या 
स्वरूपात जेवढी प्रमाणे आपल्यापुढे मांडली आहेत, 
ती जरी विठुठुलाच्या शैवीकरणाची निरिचिती कर- 
ण्यास पुरेक्षी समर्थ ठरली नाहीत, तरीही काही 
ठाण्यांत विठ्ठलाचे शैवीकरण घडलेले असणे शक्‍य 
आहे, असे मला पूणे विचारान्ती वाटते आहे. कारण 
विठ्ठल आपल्या मूळखू्पात ज्या बीरप्पाच्या साह- 
चर्याने नांदत राहिलेला आहे, त्या बीरप्पाचे उपासक 


काही निरीक्षणे ष्र 


असलेले धनगर-गवळी-कुरुब-गोल्ळ इत्यादी गोपजन 
वीरशेवधर्माच्या पहिल्या प्रभावयुगातच वीरदीव 
बनलेले आहेत. त्यांचा प्रियतम देव बीरप्पा हा जसा 
त्याच्या शैवीकरणामुळे अनेक ठाण्यांत वीरभद्ररूप 
पावला आहे, तसाच बीरप्पाचा अभिन्न सहचर अस- 
लेला विठ्ठुलही जर कुठे विठुलेश्‍वर शिव बनून राहिला 
असेल, तर त्यात आइचये मुळीच नाही. परंतु 
सामाजिक/धाभिक इतिहासाच्या या संबद्ध पावं- 
भूमीतून सहजपणाने उमलून येणारी ही शक्‍यता 
अजून तरी प्रवळ प्रमाणांनी सत्याची प्रतिष्ठा पावू 
शकलेली नाही. प्रा. धनपलवार यांनी जेव्हा या 
शक्‍यतेला पुष्टी देणारी प्रमाणे त्यांच्या दृष्टीतून 
पुढे मांडली, तेव्हा माझी पहिली प्रतिक्रिया अत्यंत 
उत्कट हर्षाचीच होती. परंतु नंतर स्वस्थपणाने, 
त्यांनी दिलेल्या प्रमाणांचे आणि त्त्यांनी सुचित 
केलेल्या आनुषंगिक सामग्रीचे पुनः पुनः निरीक्षण- 
परीक्षण करीत राहिलो. त्यासाठी आंध्र-कर्नाटकात 
तीन हजार म॑लांची शोधयात्रा करून आलो, तेव्हा 
मला असे प्रतीत झाले की, शिव-रूप विठ्ठल हा 
अगदी ओझरते दशन :देऊन/$%िवा अगदी दूरवरून 
खुणावून पुनइच अज्ञाताच्या गुहेत जाऊन विसावला 
आहे. त्याचा पुरता शोध घेण्यासाठी प्रा. धनपलवार 
यांच्या साहाय्याला सर्वेच विठ्ठल-जिज्ञासूंनी पुढे 
यायला हवे. 
विष्णु-छृष्ण-रूप विठ्ठलेश्वर 

विठ्ठलेश्‍वर हे नाव प्रथमदर्शनी तरी शिववाचक 
वाटते. ' ईइवर आणि “ नाथ * या उत्तरपदांनी 
युक्‍त अक्षी शिवस्थाने भरतात अक्षरशः असंख्य 
आहेत. काशीनाथ, वैद्यनाथ, नागनाथ, सोमनाथ, 
इत्यादी नाथ-पदान्त शिवस्थाने आणि केदारेइवर, 
विश्‍वेइवर, त्र्यंबकेश्‍वर, घृष्णेश्‍वर, रामेश्‍वर, इत्यादी 
ईदवर-पदान्त शिवस्थाने प्रख्यात आहेत. आंध्य- 
कर्ताटकात तर शिवस्थानाचा उल्लेख “ शिवमंदिर 
असा न करता “ ईश्वरमंदिर ' असाच करण्याची 
पद्धती सवंत्र आहे. परंतु या नियमाला अपवादही 
आहेत. उदाहरणार्थ, बदरीनारायणाचा उल्लेख 
बदरीनाथ असाही केला जातो आणि पंढरीच्या 
विष्णु-कुष्ण-रूप विठ्ठलाला पंढरीनाथ या नावाने 
अनेकदा संबोधिले जाते. माहूरचा पुराणप्रसिद्ध देव- 
देवेश्वर हा ( त्याचा महानुभावांनी ताबा घेण्या- 


ह नवभारत 


पूर्वी ) विष्णुरूपच होता, हे अनेकानेक पुराव्यांनो 
सिद्ध करता येते. तसेच वेंगडम्‌ या स्थानाचा 
( तिरुमलेंचा ) स्वामी हा वेंकटेश्‍वर या ईइवर- 
पदान्त नावानेच ख्यात झालेला आहे; आणि 
तो गेली सात-आठ ]तके तरी श्रीनिवास आहे/ 
विष्णु-रूप आहे. तेव्हा विठ्ठुलेश्‍वर या नावाने 
उल्लेखिला गेलेला देव हा शिव-रूपच असेल, 
असा निर्णय केवळ त्याच्या नावातील ' ईरवर ! 
या उत्तरपदावरून करणे योग्य ठरेलच, असे 
नव्हे. आणि आणखीही एक बाब या संदर्भात सावध- 
पणाने ध्यानी घ्यायला हवी, ती अक्ली कौ, एखादे 
शिवस्थान विठ्ठुलेश्‍वर या नावाचे असले, तरी ते 
विठ्ठल या लोक-देवतेचे शेवीकृुत खूप आहे, असा 
निर्णय त्याच्या नावातील केवळ “ विठ्ठल? या पूुर्व- 
पदावरून देता येणार याही. विठ्ठलेश्‍वर या नावाचे 
स्पष्टीकरण दोन प्रकारांनी देता येईल : एक म्हृणजे 
£ विठुळेश्‍वरऱर्‍विठ्ठल नामक ईरवर ' आणि दुसरे 
म्हणजे ' विठ्ठलेश्‍वर - विठ्ठुलस्थापित ईरवर/विठ्ठल 
नामक व्यक्‍तीने स्थापिलेला ईर्वर.' जर एखाद्या 
ठिकाणी विठ्ठल नामक व्यक्‍तीने स्थापिल्यामुळे 
शिवाला विठ्ठुलेश्‍वर असे नाव प्राप्त झाले असेल, 
तर त्या ठिकाणच्या शिवस्थानाचा वापर विठ्ठल 
नामक छ़ोक-देवताच्या शेवीकरणाचा पुरावा म्हणून 
करता येणार नाही. परंतु विठठुलनामक ईश्वर मात्र 
शिवरूप असेल, तर तो विठ्ठलोपासततेच्या इतिहासात 
गंभीर चिंतनाचा विषय ठरेल, एखादा विठ्ठलेश्‍वर 
हा विठ्ठल नामक ईश्वर आहे, की विठ्ठुलस्थापित 
ईरवर आहे, याचा उलगडा विठ्ठुलेश्‍वराच्या त्या 
त्या ठाण्याचे सुक्ष्म निरीक्षण-परीक्षण करूनच होऊ 
शकेल. 

आंध्र-कर्नाटकातील मध्ययुगीन कोरीव लेखांत 
किती तरी ठिकाणच्या विठठुलेश्‍वराचे उल्लेख वारं- 
वार आलेले आहेत. हे उल्लेख ज्या ज्या स्थानांशी 
संवद्ध आहेत, त्य़ा सवं स्थानांची पाहणी केल्या- 
शिवाय त्या त्प़ा ठिकाणचा विठ्ठुलेश्‍वर हा शिवरूप 
आहे, की विष्णु-कृुष्ण-रूप आहे, याचा निर्णय करता 
येणार नाही. अशा निणयासाठी आंतरप्रांतीय पातळी- 
वरून व्यापक सहुयोग साधून क्षेत्रीय अभ्यास केला 
पाहिजे. दुदेंवाने अजून मराठी संशोधक आंध्य- 
कर्नाटकातील सामग्रीचा विचार विशिष्ट मर्यादे- 


ऑक्टोबर, १९८२ 


पलीकडे जाऊन करायला सिद्ध झालेले नाहीत आणि 
कन्नड-तेळुगु संशोधकांना हा विषय अजून महत्त्वाचा 
वाटलेला नाही. 

माझ्या शारीरिक-आथिक ऐपतीनुसार मी जी 
अल्प प्रमाणात पाहणी केली आहे, त्या पाहणीतून 
हातो आलेले निष्क्षे विठठुळेश्‍वराच्या विष्णु-कृष्ण- 
रूपाचीच पुष्टी करणारे आहेत. अनेक ठिकाणी 
विठठलेश्‍वर हे ईइवर-पदान्त नाव अंगीकारूनही विठठल 
हा विष्णु-कृष्ण-रूपानेच नांदतो आहे. विठठलेश्‍वराची 
जी ठाणी कोरीव लेखांत उल्लेखिलेली आहेत, त्यांपैकी 
काहींच्या उल्लेखांत विष्णु-रूपत्वाची स्पष्ट ग्वाही 
दिलेलो आहे. उदाहरणाथ, कर्नाटकातील अरसिकेरे 
तालुक्‍यातील हरणहळुळी या गावी केशवमंदिरा- 
जवळील शिळेवर जो लेख आहे, त्यात * विष्णो: 
श्रोविठुठेशस्य सन्षिधी मुक्तिदायिनि । ' (' श्रीविठुलेश 
नामक विष्णूच्या मुक्तिदायक सान्निध्यात) असे शब्द 
आहेत.' यांत विठठुलेश/विठ्ठुलेश्‍वर हा विष्णु अस- 
ल्याचा आवर्जून खुलासा केलला आहे. दुसरे उदा- 
हरण आहे कर्नाटकातीलच सोगाने (ता. जि. 
शिमोगा) या गावच्या विठ्ठुलेश्‍वराचे.* वीरबल्लाळ- 
राय नामक होयसळवंशीय राजाचा इ. स. १२१६ 
मधील एक दान-लेख या गावात आहे. या लेखातील 


पुढील दोन दाननिदेश मुद्दाम ध्यानी घेण्यासारखे 
आहेत : 


विबुधैर्गीयमानस्य ग्रामदेवस्य चक्रिण: । 
त्रिनिष्कसंख्यका भूमिविठुलेशस्य कल्पिता ॥ 
कृषिभिस्रूयमानस्य ग्रामदेवस्य धर्जटे: । 
त्रिनिष्कसंख्यका भूमिः शंकरस्य च केल्पिता ॥ 
[ विवृधजन ज्याचा महिमा गाता 
विठ्ठकेश नामक विष्णुरूप (चक्रिन्‌ ) ग्रामदेवासाठी 
तीन निष्क भूमी आणि क्रुषी ज्याची स्तुती करताहेत 


अशा धूजंटी शंकर नामक ग्रामदेवासाठी तीन निष्क 
भूमी दिलेली आहे.] 


येथे विठ्ठलाचे विठठलेदा (> विठठुलेश्‍वर 
ईश्पदान्त नाव आले असुनही तो देव 
(> विष्णु) आहे, हे आवर्जून स्पष्ट केळे अ 


हेत अश्शा 


) असे 
चक्तिन्‌ ? 
हः मळ- 
» लिहा 
वष्णवी मुद्रा 


बागऴ या कर्नाटकातील क्षेत्रातील वि 
* विठ्ठुळ नारायण स्वामी ? ही स्पष्ट 
रऊनच गेली सात शतके नांदतो आहे. 


"्कखगघरच्नचञ, 


"रढडटषतथदधन षु 


श्रीबिट्टलेश्वर : 


तुंगभद्रातीरस्थ विठ्ठलाचे तर विठ्ठुलेश्‍्वर या 
नावाने किती तरी उल्लेख * एपिग्नाफिया कर्नाटिका 
च्या अनेक खंडांत विखुरलेले आहेत. हा तुंगभद्रा 
तीरावरील हंपीचा विठ्ठलेश्‍वर विष्णु-कृष्ण-रूप होता, 
हे. अन्य अनेक पुराव्यांवर्न आपल्याला पूर्णेपणे 
परिचित आहे. 

कोरीव लेखांत ज्या स्थानांतील देवाचा उल्लेख 
विठठलेश्वर असा आलेला आहे, अक्या स्थानांपैकी 


दोन स्थांनांचा “ चक्षुवे सत्यम्‌ ' परिचय मी येथे 


संक्षेपाने देत आहे. हेतू असा को, कोरीव लेखांतील 
नुसत्या उल्लेखावर विसंबून न राहता प्रत्यक्ष पाहणी 
केली, तर आपला शोधविषय आकलण्याच्या दृष्टीने 
किती तरी महत्त्वाची सामग्री नव्याने दृष्टिपथात 
येऊ शकते, याची आपणास खात्री पटावी. 
सोगाने येथील विठ्ठलेश्वर 

कर्नाटकात शिमोगा जिल्ह्यातील सोगाने या गावी 
पुरातन विठठलेश्‍वरमंदिर असल्याचा उल्लेख मी मागे 
केलाच आहे. सोगाने हे एक लहानसे खेडे 
शिमोग्याच्या पूर्वेस पाच मेल अंतरावर आहे. येथे 
ब्राह्मणवस्ती बरीच असून, गावाचे पुढा रपण ब्राह्मणां- 
कडेच आहे. कोरीव लेखात उल्लेखिलेले येथील 
विठ्ठुलेश्‍वरमंदिर आज पूर्ण नष्ट झालेले आहे. त्या 
मंदिराचा उद्‌्श्वस्त चौथरा फक्त ग्रामस्थ लोक 
दाखवितात. त्यावर आता झाडझांडोरा वाढलेला 
आहे. या ' मंदिरा 'च्या डावीकडे राहत्या घरासारखे 
कौलारू छपराचे एक इईदवरमंदिर (शिवमंदिर) 
आहे. त्यातीत गाभाऱ्यात मध्यभागी शिवलिंग असून, 
शिवाच्या डावीकडे, उद्‌ध्वस्त झालेल्या विठ्ठलेश्‍वर- 
मंदिरातील विठ्ठलमूर्ती ठेवलेली आहे. गेली कित्येक 
वर्षे पुजारी याच मंदिरात शिवाबरोवर विठ्ठलाचीही 
रोज पूजा करतो. पुजारी या विठ्ठलमूर्तीला 
“ श्रीनिवास (वेंकटेश) मानतो, विठ्ठलमूर्ती मख रा- 
कार पाश्‍वैभूमीसह घडविलेली आहे. उजवा हात 
वरदमुद्रेत असून, डावा हात शंखासह कंबरेवर टेंक- 
लेला आहे. बैठक शाळुंकाकार असुन, देवाच्या उञवी- 
कडे अभिषेकजल वाहून जाण्यासाठी पन्हळ आहे. 
कानांतील कुंडले खांद्यांवर टेकलेली आहेत. दोन्ही 
हातांच्या मधला भाग, खांद्यांवरचा भाग आणि 
मुकुटाच्या दोन्ही बाजूंचा भाग आरपार कोरलेला 
आहे. कंठात अनेक माळा असुन, त्यांतील मुख्य 


काही निरीक्षणे ७ 


माळेत कौस्तुभमणी आहे. यज्ञोपवीतही अंगचेच 
कोरलेले आहे. दोन्ही बाजूंना श्रीदेवी-भूदेवी असून, 
त्यांची उंची देवाच्या कंबरेच्या योडो खालीच आहे. 
देव आसनावर समचरण स्थितीत उभा आहे. 
विठ्ठलमंदिराच्या चौथर्‍याच्या उजवीकडे थोड्या 
अंतरावर आणखी एका जुन्या ईश्‍वरमंदिराच्या 
जागी छोटेसे, सिमेंट काँक्रीटचे नवे ईर्वरमंदिर 
वांधलेले आहे. या मंदिरातील शि्वालग (चौकोनी 
शाळुंकेत असलेले) व नंदी दोन्ही प्राचीन आहेत. 
सभामंडपात दरशंनी उजव्या खांबाला आतून टेकून 
ठेवलेली वीरभद्राची सुंदर प्राचीन मूर्ती ठेवलेली 
आहे आणि डाव्या खांबाला टेकून गणेशमूर्ती 
ठेवलेली आहे. मध्यमंडपात प्रवेश केल्यावर आपल्या 
डाव्या हाताच्या बाजूच्या भिंतीला टेकून ठेवलेला 
एक शिलालेख आहे. हाच तो ' चक्री विठ्ठलेशा "चा 
आणि “ धूजेटी शंकरा 'चा उल्लेख असणारा णिला- 
लेख होय. 
चिंतकुंटा येथील पांडुरंगस्वामी 

चितकुंटा (ता. कोईलकुंट्ला, जि. कर्नूळ, आंध्र 
प्रदेश ) येथील विठ्ठलेश्‍वराचा निदेश असलेल्या 
कोरीव लेखांकडे प्रा. धनपलवार यांनीच आपल्या 
एका लेखात अभ्यासकांचे लक्ष वेधले आहे. ते 
लिहितात : “ येथील विठठुलेश्‍वर मंदिरातील शके 
१४९२३ च्या शिलालेखात नरसिंगराज याने ते खेडे 
* पांड्रंग विठ्ठलेश्‍वर पेरमल ' यास दान दिल्याचे 
लिहिले आहे. हा शिलालेख पेनुकोंडा येथील चंत्र- 
गिरी कुळातील तिरुमलदेवमहाराय याच्या कार- 
कौर्दीतील होय. याच मंदिरात शके १४९५ चा नंद- 
याल नरसिंगराय याचा दानोल्लेख असलेला आणखी 
एक शिलालेख आहे...... तसेच वौररंगराय ( इ. 
स. १५७८-८६ ) याच्या कारकोर्दीतील शके 
१५०९ चा शिलालेख कोईलक्‌ंट्ला येथील ईइवर- 
मंदिरापुढे उपलब्ध असूत, त्यात वेंकटेशमहाराज 
( नंतरचा वेंकट पहिला ? ) यांनी कोइलकंट्ला 
यथील विठ्ठलासाठी निरनिराळ्या खेड्यांतून कर 
घेण्यास मान्यता दिल्याचो नोंद आहे.” 

परप्रांतीय माणसाला या चितकुंटाचा शोध घेणे 
अवघड आहे. कारण आज हे चितकुंटा गाव कोइल- 
कुंट्ला या तालुक्याच्या गावाच्या विस्तारात पूण 
समाविष्ट झाले असून, कोइलकुंट्लाचाच एक भाग 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


स 


विक 
संगणकीकृत 


टॅ नवभारत 


बनून राहिले आहे. कनल जिल्ह्यातच नंद्याळकडून 
कोइलकुंट्लाकडे जाण्याच्या मार्गावर आलगड तालु- 
क्यात पेद्द चिंतकुंटा आणि एम्‌. (मल्लप्पा नायडूने 
उद्‌ध्वस्त केलेले) चिंतकुंटा अशी, चिंतकुंटा नावाची 
आणखी दोन गावे आहेत. विझेष म्हणजे एम्‌. 
चितकुंटा या गावात नागेश्‍वराचे पुरातन मंदिर 
असून, त्याच्या परिसरात आणि गावात अन्यत्र 
अनेक मूर्ती आणि भग्तावश्लेष विखुरलेले आहेत. 
चतुर्भूज विष्णु, नृत्यशील शिव, नाग-नागिणी, 
महिषमदिनी, नंदाल्म्मा इत्यादी देव-देवतांच्या मूर्ती 
यात्रिकांचे लक्ष वेधून घेतात. 

विठ्ठुलेश्‍वराचे चिंतकुंटा ( आजचे विस्तारलेले 
कोइलकुंट्ला) हे या एम्‌. चितकुंटापासुन १७ मैल 
अंतरावर आहे. येथील विठ्ठुलेश्‍वरमंदिर आज पांडू- 
रंगस्वामी-मंदिर म्हणून ओळखले जाते. कोइल- 
कुंटूला गावाच्या बाहेर असलेल्या या मंदिराच्या 
प्राकाराचे महाद्वार अतिभव्य व उंच आहे. महाद्वारा- 
समोर प्रचंड बांधीव तीर्थ असुन, त्याच्या परिसरात 
अनेक मोकळे चोथरे, लिंबाचा पार आणि मोकळी 
व पाराला बसविलेलो अनेक जुनी शिल्पे आहेत. 
बाहेरच एका भल्या मोठ्या उंच शेडमध्ये देवाचा 
मोठा रथ आहे. 

भव्योत्तृंग महाद्वारातून आत शिरताना दोन्हीकडे 
असलेल्या देवड्यांचे उंच स्तंभ आणि वरच्या 
तुळयाही शिल्पखचित आहेत, आत शिरल्यावर 
आपल्या उजवीकडील बाजूला, देवळाकडे तोंड करून 
ठेवलेला झके १५०६ मधील एक कश्षिलालेख आहे. 
प्रश्न प्राकारात मुखमंडपासमोर गरुड आहे. 
आपल्या डावीकडच्या प्राकारभितीला लागून, नवा 
बांधलेला कल्याणमंडप आहे. त्यातच सध्या कोईल- 
कुंट्लातील कनिष्ठ महाविद्यालयाचे वर्ग भरतात. 

मुखमंडपाच्या दनी भागी पायऱ्या चढताना 
डाव्या हाताला, चोथर्‍्याशी टेकून ठेवलेले दोन 
शिलालेख आहेत. मुखमंडपात बारा वेष्णवभक्‍्तांच्या 
मूर्ती आहेत. त्यापुढे सभामंडप आणि त्यापुढे 
अंतराळमंडप आहे. गर्भगृहाच्या अलीकडच्या दोन 
स्तंभांशी पूर्ण उंचीचे, शंख-चक्र-गदा-पद्ष धारण 
करणारे चतुर्मुज द्वारपाल आहेत. अंतराळमंडपात 
आपल्या उजव्या हाताच्या ओट्यावर दोन पितळी 
उत्सवमूर्ती आहेत. दोन्हीतही भदेवी.श्रीदेवीसह 


ऑक्टोबर, १९८२ 


असलेला विठ्ठल (पांड्रंग) उजवा हात वेरदमृद्रेतं 
ठेवून व डावा हात शंखासह कटीवर ठेवून उभा 
आहे. आइचरये असे को, देवाच्या दोन्ही उत्सवमूर्ती 
विठ्ठलाच्या असल्या, तरी गभंगृहातील मुख्य मूर्ती 
मात्र आपल्याला परिचित अश्या विठ्ठलाची नसून, 
डावा पाय मोडून आणि उजवा पाय खाली सोडून 
आसनावर बसलेल्या चतुर्भूज विष्णूची आहे. त्याच्या 
वरच्या दोन हातांत दक्षिण-वाम-क्रमाने शंख-चक्र 
आणि खालच्या दोन हातांपैकी उजवा हात वरद- 
मुद्रेत असुन डाव्या हातात गदा धारण केलेली आहे. 
या ' विष्णुरूप पांड्रंगा'च्या समोर आसनावर ठेव- 
लेली कूर्माकार मूर्ती आहे. विष्णुमूर्तीपुढे ही कूर्माकार 
मूर्ती का प्रतिष्ठित केलेली आहे, याचे कारण 
पुजारीही देऊ शकत नाही. प्राकारातच, पांड्रंग- 
स्वामीच्या डावीकडे लक्ष्मीचे स्वतंत्र मंदिर आहे. या 
मंदिरातील लक्ष्मीची मूर्ती विष्णुमूर्तीच्या स्थितीतच 
भासनस्थ झालेली आहे. 

- हरणहळूळी, सोगाने, हंपी आणि चितकुंटा या 
ठिकाणी विठ्ठल हा  विठठुलेश्‍वर १ या नावाने उल्ले- 
खिला गेला असुनही तो विष्णु-कृष्ण-रूप आहे; 
शिव-रूप नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचे ईदवर- 
पदान्त नाव शिवबोधक नसुन ऐंश्‍वयेबोधक माहे । 
त्याचे जगदीइवरत्व गाजवणारे आहे, हे स्पष्ट आहे. 

मागे सूचित केल्याप्रमाणे कदाचित कोठे विठ्ठल 
हा * विठुलेश्‍वर ' या नावाने अथवा अन्य कोण- 
त्याही, संवादी अद्या शिववाचक नावाने दक्षिण 
भारतात नांदत असेलही. परं चक 
स्थानांत, एकट्या का गाथा व 

नी ठू न वगळता 
निर्णायक रीतीने क्षेवस्थान अजून तरो आढळलेले 
नाही आणि भट्टिप्रोठ्चे स्थान हे मुळात लोकदेव 
असलेल्या विठ्ठलाचेच शेवीकृत स्थान आहे, अ 
वव , भशी 
सात्रा देण्यासारखी परिस्थिती तेथे आहे की नाही 
याचा निर्णय आपणास करायचा आहे. त्यासाठी 
सोगाने, चितकुंटा, लेपाक्षी या विठ्ठुलेश्‍वरार 
स्थानांची मी जशी प्रत्यक्ष पाहणी केली न 
भट्टिप्रोलूच्या स्थानाचीही केली भाहे. वि 


त च्या (* नवभारत? , 
देवात मांडला आहे. 


उ्न्क्र > वे: गक 


श्रीविठ्ठलेश्वर : 


आता फॅक्ते भट्टिप्रोलूच्या विठ्ठुलेश्‍वराचा विचार 
आपणांस करायचा आहे. 
भक्विप्रोळूचा विठ्ठलेश्वर 

मंट्रिभ्रोलू हे गाव आंध्नाच्या पूर्वसोमेवर, पुर्व- 
समुद्रापासून अगदी जवळ आहे. आंध्रातील गंट्र 
जिल्ह्याच्या रेपल्ले तालुक्‍यात, गुंटूर-रेपल्ले मार्गा- 
बर, रेपल्लेच्या अलीकडे नऊ मैल अंतरावर असलेले 
हे गाव अडीच हजार वर्षांची सांस्कृतिक परंपरा 
आपल्या उरी सांभाळून राहिलेले असले, तरी आज 
ते खेडेवजाच आहे. येथे गावाबाहेरच्या टेकाडात 
ख्थिस्तपुर्व तिसऱ्या-चौथ्या शतकातील बौद्ध अवशेष 
आणि ब्राह्मी लिपीतोल लेख उपलब्ध झाले असल्या- 
मुळे इतिहासज्ञांना भट्टिप्रोळु हे नाव चांगले परिचित 
आहे.” या गावात मल्लेश्‍वर, वेणुगोपाळ, कन्यका- 
परमेश्‍वरी, इत्यादी देवतांची मंदिरे असुन, श्रीविठठुले- 
इवराचे पुरातन मंदिर मात्र गावाबाहेर आहे. 
गावातील मल्लेशवरमंदिरात शिव हा भ्रमरांबेसह 
नांदत असल्यामुळे, तो श्रीपर्वेताचा / श्रीशैलाचा 
स्वामी असलेला मल्लिकार्जुनच होय, यात मुळीच 
संशय नाही. मल्लेश्‍वर आणि विठ्ठुलेइवर ही दोन्ही 
शिवस्थाने स्वतंत्र आहेत; एकमेकांपासुन दोन फर्लाग 
अंतरावर आहेत. मल्लेश्‍वर हे विठ्ठलेश्‍वराचे पर्याय- 
नाम मुळीच नाही. 

विठ्ठुलेश्‍वराचे पूर्वाभिमुख भव्प़ मंदिर उंच 
भितींच्या प्राकारात आहे. प्राकारात प्रवेश करण्या- 
साठी मुख्य द्वार पूर्वेकडून आहे. दक्षिणेकडेही एक 
द्वार असून, त्या द्वाराबाहेर विहीर आहे. पूर्वेकडील 
मुख्य द्वारातून प्रवेश केल्यावर द्वारभागी आतल्या 
दोन्ही बाजूंना जे कट्टे आहेत, त्यांपैकी डावीकडील 
कट्ट्याला मातृकांची वाहनांसहित शिल्पे असून, 
उजवीकडील कट्ट्याला महिषाचे शिल्प आहे. 


ईशान्येकडील कोपऱ्यात लहानसा कल्याणमंडप आहे. 
प्राकारात प्रविष्ट होताच प्रांगणात प्रथम ध्वजस्तभ 


आहे आणि मग त्यापुढे छताला आंचवलेला नंदी- 
मंडप (मुखमंडप) आहे. या मंडपातील चारही 
स्तंभांवर कोरीव लेख आहेत. या मंडपातील नंदी 

भव्य आहे; परंतु त्याची शेपूट आणि डावा कान 
एका माथेफिरू प्रवासी साधूने फोडला आहे. नंदो- 
मंडपानंतर सभामंडप आहे. या मंडपाच्या द्वारपट्टी- 
वर गजलक्ष्मीचे शिल्प असूत, हाराच्या दोन्ही 

न. भा. २ 


काही निरीक्षणे श्‌ 


भुजांना चतुर्भूज द्वारपाल आहेत. या द्वारपालांच्या 
दोन्ही बाजूंना प्रत्येको दोन-दोन स्त्रियांच्या मूर्ती 
आहेत. सभामंडपाला चार स्तंभांनी तोलून धरलेले 
आहे. या मंडपात मध्यभागी लहानसा नंदी असून 
उजवीकडे (उत्तरेकडे) स्वतंत्र मंडपोत फणायुक्‍त 
नागाच्या रूपात सुब्रह्मण्य विराजमान झालेला माहे. 
विशेष म्हणजे त्याच्या फण्यावर शिवलिंग कोरलेले 
आहे. सुब्रह्मण्याच्या मंडपीच्य़ा बाहेर पूर्वाभिमुख 
स्थितीत गणेशाची मूर्ती आहे. विठ्ठुलेश्‍वराच्या 
अभिषेकाचा संकल्पविधी या गणेशमूर्तीपुढे बसूनच 
केला जातो. यानंतर सभामंडप आणि गर्भगृहाच्या 
अलीकडचा अंतराळमंडप यांच्यामध्ये एक पॅसेज 
आहे. त्यात उत्तरेकडे पावेतीची मंडपी आहे. या 
मंडपीत ( बहुधा स्वयंभू तांदळ्याच्या स्वरूपात 
असलेल्या ) पार्वतीच्या मूलविग्रहावर देवीच्या 
सांगसलांछत मूर्तीचे धातुकवच चढविलेले आहे. 
सुब्रह्मण्य आणि पावंती यांच्यासमोर (दक्षिणेकडे) द्वारे 
असल्यामुळे या दोन्ही देवतांच्या मुखांवर नैसर्गिक 
प्रकाश येण्याची व्यवस्था आहे. अंतराळमंडपात 
उजवीकडच्या म्हणजे उत्तरेकडच्या भितीतील स्तंभा- 
र्घावर (71118४8161 वर) खालपासून वरपर्यंत लेख 
कोरलेला आहे. 

गर्भगृहाला वाहेरून तळाशी हत्तींची आणि व्याल- 
प्रतिमांची मालिका आहे. गभंगृहात पितळी मखरात 
चौकोनी शाळुंकेसह असलेले भलेमोठे शिर्वालग आहे. 
हाच तो विठठुलेश्‍वर. त्याच्या नावात मराठी 
मनाला मोहविणारे ' विठुल ? हे पद असले तरी 
त्याचे रूप मात्र “कर कटीवरी , उभा विटेवरी 
अक्शा शंखपद्मधर गोपाळकृष्णाचे नसून, शाळुंकायुक्‍त 
शिवलिंगाचे आहे. पारवेती, सुबन्नह्मण्य आणि गणेश 
या आपल्या प्रियतम परिवारासह तो या पुरातन 
भव्य मंदिरात नांदतो आहे; आपले शिव- 
सर्वोत्रमत्व गाजवण्यासाठी त्याने श्रीदेवीभूदेवीसह 
अश्या चतुर्भूज विष्णूला जणू आपल्या मंडपाच्या 
द्वारभूजांशी पहारेकरी म्हणून उभे केल आहे. त्याच्या 
परिवारातील सुब्रह्मण्य हा षडानन मूर्तीच्या ख्पा- 
तला नाही, तर नाग-रू्पातला आंहे आणि शिवाय 
मंदिराच्या प्राकारात परिचिम आणि उत्तर बाजूच्या 
भितींना लागून असलेल्या वारुळांत तो जिवंत 
नागाच्या रूपातही पुजिला जात आहे. कांतिकाच्या 


१० 


शुक्ल पक्षात “* नागुल चौथी “चा उत्सव प्रतिवर्षी 
साजरा होतो, तेव्हा शेकडो भाविक या वारुळांतील 
सुब्रह्मण्याच्या संतुष्टीसाठी वारुळांची पुजा करतात. 
स्त्रिया संतानप्राप्तीसाठी आणि संतानरक्षणासाठी 
वारुळात राहणाऱ्या सुब्रह्मण्याला पूजापूवक नवस 
करतात. 

येथवर केलेल्या वर्णनावरून आपल्या हे लक्षात 
येईल को, भट्रिप्रोलु येथील विठ्ठलेश्‍वरमंदिराचे, 
त्या मंदिरातील मुख्य देवतेचे, त्या देवतेच्या परि- 
वाराचे आणि या सर्वांच्या पुजोपचारांचे स्वरूप 
पुर्णतः शेव आहे. 
कोरीव लेखांची साक्ष 

भट्टिप्रोलु येथील विठ्ठुळेश्‍वर-मंदिराच्या मुख- 
मंडपातील चारही स्तंभांवर आणि अंतराळ- 
मंडपातील उत्तरेकडच्या स्तंभार्घावर अद्ला पाच 
ठिकाणी कोरीव लेख आहेत, हे सांगितलेच आहे. 
प्रा, माणिकराव धनपलवार यांनी यांपैकी तीन 
लेखांचा संदर्भ तीन वेगवेगळ्या लेख-टिपणांत 
दिलेला आहे: या तीन कोरीव लेखांपैकी दोन लेख 
वेंगीच्या पुर्व चालुक्यांचा प्रभावशाली सामंत, वेल- 
नांटि घराण्यातील कुलोत्तृंग चोड गांगेय गोंकाराजा 
(दुसरा) याचे आहेत, याचा राज्यकाल शके १०५९ 
ते १०८२ असा आहे. त्याच्या दोन लेखांतील एक 
लेख शके १०६४ मधील असुन, त्यात विठ्ठलेशवरापुढे 
अखंड दीपाची (नंदादीपाची) स्थापना केल्याची 
नोंद आहे. दुसरा लेख शके १०६६ मधील असुन 
त्यात विठ्ठलेश्‍वराला जमीन दान दिल्याचा उल्लेख 
आहे. प्रा. धनपलवार यांनी उल्लेखिलेला तिसरा 
लेख “ शकाच्या अकराव्या (? ) शतकातील ? असुन 
“* कुणी वृप्पलपाटि निम्ननेनि या व्यक्‍तीने मंदिराचा 
जीर्णोद्धार केल्याचा त्यात उल्लेख आहे,' विशेष 
म्हणजे या ळेखात विठ्ठुळेश्‍वरापुढे “महादेव? हा 
शब्द योजलेला आहे. या लेखातील साक्षीनुसार 
येथील विठठुलेश्‍वर हा प्रारंभापासून शिव आहे, यात 
मुळीच संशय नाही. 


विठ्ठलेश्वर $ विठ्ठलस्थापित ईश्वर ? 


भट्टिप्रोलु येथील विठ्ठलेश्‍वराच्या स्थानाचे आणि 
तेथील नित्यर्नमित्तिक उपासनेचे बारकाईने निरीक्षण 
केले, तरी तेथील विठ्ठलेश्‍वर हे विठ्ठुळ नामक 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२ 


लोक-देवताचे शेव उन्नयन आहे, असे मानायला 
एकही स्पष्ट आधार तेथे सापडत नाही. पुजार्‍्यांच्या 
सांगण्यानुसार विठ्ठुलेश्‍वराला तुल्सीपत्राचे वावडे 
नसले, आणि महाशिवरात्र व नागुल चौथ यांसारख्या 
मोठ्या उत्सवांत अन्य असंख्य भाविक जनांवरोवर 


- यादव जातींचे / गोल्ल-कुरुबांसारख्पा गोप जातींचे 


भक्तही येथे गर्दी करीत असले, तरी विठ्ठलेश्‍वर 
हा विठ्ठल नामक लोकदेवातूनच उन्नत झालेला आहे, 
असे मानण्यासाठी केवळ या तथ्यांचा उपयोग होऊ 
शकणार नाही. 


तर मग भट्टिप्रोलूच्या विठ्ठलेश्‍वराचे नामरहस्य 
काय असावे ? त्याच्या नावात * विठ्ठल ' हे पूर्वेपद 
का यावे ? हा विठुलेश्‍वर ईश्वर आहे, शिव आहे, 
शिवलिंगरूप आहे, हो तर दूक्‍प्रत्ययपुत सत्यस्थितीच 
आहे. परंतु तो शिवरूप पावण्यापुर्वी येथे आपल्या 
मूलल्पात नांदणारा विठ्ठुळ नामक लोकदेव होता 
काय अथवा तो प्रारंभापासून आजच्यासारखा 
शिव-रूपच आहे काय, या प्रश्‍नाचा आपल्याला 
निर्णेय करायचा आहे-या प्रश्‍नाच्या उत्तराचा शोध 
घ्यायचा आहे. जर हा विठठुलेश्‍वर विठ्ठल नामक 
लोकदेवतातून उत्क्रान्त झालेला असेल, तर विठ- 
लाच्या शेवीकरणाचा एक ठसठक्ीत पुरावा म्हणून 
महाराष्ट्राच्या/दक्षिणेच्या सांस्कृतिक इतिहासात 
त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण ठरेल. परंतु तो जर 
प्रारंभापासुनच शिवरूप असेल, तर विठ्ठलाच्या 
अध्ययनक्षेत्रात त्याचे महत्त्व : नाममात्र 'च शिल्लक 
राहील. अर्थात ते ' नाममात्र ! महत्त्वही गंभीरपणे 
विचारात घेण्याजोगे असेलच. 


भट्टोभ्नोळूचा विठ्ठळेश्‍वर म्हणजे विठ्ठळ 
लोकदेवाचे शेवीकरण होय आणि हे शेवीक 
शालिवाहन शकाच्या अकराव्या शतकापूर्वीच नज 
आलेले आहे, असे तेथील कोरीव लेखांतील घि भभ 
श्‍वराच्या गाजतेपणातून तिद्ठ होते, अते ह 
पलवार यांचे म्हणणे भ्रसहे, त 
नावातील * विठ्ठल ' या पर्व 
झा अस्य आधार भट्टिपोळूच्या या विशिष्ट 
स्थानात मुळीच उपलब्ध 
इवरातील । विठ्ठल १ या 


काय? तो विठ्ठल नामक 


नामक 


शिव- 
नाही. तर मग विठ्ठढे- 
पुवंपदाचे अथंप्रयोजन 
इश्वर ( शिव ) नसेल, 


2028222: दधन ” 


“र 
न्यु 


हिच उता टी 
तह४ष्पः 


श्रीविठ्ठलेश्वर : 


तर विठ्ठल-स्थापित ( कोणा विठ्ठल नामक व्यक्‍तीने 
स्थापिलेला ) ईश्‍वर ( शिव ) आहे काय ? 


श्रीशोलाबरील विठ्ठलेश्वर 


या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्यापूर्वी, शोधाची एक 
दिद्या स्पष्ट व्हावी म्हणून, प्रा. धनपलवार यांनी 
उल्लेखिलेल्या आणखी एका विठ्ठलेश्‍वराचा विचार 
करू: आंत्नातील विठ्ठलभक्तिधारेची प्राचीनता 
शोधताना त्यांनी भट्टिप्रोलु येथील विठ्ठुलेश्‍वरमंदि- 
रातील कोरीव लेखांच्या उल्लेखानंतर “ श्रीशेल्म्‌ 
येथील शके १३१८ च्या शिलालेखाचा क्रम लागतो, ' 
असे म्हटले आहे.' ' श्रीमल्लिकार्जुनमंदिरापासून 
पाताळगंगेस जाण्याच्या मार्गावर पायऱ्यांजवळील' 
एका दगडावर हा लेख ( संस्कृत, नागरी लिपी ) 
कोरलेला आहे. कदंब घराण्यातील हरिहर 
(२रा? ) याची पत्नी विठ्ठलांबा हिने येथे 
विठ्ठलेश्‍वराच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केल्याची यात 
नोंद आहे. ' येथे अनवधानाने प्रा. धनपलवार यांनी 
हरिहराळा “ कदंव घराण्यातील ' म्हटले आहे. 
वास्तविक हा हरिहर (दुसरा) विजयनगर या राज- 
घराण्यातील असून, तो श्रीशलावरील मल्लिकार्जून 
शिवाचा परम भक्‍त होता आणि त्याची पत्नी विठठु- 
लांबा ही कदंब राजकन्या होती. तिने पाताळगंगे- 
कडे जाणाऱ्या उताराच्या मार्गावर पायऱ्या बांधल्या 
आणि त्या पायऱ्यांच्या मार्गावर विठ्ठलेश्‍वराच्यां 
* प्रतिमे'ची स्थापना केलीं. 


श्रीदीलावरील मंदिरांसंबंधीच्या शोधपु्ण पुस्तकात 
डॉ. एम. रामा राव यांनी या संदर्भात म्हटले आहे 
की,” 

६ पूग७118189 10 ॥1]8789119४281'9 
छ७8 8 ट्टा'९७. 08४०९७ 0 ४०१ ॥४७]]॥1]०७- 
पंपा ७ ली हाईद्या हाय, पण शिळा 
प] ॥७ ७ ए]९811811191)5 1001016 16 
॥॥8]॥11]081'] 118 (001118 8110 611810१ 
७ 1181081008, 0 8 8001100 ४0०- 
एपा'8. १018 ] 28 शाई ॥1॥08918111089, 
8 ]रछ१81108 1001106088, 0०018110०९ 
8७७ 188तग९2१्ट 0 शि 7081818841 89 
छत. 86 ए७ 87 08४७ ०. ॥1- 
108४818.” 


काही निरीक्षणे ११ 


श्रीदीलावरून पाताळगंगेकडे जाणारा हा पाय- 
ऱयांचा मार्गे अंशतः कोंडविडूचा प्रख्यात रेड्डी राजा 
प्रोलय वेमा रेडी याने आणि अंशतः विठ्ठलांबेने 
बांधलेला आहे. या मार्गावर विठ्ठलांबेने विठठले- 
इवराच्या मूर्तीची स्थापना केलो, असा उल्लेख 
आहे; विठठुलेश्‍वर नावाने शिवलिंग स्थापिले, असे 
म्हटलेले नाही. तेव्हा या मूर्तीचे स्वरूप कसे होते ? 
ही मूर्ती शिवाची होती, को विष्णु-कृष्ण-रूप विठठ- 
लाची होती ? प्राय: शिवमंदिरात शिर्वालगच असते, 
शिवाची मूर्ती नसते. परंतु लिंगाऐवजी मूर्ती अस- 
लेली शिवमंदिरे मुळीच नाहीत, असेही नाही. उदा- 
हरणार्थे, चिदंबरम्‌ येथील शिवमंदिरात नटराजाची 
विश्वविख्यात मूर्ती विराजमान होऊन राहिलेली 
आहे. डॉ. एम्‌. रामा राव यांनी पाताळगंगेच्या या 
सोपानमार्गावरील मंदिरांचा परिचय दिला आहे, 
त्यात एकूण चार मंदिरांचे वर्णन आहे: (१) 
डमरू-त्रिशूल-घारिणी व कपालांकित मुकुटाने युक्‍त 
अश्या चतुर्भूज देवीचे लहानसे मंदिर; (२) ढाल- 
तलवार धारण केलेल्या पुरुष देवतेचे मंदिर; 
(३) झाळुंकायुक्क शिर्वालगाचे मंदिर. या मंदिरा- 
जवळच त्रिशूल, नाग, कपाल इत्यादी आयुधे धारण 
केलेल्या नग्नभेरवाची मूर्ती आहे. (४) उमामहे- 
इ९वराचे मंदिर: चार शिल्पसुंदर स्तंभांवर उभा 
असलेला मंडप आणि गभंगृह यांनी युक्‍त असलेले 
हे उत्तर-विजयनगरकालीन शेलीचे मंदिर स्थापत्य 
आणि मूतिशिल्प या दोन्ही बांबतींत देखणे आहे. 
या मंदिरात शिव-पार्वेती, पिनाकपाणि, चंद्रशेखर, 
वृषवाहन, नटराज, सोमास्कंद, लिंगोद्भव, अर्धे- 
नारीश्वर, भैरव, वोरभद्र, दुर्गा, महिषर्मदिनी, 
इत्यादी अनेक सुंदर शेव मूर्ती असुन, गर्भगृहात 
उमामहेश्‍वराची अत्यंत कमनीय “मूर्ती ' विराजमान 
झालेली आहे. म्हणजेच हे शिवमंदिर शिर्वाल्गाते 
युक्‍त नसुन, शिवमूर्तीने युक्‍त आहे. 

डॉ. एम. रामा राव यांनी वणिलेल्या या चार 
मंदिरांत एकही वेष्णव मंदिर नाही. या रावर-्वाणत 
चार मंदिरांपेकी उमामहेश्‍वराचे मंदिर हे असे आहे 
को, त्याचे स्थापत्य विजयनगरकालीन आहे आणि 
त्यात शिवाचे लिंग नसून मूर्ती आहे. सोपानमार्गा- 
वरील शिलालेखात उल्लेखिलेला विठठुलेश्‍वर हा 
विजयनगरच्या राणीने स्थापिलेला मृतिरूप शिव 


१२ 


आहे, हे ध्यानी घेता; उमामहेदश्‍वर हाच विठुठुलेश्‍वर 
असावा असे म्हटले, तर ते वस्तुस्थितीशी विसंगत 
ठरणार नाही. विठठुलांबेने त्याची स्थापना केली, 
म्हणून त्याला विठ्ठुलेश्‍वर असे नाव प्राप्त झाले, हे 
आता उघड आहे. विठ्ठल नामक देवताशी या विठुले- 
इवराचा काही संबंध जोडता येणार आही. 
अर्थात या विठ्ठुलेश्‍वराचा विठ्ठुल नामक देवताशी 
जरी संबंध नसला, तरी विठ्ठलांवेच्या नामकरणामागे 
मात्र विठ्ठल देवताच्या भक्तीचा संवंध आहेच आहे. 
तिचे विठ्ठलांबा हे नाव तिच्या कदंब घराण्यातील 
मातांपित्यांनी ठेवलेले असो, अथवा विवाहविधीनंतर 
विजयनगरच्या धराण्यातील तिच्या पतोने ठेवलेले 
असो, काहीही असले, तरी ते नामकरण विठ्ठल 
दैवताविषयीच्या श्रद्धेतून घडलेले आहे, .हे मानाय- 
लाच हवे. भट्टिप्रोलठ हवे स्थान ज्या वेंगीच्या पुर्व- 
चालुक्य घराण्याच्या आधिपत्याखाली होते, त्या 
घराण्यात कोणी विठ्ठल नामक राजपुरुष होते काय 
आणि त्यांनी विठ्ठुलेश्‍वराची स्थापना केली असेल 
काय, याचाही असाच शोध आपण घ्यायला हवा. 
वेंगीचे विष्णुवघेन चालुक्य 
भट्िप्रोलु येथील विठ्ठलेश्‍वर-मंदिरात शके १०६४ 
व १०६६ या काळातील जे दोन महत्त्वाचे दानलेख 
आहेत ते कुलोत्तृंग चोड गांगेय गोंकाराजा (दुसरा) 
याचे आहेत, हे मागे सांगितलेच आहे. हा गोंकाराजा 
शूर वीर आणि समर्थ शासक म्हणून आंध्रातील 
वेंगीच्या इतिहासात अत्यंत प्रसिद्ध आहे. हा प्रारंभी 
वेंगीच्या चालुक्यांचा सामंत होता आणि पुढे 
वेंगीचे चालुक्य राजघराणे तमिळनाडूत कांचीला 
स्थलांतरित होऊन चोळचालुक्य म्हणून ओळखले 
जाऊ लागल्यावर याने स्वतंत्र राजा म्हणून स्वतःला 
राज्याभिषेक करून घेतला. परंतु स्वतंत्र सावेभौम 
राजा बनल्यावरही तो चालुक्यांशी एकनिष्ठ राहिला 
आणि आपण त्यांचे प्रतिनिधी म्हणूनच राज्य चाल- 
वीत आहोत, ही भूमिका त्याने अखंड राखली. 
विठ्ठळेदइवरमंदिरातील शके १०६४ च्या पुर्वनिदिष्ट 
लेखातही त्याने ' विष्णुवधनाच्या आधिपत्याखालील 
पुण्यप्रकाशित भद्िप्रोलू या गावी... ' असा दानाच्या 
स्थानाचा निदेश करताना आपला स्वामी जो 
विष्णुवधंन-विजयादित्य (आठवा) चालुक्य याचीच 
सत्ता घोषित केलो आहे. 


नॅवॅभारत॑ 


ऑक्टोबर, १९८२ 


वेंगीचे पुव चालुक्य घराणे ही बदामीच्या चालुक्य 
घराण्याची एक झ्याखा आहे. बदामीच्या चालक्य 
घराण्यातील ह्वितीय पुलकेशीने आपले साम्राज्य 
आंध्नाच्या पुर्वे सीमेपर्यंत विस्तारल्यावर साझ्रा- 
ज्याच्या व्यवस्थेसाठी म्हणून त्याने आंध्राच्या पूर्व 
भागात वेंगी (जि. पश्चिम गोदावरी) येथे आपला 
धाकटा भाऊ कुव्ज विष्णुवधेन याला प्रशासक म्हणून 
नेमले. हाच पूर्व चालुक्य घराण्याचा आद्य पुरुष 
होय. तो प्रारंभी पुलकेशीच्या राज्यात * युवराज ' 
म्हणून नांदत होता. वेंगीच्या पुवे चालुक्य घराण्यात 
आणखी दहा विष्णुवधेन नामक. राजे होऊन गेले. 
आंध्रच्या आस्मितेचे शिल्पकार म्हणून ओळखले 
जाणारे आणि इ. स. ६१० ते १२१० अक्षी सहा 
शतके सत्ता सर्वांगांनी गाजवणारे हे घराणे पुरुषा- 
र्थाच्या दृष्टीने आंध्राच्या इतिहासात असाधारण 
स्थान पावले आहे. 
कुन्ज विष्णुवधन अथवा विष्णुवर्धन पहिला याचा 
वेंगी येथील राज्यकाळ इ. स. ६२४-६४१ असा 
आहे. इ. स. च्या सातव्या शतकाच्या पूर्वार्धात राज्य 
करणाऱ्या या विष्णुव्धनाचे * बिट्टरस ' असे मळ 
नाव त्याच्या सातारा येथील दान लेखाच्या मद्रेवर 
कोरलेले आहे. त्याच्या नावाच्या संदर्भात श्री. बी, 
व्ही. कृष्णराव या थोरआंध्र इतिहासकाराने म्हटले 
आहे को," “16 एत 9116 0९५७१३ 
क ०७षट्राण9] 10001 01 118110 ट्टां४6॥ 10 
1] कॉ, [118 1) 18 ७17. 
00 06 13108, 88 ह ला 
ठे > 00९878 01 1116 86881] 
रणी 8 38181'8. (811; ४8 7010081889 
पदा 0008116 ९३]७७॥१6१ 1100 (॥6 
ह यी ९. एफध्यपणकातेप दयाळ 
उत्तर कर्नाटकातीह बदामीच्या द्वितीय पुल- 
री या धाकट्या भावाचे जन्मनाव बिट्ट किवा 
रस ( ब्रिट्टराज ) असे होते आणिया प्र 
(देशी ) नावाचे विष्णुवधेन असे हीचा 
घडले आहे, ही श्री. राव यांनी कोरीव लेख रीज 
प्रमाणाने सिद्ध झालेली डी 
ढे झाळेळी जी माहिती दिलेली आहे 
ती प्रस्तुत संदर्भात महत्त्वाची आहे. या कतर । 
वान आद्य पुरुषाच्या प्रभावामळे या घराण्य व 
जवळ जवळ एकाआड एक' पिढीत दि र डन 
वष्णुव्धन हे 


श्रीविठ्ठलेश्वर : 


नाव आणखी दहा पुरुषांनी स्वीकारलेले दिसते. 
या प्रत्येकाचेच मूळ नाव बिट्ट किवा बिठट्टरस असे 
नव्हते. परंतु या वेंगीच्या चालुक्य घराण्यात जे 
अनेक विष्णुवर्धन होऊन गेले, त्यांपैकी पाचवा विष्णु- 
वधन अथवा काली विष्णुवर्धन याच्या नावाचे मूळ 
मात्र कुव्ज विष्णुवधेनाच्या नावाच्या मुळाप्रमाणेच 
आहे. हा इ. स. ८४७-८४८ या काळात फक्त अठरा 
महिने राज्यावर होता. याच्या नावामागे असलेले 
* कली * हे बिरुद “वीर या अर्थाचे आहे, असे एक 
मत आहे; तर श्री. राव यांच्या मते ते ' कलि- 
वल्लभ! या विरुदाचे संक्षिप्त रूप आहे." श्री. 
राव यांनी आणखी अशीही माहिती हिलेली आहे 
कौ", “]र8]1 ॥18111एए810118918, 71086 
11१100 8101100815 88 1९81 ७888 र्‍या 
एऐएछात र्‍00”!२ पा, 88 110660 8 100 ए७- 
10] ७111106... ” (ज्याचे प्राकुत नाव ' कली 
विट्टरस' असे आढळते, तो, कली विष्णुव्धेन 
हा खरोखर प्रभावश्लाली राजपुरुष होता.) म्हणजे 
वेंगीच्या चाळूक्य घराण्यातील विष्णुवधेन नामक 
दोन राजपुरुषांचे मूळचे नाव बिट्ट-बिट्टरस/विठट्ट- 
विठट्टरस असे असुन, त्या मूळच्या देशी नावाचेच 
५ विष्णुवर्धन ' असे संस्कृतीकरण घडलेले आहे. 
विट्टरस/विट्टरस यातील ' रस? हे पद ' अरस 
(राज) या कन्नड शब्दाचे उच्चारसुलभ संक्षिप्त 
रूप आहे. म्हणजे मूळ नाव ब्रट्ट/विट्ट एवढेच उरते. 
कली विठ्टरसाच्या नावाचा कलो विठ्ट्र/कली विठर 
असाही पर्याय नोंदविलेला आहे. र आणि ल्या 
व्यंजनांच्या अभेदाचा विचार (' रलयोरभेद:') 
दृष्टीपुढे ठेवला को हे नाव ' विठ्ठला 'शी समरूप 
ठरते, हे स्पष्ट आहु, 

या दोन विष्णुवर्घधनांचा आणि त्यांच्या बिष्ट! 
विट्टरस या देश्य मूळ नावांचा विचार करताना 
अगदी सहजपणाने आपल्याला द्वारसमुद्रम्‌ येथील 
होयसळ यादव घराण्यातील विष्णुव्धेनाचे स्मरण 
झाल्यावाचंन राहणार नाही. रामानुजाचार्यांच्या 
प्रभावकक्षेत आल्यावर वैष्णवधर्माचा अंगीकार कर- 
णाऱ्या या विष्णुवधेन होयसळाचेही मूळ देश्य नाव 
बिट्रिंग/विट्टिदेव/विठ्ठल अशा प्रकारे नोंदविलेले आढ- 
ळते,'$ याची जाणकारांना चांगली जाणीव आहे. हा 
होयसळ-कुलीन विठ्ठल-विष्णुव्धेन इ. स« च्या 


काही निरीक्धणे 


बाराव्या शतकातील (इ. स. ११०४-११४१) 
आहे, तर वेंगीच्या चालुक्य कुळातील दोन विठ्ठल- 
विष्णूवर्धन अनुक्रमे इ. स. च्या सातव्या आणि 
नवव्या शतकांतील आहेत- 
बिट्ट/बिट्टिग/विट्ट/विट्टर/विठ्ठुल या देश्य नावांचे 
संस्छृतीकरण विष्णुव्धेन असे करण्याची प्रवृत्ती 
इ.स.च्या सातव्या हतकापासुन आहे आणि आपल्या 
अपत्याचे नाव आवर्जून विठ्ठल असे ठेवण्याइतकी 
विठ्ठल या लोकदेवताची भक्‍ती समाजात त्या 
काळापासून आहे, असा स्पष्ट बोध या तीन राज- 
पुरुषांच्या नावांच्या इतिहासातून घडतो. वेंगीच्या 
चालुक्य घराण्याच्या राज्यकक्षेत असलेल्या भट्रिप्रोल 
या गावी जो विठ्ठठेश्‍वर आहे, त्याची स्थापना त्या 
घराण्यातील पहिल्या अथवा पाचव्या विष्णुवर्धनाने 
केली असावी आणि त्याचमुळे त्या शिवस्थानाला 
विठ्ठलेश्‍वर असे स्थापकाचे नाव दिले गेळे असावे. 
विठ्ठल नामक राजपुरुषाने स्थापिलेला ईदवर म्हणून 
विठ्ठलेश्‍वर. विठ्ठल या दैवताचा संबंध असलाच, तर 
तो स्थापकाच्या नावाशी आहे; त्याने स्थापिलेल्या 
शिवाशी नाही. वेंगीचे चालुक्य राजे हे महान शिवभक्त 
होते आणि त्यांनी आंध्र प्रदेशात असंख्य शिवमंदिरे 
बांधली, अशो इतिहासाची साक्ष आहे. या घराण्या- 
तील एकट्या विजप्रादित्य नरेंद्रमृगराजाने आपल्या 
एकके आठ विजययात्रांचे स्मरण राखण्यासाठी 
एकशे आठ शिवमंदिरे बांधली आणि आपल्यावरील 
शिवक्ृपेविषयी अशी भव्य स्वरूपात कृतज्ञता व्यक्‍त 
केली.” यावरून पूर्व चालुक्यांच्या शिवभक्तीची 


आणि त्यांनी उभारलेल्या शिवमंदिरांच्या संख्येची 
आपणास स्पष्ट कल्पना येऊ शकेल. 


येथवर केलेल्या विवेचनावरून आपल्या हे सहज 
ध्यानी येईल को, भट्टिप्रोल्‌ येथील विठ्ठलेश्वर हा 
आपणास अभिप्रेत असलेल्या विठ्ठल नामक दैवताच्या 
शेव उन्नयनाचा पुरावा नसून, तो संभवत: स्थाप- 
काच्या जन्मनावातून सूचित होण्याचा विठ्ठुलविषयक 
श्रद्धेकडे संकेत करणारा पुरावा आहे. या संकेतामुळे 
विठ्ठल या नावाची आणि पर्यायाने विठ्ठल दैवताची 
प्राचीनता इ. स. च्या सातव्या शतकामागे जाते. 
निरीक्षणांचा बोघ 

विठ्ठलेश्‍वराची ही जी काही निरीक्षणे मी आपणां- 
समोर मांडली आहेत, ती अनेक दृष्टींनी महत्त्वपूर्ण 


१३ 


१४ 


आहेत. त्यांतून विठुलाच्या अध्ययनाची क्षेत्रव्याप्ती 
विस्तारते आहे; लेपाक्षीसारख्या स्थानाच्या निरी- 
क्षणातून लोकदेवांच्या उन्चयनप्रक्रियेचा वेगळा बोध 
घडतो आहे; हंपी आणि लेपाक्षी ही दोन्ही स्थाने 
एकाच राजकोय अधिसत्तखाली विकसित झालेली 
असूनही त्यांतील विठठलेश्‍वराने वेगवेगळे रूप धारण 
करावे, ही घटना संशोधकांना सावध बनायला लाव- 
णारी आहे; विशेषत: पंढरपूर, हंपी, लेपाक्षी असा 
विकासाचा कालक्रम असुनही लेपाक्षीतील विटुले- 
वराने पंढरपुर व हंपी या दोन्ही पुर्वप्रतिष्ठित 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२ 


क्षेत्रांतील उन्नयन-प्रक्रिया डावलावी, हे विशेष आहे. 
म्हणजेच, एकाच लोकदेवाची उचन्नयनप्रक्रिया त्याच्या 
सर्वे ठाण्यांत एकाच पद्धतीने घडेल, असा नियम 
बांधता येणार नाही. त्या त्या ठाण्यातील सामाजिक 
/धार्भिक शक्‍तींच्या बलाबलावरच त्या त्या ठाण्या- 
तोल उन्नयनप्रक्रियेची दिशा ठरेल, असाच या 
निरीक्षणांचा स्पष्ट बोध आहे. हा बोध माझ्या- 
पुरता तरी यापूर्वी लज्जागौरो आणि म्हाळसा यांनी 
घडविला होता; आता तो विठ्ठुलानेही घडविला 
आहे. 


१. * दिडीरवनाचे रहस्य? (“ नवभारत? , जून १९८२ ) या माझ्या लेखाच्या शेवटी टीप 


क्र. १ पहा. 


२. € विठ्ठल म्हणजे शिव ” ( “अनुबंध , गुलबर्गा, ५.२, जुले ते सप्टेंबर १९८१). 
३. ' पंढरपूरचा श्रीपुंडरीकेइवर * ( “ ज्ञानेश्‍वर  त्रेमासिक, फेब्रुवारी १९८२ ). 

४. ॥॥४७७॥1७ (0811191108, 5; 81८. 126, 

५. एषट्रा90119 (१811020108, 7, झि. 54. 


६. * महाराष्ट्राची सत्त्वधारा ' : संपा. गो. म. कुलकर्णी, वि. त्र्यं बोटे 
ग्रंथातील “ आंध्रातील विठ्ठलभक्तिधारा ' हा लेख ), पू. ८९. 


; पुणे, १९८१ (या 


७. पाडला 0 हन्पायी आतेळ : 7 एर. १. वात 38, ॥॥8ता'98, 


1955. ७. 14,85, 427. 


८. “अनुबंध ' (५-२) मधील पूर्वोल्लिखित लेखात प्रा. धनपलवार 
को, “ भट्टिप्रोळु येथील मंदिरही केवळ विठ्ठलाच्या नावाने संबोधळे जात 
मल्लेदवर' या जोडनावाने आज प्रसिद्ध आहे.” हे त्यांचे विधान ञजच्या वस्तु 


९. ' महाराष्ट्राची सत्त्वघारा ' पृ. ८९, 


१० "॥७6 ॥'601)108 0 5881] : ७7 ॥. 1७७ 1२१७0. 


1967, ७. 16. 
११. तत्रैव, पृ. २८-२९. 


१२. योड 0 0७ 108800 (08101 
ह्या 8त81119 1180, एप7१९'७0७त, 1978, 5. 84. 


१३. ॥॥]6_ 1८७७१ 008]प]त798 0 एह्याष्टा 


1७18353, 1950, . 90. 


यांनी असे म्हटले आहे, 
नाही, तर ' विठठलेश्‍वर- 
स्थितीशी जमणारे नाही. 


॥य9१७७109त , 


४9७ 0 एह्गाष्टां:७४ उिाळएशातां 


: 9४ ऐ. ॥भ्ा]९द118118 99, 


१४, 8007 0 110 1088601 (78]0178४ 01 शगाष्टा, ?, 176. 


१५, तत्रैव, पृ. १७६. 


१६. ए॥७ ए०१५४३188 : 09 उ. 1). ॥, 1)011'6(1. ॥15 
होयसळ याचा एक सेनापती “ बिट्टियण्णा ' या देश्य नावाने आणि * 
नावाने ओळखला जात असे ( पहा : * ॥॥७ य०१४8]8 ॥811858 ? 


1301109%, 1950, 0. 98). 


१७. गाडा 01 1116 1988601 (१॥81ए]( 88 


ता88, 1951. विष्णुवर्धन 
विष्णु दंडाधिष* या संस्कृत 
: ७97 ता) ९०७]॥७०, 


र्ण १गाष्टा, एळ€फ०'त, ७. 1. 


न->>><&- 


मी नुकताच एक लेख वाचला, ज्यामध्ये सध्या 


भारतामध्ये अंधश्रद्धा व कमठपणा यांकडे पुच्छ- 


प्रगती होऊ लागलेली दिसत आहे असे, विधान केले 
होते. लेखकाच्या मते अज्ञान, अंधश्रद्धा व तकेबाह्य 
विचार यांचा वाढता प्रभाव भारतीय समाजात 
दिसुन येतो व हा प्रभाव सर्वेसामान्य मनुष्यावरच 
पडत आहे असे नसून तो सुशिक्षित मंडळींवर पण 
पडलेला दिसतो. सुशिक्षित हिंदू मोठ्या प्रमाणात 
फल्ज्योतिषी, तंत्रमार्गी लोक, फसवे योगी, देव- 
देवर्की करणारी माणसे व बुवा यांच्या मागे लाग- 
लेले आढळतात. स्वतःला भगवान म्हणवून घेणाऱ्या 
तथाकथित प्रेषितांचे जणू पीकच आले आहे. दुःखाची 
गोष्ट हो की, त्यामुळे जनमानसातील बुद्धिप्रामाण्य- 
तेला ग्रहण लागल्यासारखे दिसते. देशाची जर 
भाधिभोतिक क्षेत्रात प्रगतो करावयाची असेल व 
'येथील लोकांकरिता त्यांना आवश्‍यक एवढे अन्न, 
निवारा व कपडे यांचा पुरवठा करावयाचा असेल, 
तर या कार्याकरिता विज्ञान व तंत्रविद्या यांचा 
मोठ्या प्रमाणात वापर केल्यावाचून गत्यंतर नाही, 
हे स्पष्ट आहे. यूरोपमध्ये विज्ञान व तंत्रविद्या 
यांमध्ये विकास होण्याकरिता आवश्यक अशी मान- 
सिक व वंचारिक पाश्‍वंभूमी तयार झाली याचे 
कारण तेथील मनुष्यांनी बुद्धिप्रामाण्यतेला योग्य ते 
महत्त्व दिले हे होय, यात शंका नाही. याच प्रका- 
रची वैचारिक पाइवंभूमी भारतामधील लोक-मता- 
मध्ये होणे आवइय़क आहे. सध्या भारतामध्ये काय 
परिस्थिती आढळते ? अंधश्रद्धेने प्रेरित केलेली, परं- 
परागत चालत आलेली, बहुतांशी निरथेक व काल- 
बाह्य अशी क्रियाकर्मे साजरी करण्यात येथील सामान्य 
मनुष्याची आथिक कार्यशक्ती व वेळ वाया जात 
असतो असे दिसते. यातील आइचर्याची गोष्ट अक्षी 
को, यांपैकी अधिकांश करमेकांडांना फक्त ख्ढीचा 
आघार असतो; मूलभूत सनातन धर्मविचाराशी त्याचा 
कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसतो. बुद्धिप्रामाण्यतेचा 


उपयोग करून सामान्य मनुष्य या सवे गोष्टींचा 
सारासारवृद्धीने विचार करावयास शिकला, तर ते 
किती बरे होईल ! बृद्धिप्रामाण्य हे अस्त्र प्रभावी आहे, 
पण त्याच्या मर्यादा लक्षात घेणे आवश्‍यक असते व 
त्याचा वापर कोणत्या कारणाकरिता करावयाचा 
यासाठी विवेकाची पण भावरयकता असते. आपण 
जर अंतर्मुख होऊन विचार केला, तर आपणास 
असे म्हणता येईल का की आपणास अज्ञात असे 


'काहीच नाही ? किंवा कोणतीही आथिक, सामाजिक 


किवा राजकोय समस्या निर्माण झाली, तरी 
आपणाजवळ असलेली निव्वळ तकंशकती व बुद्धिवाद 
यांचा वापर करून त्याकरिता आव्यक अशी उत्तरे 
मिळविणे आपणांस नेहमीच शक्‍य होईल का? 
वस्तुस्थिती अशी आहे कौ, मनुष्याच्या अस्तित्वात 
एकमेकांपासून निराळे असे दोन विभाग असतात. 
त्यांपैेको एकात साहित्य, संगीत, मानव्यकला व 
अध्यात्म यांचा समावेश होतो असे मानले, तर 
दुसऱ्यात विज्ञान व तंत्रविद्या यांचा भाग असतो. हे 
मानवी मनाचे दोन विभाग त्याला देनंदिन आयुष्यात 
येणाऱ्या अनुभवांवरच आधारित असले, तरी एका 
क्षेत्रात जो तकेवाद यथार्थ ठरतो तो दुसऱ्या क्षेत्रात 
यथार्थ असेलच असे नाही. यांपैकी विज्ञानामध्ये 
वृद्धिप्रामाण्यतेला जास्त महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे 
अनेक वेळा बृद्धिप्रामाण्यतेमुळे मिळणारा दृष्टिकोन 
व विज्ञानप्रणीत दृष्टिकोन हे एकरूप असतात, असे 
मानले जाते. विज्ञाचामध्ये अंतिम सत्य नसते. प्रत्यक्ष 
अनुभवाशी सुसंगत अशी प्रतिरूपे मनात कल्पून 
निरनिराळ्या घटनांमधील परस्परसंबंध किवा 
त्यामागे असणारी कारणपरंपरा यांचा आपण अर्थ 
लावत असतो. घटना आपोआप घडत नाहोत, 
त्यामागे कारणे असलोच पाहिजेत असा वैज्ञानिकाचा 
विश्वास असतो. त्यामुळे घटनांमागील कार्यकारण- 
सूत्राचा प्रतिशोध आधूनिक विज्ञानात अवश्य केला 
जातो. या घटना कशा घडत असाव्यात, याविषयी 


बुद्धिप्रामाण्यता निकषाचे वैज्ञानिक परिशीलन 


व. त्रि. चिपळोणकर 


2 
र क 


दळी 


१ 


खुलासा पण दिला जातो; पण घटना का घडतात 
याकरिता विज्ञानामध्ये उत्तर मिळत नाही. हाच 
विचार सविस्तरपणे खालील शब्दांत निराळ्या प्रकारे 
मांडता येतो. कोणत्याही घटनेचा विचार करताना 
तिच्या संदर्भात काय, कसे, कोठे, केव्हा व का असे 
प्रश्‍न उद्‌भवतात. विज्ञान-पद्धतीचा उपयोग केल्यास 
यांपैकी पहिल्या चार प्रश्‍नांची उत्तरे मिळू शकतात; 
पण घटना का घडते याचे उत्तर देण्यास विज्ञान 
असमथे ठरते. विज्ञानप्रणीत पद्धत निरपेक्ष स्वरू- 
पाचो आहे. ती गृहिते व श्रद्धा यांवासुन सर्वस्वी 
मुक्‍त आहे, असे म्हणणे पण संपुर्णपणे खरे नाही. 
बाह्य जगाचे ज्ञान करून घेण्याकरिता आपण पंचेंद्रिये 
व इतर साधने वापरतो ती विश्‍वासाहे आहेत 
हे विज्ञानामधील गृहीत असते, तर त्यापासुन मिळा- 
लेली माहिती सत्याचे निदेशन करते अशी वैज्ञा- 
निकाचो श्रद्धा असते. अंतिम सत्य काहीही असो, 
निरीक्षणाने मिळालेल्या सत्याच्या प्रचीतीवर मनु- 
ष्याने तंत्रविद्येत प्रगती केळी आहे व निसर्गातील 
अनेक शक्‍तींवर नियंत्रण मिळविले आहे. त्यामुळे 
तत्त्ववेत्यास प्रिय असा अर्थामागील अर्थ त्याला 
सापडला नाही असे जरी क्षणभर मानले, तरी 
त्यामुळे फारसे बिघडत नाही, असाच व्यावहारिक 
निष्कर्ष आपणास काढता येतो. मनुष्यामधील़ सत- 
प्रवृत्तीवर श्रद्धा या गृहिंतावर नैतिक तत्त्वे, मूल्ये व 
धर्मविचार यांचा आधार असतो. धर्माच्या मुळाशी 
दया हो कल्पना याच संदर्भात समजून घ्यावयाची 
असते. नास्तिकवाद्यांनासुद्धा काही नैतिक तत्त्वे 
गृहीत धरावी लागतातच. त्याशिवाय त्याच्या समो- 
रील ध्येये स्पष्ट होत नाहीत, याशिवाय समाज- 
धारणा होत नाही व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे 
त्याशिवाय मनुष्यास मानसिक दृष्ट्या समाधान 
मिळत नाही. अशा प्रकारे मनुष्य ज्या गृहिताचा 
स्वीकार करतो, ज्या श्रद्धा आत्मसात करीत 
असतो त्या सर्वांची यथा्थता निव्वळ बुद्धिप्रामाण्य- 
तेचा निकष लावून सिद्ध करता येणार नाही. 
भोतिक सृष्टीमध्ये पात्रात वायू भरून ठेवळा तर 
त्यामधील घटक कणांत परस्परक्रिया होत अंस- 
तात. त्यामुळे त्याचा एक एकसंधो असा समूह 
बनत असतो, ज्याची तुलना मनुष्य्तमाजाशी 
करता येते. मनुष्याला बुद्धी व जाणीव या दोन 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२ 


देणग्या मिळाल्या आहेत. त्यामुळे तो नैतिक 
मूल्याच्या स्वरूपात स्वत:वर स्वेच्छेने मर्यादा 
घालून घेताना आढळतो. असा काही प्रकार वायु- 
कणांच्या बाबतीत होत नाही. कारणं त्यांना वुंद्धी 
नसते व जाणीव पण नेसते. निसगग / देव याने 
जेव्हा निरनिराळ्या प्राण्यांची नि्भिती केली 
तेव्हा त्यांना आत्मसंरक्षणाकरिता, स्वतःच्या वं्याचे 
जतन करण्याकरिता निरनिराळी साधंने दिली. 
डायनोसोरॉससारख्य़ा कित्येक टन वजन असणाऱ्या 
अजल्र प्राण्यांजवळ पाशवी वळ भरपुर होते म्हणून 
त्याहा जो मेंदू देण्यात आला तो अगदी सामान्य 
दर्जाचा होता. याउलट, मनुष्याचा आकार लहान 
व त्याचे बळ अगदी मर्यादित म्हणून त्यास उच्च 
प्रतीचा मेंदू देण्यात आला. विचार करण्याची 
शक्ती व जाणीव हे त्यामध्ये असणारे असे मोठे 
प्रगुण आहेत, मनुष्याव्यतिरिक्‍त जे प्राणी आहेत ते 
वहुतांशी वत॑मानकाळातच जगत असतात, असे 
मानले जाते. भविष्यकाळाचा ब्रिचार करण्याची 
शक्‍ती फकत मवृष्यातच आहे. वर्तमान व भत 
काळांत मिळालेल्या अनुभवांचे परिज्षीलन करून 
त्यांमागील तत्त्वाचा शोध घेऊन भविष्यात काय 
होईल, याविषयी अंदाज करण्याची क्षमता फक्त 
मनुष्यातच सापडते. मनुष्यजातीकरिता [0110 
3816178 ही जी संज्ञा वापरली जाते, तिच्यामध्ये 
या सर्व शक्‍तीचा उल्लेख अभिप्रेत आहे. दैनंदिन 
जोवनात मिळणारा अनुभव व विशिष्ट परिस्थितोत 
केलेल्या प्रयोगाद्वारे मिळालेले ज्ञान यांवर आधारित 
असा एक नवा निकष मतृष्याने शोधन काढला. 
त्याचे नाव वुद्धिप्रामाण्य, जी गोष्ट त्यांच्या 
वादाला व बुद्धीला पटणार 
स्वीकार करत नाही. व्यक्तीचा अनुभव काही ठरा- 
विक स्थानमर्यादेपुरता व काही कालखंडापुरताच 
सीमित असतो. त्यामुळे बुद्धिप्रामाण्याचे निकष सर्व 
कोळ व स्थानाकरिता अवाधित असते राहू शकत 
नाहीत. नव्या अनुभवांनुसार त्यांमध्ये बदल करीत 
आण आव्यक होते. हा मुद्दा खालील उदाह्रणा- 
बलून स्पष्ट होईल. टेबलावर ठेवलेल्या कोणत्याही 
वस्तुचा आधार काढून घेतला, तर ती खाली 
जमिनीवर पडते, अवकाश्यात अधांतरी राहू शकत 
नाही असा पृथ्वीवर सर्व ठिकाणी अनुभव येतो 


तर्के- 
नाही, तिचा तो सहसा 


उड, 


एअर” वट 
"करगंघर चिळनश्तज? 


बुद्धिप्रामाण्यता निकषाचे वेक्षानिक परिशीलन 


( हायड्रोजन वायूने भरलेला फुगा यांसारख्या काही 
विशिष्ट गोष्टींचा विचार न करता). पुर्वीच्या काळी 
भवकाशयान ही गोष्टच माहीत नव्हती. भवकाशयान 
पृथ्वीपासुन दूर तिच्या गुरुत्वाकषेणाच्या कक्षेवाहेर 
गेले असता त्यामध्ये आधार सुटलेली कोणतीही वस्तू 
खाली पडत नाही, असे दिसून येते. त्यामुळे कोण- 
त्याही परिस्थितीत जड वस्तु अवकाशात अधांतरी 
राहू शकणारच नाही, असा जर कोणी ठाम 
तर्कनिष्ठ निष्कषे काढला तर तो चूक असेल. 
आता याच अर्थाची दुसरी एक गोष्ट पहा. अशी 
एक दंतकथा सांगतात की भारताच्या दक्षिणेकडील 
एका प्रदेशात एक सनातनी कर्मठ विद्वान राहत 
होता. तो इतका करमेठ होता की, आपल्या आजू- 
बाजूच्या २-४ खेड्यांव्यतिरिक्‍त त्याने प्रवासही 
कधी केला नाही. त्यामुळे त्याचे जग या भौगोलिक 
परिसरापुरतेच सौमित असे राहिले होते. भारता- 
मध्ये जेव्हा इंग्रजी अंमळ आला, त्याबरोबरच 
आगगाडी पण आली. त्याच खेड्यात राहणाऱ्या 
काही माणसांनी आगगाडीने प्रत्यक्ष प्रवास करून 
या नव्या चमत्काराबद्दल गावात बातमी आणली. 
वरील विद्वानाने या लोकांची कडक उलटतपासणी 
केली; पण आगगाडी हें एक स्वयंचलित वाहून 
आहे, या वर्णनावर विश्‍वास ठेवण्यास त्याने ठाम 
नकार दिला. त्याला माहीत असलेला तकवाद 
निश्‍चित होता; त्यामध्ये नव्या अनुभवानुसार बदल 
करावा लागतो, ही शक्‍यतासुद्धा त्याच्या मनास 
शिवली नाही. जगातल्या समग्र गोष्टींबद्दलचे सर्व- 
ज्ञान आपल्या प्राचीन कषिमुनींनी आत्मसात करून 
संपुटित करून ठेवले आहे, अशी त्याची दृढ श्रद्धा 
होती. त्याने असा युक्तिवाद केला की, जगात दोन 
प्रकारच्या गोष्टी असतात. एक असतो सजीव प्राणी 
की, जो आपल्या इच्छेनुसार स्थानांतरण करू 
शकतो; दुसरी गोष्ट जी जड वस्तू तिच्यामध्ये 
स्वतः एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी जाण्याची 
क्षमता नसते, तिला गती देण्याकरिता सचेतन 
प्राण्याची आवश्यकता असते. आगगाडीच्या! वर्ण- 
नावरून या विद्वानाच्या मते फक्त दोनच निष्कषं 
मिळ शकतात. एक तर भागगाडीला लावलेले इंजिन 
म्हणजे एक सजीव प्राणी असला पाहिजे किंवा 
त्यामध्ये बसलेल्या चालकाच्या शक्‍तीने आगगाडी 
न. भा. २ 


१ 


चलन करीत असली पाहिजे. हे दोन्हीही निष्कष 
वास्तविक सत्यापासून किती दूर आहेत, हे पाहण्या- 
सारखे आहे. 

वैज्ञानिक तकेवादात नियतिवाद हे एक महत्त्वाचे 
असे अंग आहे. त्याच्या आधारावरच घटनाघटनां- 
मधील कार्यकारण संबंधाचे स्पष्टीकरण केले जाते. 
कोणत्याही दोन जड वस्तूंमध्ये असणाऱ्या परस्पर- 
क्रियेचे स्वरूप निश्‍चितपणे माहीत असेल, तर 
गणिताद्वारे त्यांचा समग्र भूत व भविष्य काळांतील 
इतिहास निश्‍चित होतो, असे या तत्त्वाच्या साहाय्याने 
सांगता येते. उदाहरणार्थ, सुर्य व पृथ्वी यांमधील 
आकर्षेणी प्रेरणेचे स्वरूप आपणास त्यांच्या गतींचे 
दोघेकालीन निरीक्षण करून माहीत झाले आहे; 
त्यामुळे भूत काळातील किंवा भविष्यातील कोण- 
त्याही क्षणी पृथ्वी अवकाशात कोठे होती किवा 
असते हे गणितीय रीत्या गणन करून अचूकपणे 
सांगता येते. प्रत्यक्ष आधिभौतिक जगातील बहुसंख्य 
घटनांकरिता अशा प्रकारे निश्चित उत्तरे मिळविणे 
शक्‍य होत नाही. कारण अक्या घटनांकरिता एकच 
कारण कार्य करीत आहे, असे क्वचितच घडते. 
त्यांमागे ज्ञात व अज्ञात अशी अनेक कारणे कार्य 
करीत असतात. याची कल्पना सामान्य मनुष्यास 
असतेच असे नाही. त्याला आपल्या कतेत्वाचा 
अभिमान असल्यामुळे तो एखादी गोष्ट घडवून 
आणण्याबद्दलचे श्रेय आपल्याकडेच घेऊ इच्छितो. 
हा मुहा स्पष्ट करण्याकरिता काही उदाहरणांचा 
विचार करू या : एका गावात एक नवीन मनुष्य 
राहावयास माला, तो आला त्या वेळी त्याच्या घरा- 
भोवती कचरा, दगडमाती सवंत्र पसरली होती. या 
मतृष्याने कष्ट करून आपल्या घरासभोवतालची 
जागा साफ केली. तेथे झाडे लावली, बगीचा केला, 
फुलझाडे लावल्यामुळे त्या आसपासचे स्वरूपच 
पूर्णपणे बदलून टाकले. त्या गावामध्ये एक पुजारी 
राहत होता. त्याने हे सर्वे पाहिले तेव्हा तो त्या 
मनुष्याजवळ गेला व म्हणाला ' पहा हो ! मनृष्य- 
प्रयत्न व ईश्‍वरी साहाय्य असले म्हणजे केवढा चम- 
त्कार घडून येऊ शकतो ! ' आपण घडवून आणलेल्या 
किमयेबद्दलचे श्रेय काही अंशी का होईना ईश्वराकडे 
देण्यात येत आहे हे त्याच्या बुद्धिप्रामाण्यतेला पटले 
नाही. 'या जागेत फक्त ईश्वरी प्रयत्न चाल 


शट 


होते तेव्हा हिंची अवस्था तुम्ही बघावयास पाहिजे 
होती !' असे त्याने ताबडतोब प्रत्यूत्तर दिले. मनुष्य- 
प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत याबद्दल शंका नाही; पण 
त्यामध्ये यश येण्याकरिता आणखी काहीतरी लागते, 
परिस्थिती अनुकूल असावी लागते हा एक महत्त्वाचा 
मुद्दा वरील कथेवरून कळून येतो. परिस्थितीची अनु- 
कूलता ईइवरी इच्छेवर असते असे धामिक प्रवृत्तीचे 
लोक म्हणतील, तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाप्रमाणे ही 
गोष्ट संभव व संभाव्यता यांवर अवलंबून राहील. 
एवढाच फरक या दोन दृष्टिकोनांत राहतो. या विधा- 
नाच्या स्पष्टीकरणाकरिता क्रिक्रेट फलंदाजाचे उदा- 
हरण घेऊ या. फलंदाज चांगल्या प्रतीचा असेल, तर 
तो खूप धावा जमवू शकतो; पण तो प्रत्येक खेळीच्या 
वेळी एकाच संख्येच्या घावा जमवतो, असे क्वचितच 
घडते. काही वेळा तो धावांचा मोठा डोंगर रचू 
शकतो, तर काही वेळा मामुली धावसंख्या जमवून 
परत येताना पण आढळतो. प्रत्येक वेळी खेळणाऱ्या 
फलंदाजाचे कतृंत्व तेच असते; पण परिस्थितीची 
अनुकूलता त्याच प्रतीची नसते. आपण घरात वाप- 
रत असलेल्या विजेच्या दिव्याच्या गोळ्याचे उदा- 
हरण घ्या. या गोळ्याचे सरासरी आयुष्य अमुक 
एक मूल्याचे आहे, एवढे प्रयोगद्वारे माहीत असते; 
पण प्रत्येक गोळा बरोबर तितक्‍याच कालावधी- 
करिता कार्य करील, अशी शाश्‍वती कोणासही देता 
येणार नाही. काही गोळे लवकर जळून जाऊन 
निकामी होतील, तर काही जास्त वेळपर्यंत काम 
देत राहतील. कोणताही गोळा ज्या क्षणी जळून 
जाऊन निरुपयोगी बनतो, तो त्याच क्षणी का जळाला 
याकरिता बुद्धिनिष्ठ उत्तर असले पाहिजे हे 
नियतिवादाप्रमाणे नक्की असले, तरी ते काय आहे 
हे सांगणे कठीण असते. याचा अर्थ एवढाच की, या 
घटनेमागे असलेल्या कारणपरंपरेचे स्वरूप इतके 
क्लिष्ट व गुंतागुंतीचे आहे की, त्याचा विचार 
केल्यामुळे काही समाधानकारक विशदीकरण हाती 
लागण्याची शक्‍यता कमी असते. म्हणूनच आधूनिक 
भोतिकी म्हणते की, सर्वसामान्य भौतिकी प्रयोगा- 
पासुन मिळणारे निष्क्षे सांख्यिकीय स्वरूपाचे अस- 
तात. कोणताही प्रयोग केला असता त्याचे संख्यात्मक 
उत्तर प्रत्येक वेळी त्याच मूल्याचे असेल अज्षी अपेक्षा 
भोतिकी विज्ञान करीत नाही. कोणताही प्रयोग सिद्ध 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२ 


होत असताना त्यामध्ये अनेक कारके एकाच वेळी 
काम करीत असतात, हे त्यास माहीत असते. प्रयोग- 
झाळेत प्रयोग करण्याच्या वेळी अश्या कारक 
गुणकांची संख्या किमान मूल्यावर ठेवण्याचा त्याचा 
सतत प्रयत्न असतो. विज्ञानामधील प्रयोगामध्ये 
परिसरीय परिस्थितीवर नियंत्रण हा एक महत्त्वाचा 
असा भाग असतो. उदाहरणाथे, नाजूक संवेदनक्षम 
इलेक्ट्रॉनीय मंडळे वातानुकूलित खोलीमध्ये ठेवलेली 
असतात. त्यांमध्ये धुळीचे कण जाऊ नयेत याकरिता 
विज्षेष काळजी घेतली जाते. त्याचे तापमान वाढ 
नर्ये याकरिता ती कित्येक वेळा थंड द्रवरूप हायड्रोजन 
वायूमध्येसुद्धा ठेवली जातात. साध्या व्यवहारामध्ये 
सुद्धा या सांख्यिकोय दृष्टिकोनाचा वापर करावा 
लागतो. सांख्यिकोय दृष्ट्या पाहता रेल्वेगाड्यांना 
किंवा विमानाला अपघात होण्याचाः संभव नेहमी 
असतोच. पूर्वी झालेल्या अपघातांचे विश्‍लेषण करून 
त्यांपासून त्याकरिता लागू असणारा नियम काढणे 
शक्‍य असते. विमानाच्या कोणत्या प्रवासफेरीमध्ये 
धोक्याची संभाव्यता काय असेल याचे कदाचित 
गूल्यमापनसुद्धा करता येईल; पण तुम्हाला एका 
विमानाने प्रवास करावयाचा आहे, तर त्याने गेले 
असता अपघात होईल किवा नाही याचे उत्तर 
कोणताही तकवाद देऊ शकत नाही. एका पुरातन 
काळच्या ग्रीक तत्त्वज्ञाने केलेल्या विधानाची या 
संदर्भात आठवण होते. तो म्हणत असे की, मनष्याच्या 
जीवनात घडणाऱ्या कोणत्याही घटनेबद्दल 'असलेळे 
पुवज्ञान इतके अपुरे आहे को, त्यामुळे कोणा एका 
परिस्थितीकरिता अमुक एक निष्कषं बरोबर आहे 
किंवा दुसरा चूक आहे, असे म्हणणेसुद्धा शक्‍य होत 
नाही. तात्त्विक स्वरूपाने विचार करीत गेल्यास 
बुद्धिप्रामाण्य या निकषाकरिता किती मर्यादा आहेत 
हे वरील उदाहरणावरून लक्षात येते 7 पण त्यामळे 
बुद्धिप्रामाण्य या निकषाचा उपयोगच करू नये असा 
अर्थ मात्र निघत नाही. अशीच परिस्थिती भोतिकी- 
मध्येसुद्धा उद्‌भवत असते व तेथे काय केले जाते हे 
पाहण्यासारखे आहे. ग्रहगती काढण्याकरि 
असलेली न्यूटनची रूढ गणितीय पद्धत 
त्य़ा ऐवजी आईनस्टा ं 
गा अश्यी हाक आगी १ प ाताह 
है सरवेसामान्य मनुष्यास आता मा मडयेनहा 
मुं हीत झाले आहे. 


ता उपलब्ध 
सदोष आ। है, 


बुद्धिप्रामाण्यता निकषाचे वैज्ञानिक परिशीलन 


क्षेपणास्त्राच्या गतीकरता न्यूटनप्रणीत गणित ( जे 
हाताळावयास सुलभ आहे ) वापरूनसुद्धा पुरेशी 
अचूक उत्तरे मिळतात, हा अनुभव आहे, त्यामुळें 
नियतिवाद ढोबळ मानाने यथाथ आहे; फक्त सुक्ष्म- 
पणे विचार करू लागल्यास सांख्यिकीय स्वरूप 
ध्यानात घ्यावे लागते हा मुद्दा लक्षात ठेवल्यास पुरे 
होते. बृद्धिप्रामाण्यतेला मर्यादा आहेत व त्यावर 
आधारित मीमांसा करतात्ता विवेक ठेवला पाहिजे 
ही दुसरी गोष्टसुद्धा त्याबरोबरच लक्षात येते. 
विज्ञान व तंत्रविद्या अथवा बुद्धिप्रामाण्यवृत्ती 
यांचा वापर करताना आपण उत्साहाच्या भरात 
पाहिजे त्यापेक्षा पुढे जाण्याची शक्‍यता असते ती 
अशी : विज्ञान व तंत्रविद्या यांचा वापर करून 
आपण समजा देह्यातील सर्वे लोकांचे राहणीमान 
सुधारले, समजा दैनंदिन जीवनात आव्यक अश्या 
सवे सुविधा त्या सर्वांस मिळवून दिल्या; तरी त्यांस 
समाधान व शांती मिळेल, आपल्या समाजात संघर्ष 
राहणार नाही असे म्हणणे बरोबर होणार नाही. 
जगामध्ये सर्वांत जास्त उच्च प्रतीचे राहणीमान 
आहे असा उत्तर अमेरिका विभाग व पाश्चिमात्य 
यूरोप यांमधील लोकांची परिस्थिती पाहता तसे 
वाटत नाहो. तसा विचार केला असता कोणतीही 
अथे किवा राज्यव्यवस्था मनुष्याला दीघंकाळपर्यंत 
समाधान देईल असे म्हणणे पण अवघड दिसते. सुख 
किवा झ्यांती या मनाच्या अवस्था आहेत व त्या 
साध्य करण्यामध्ये ऐहिक गोष्टींचा फार काळपर्यंत 
उपयोग होतो, असे आढळत नाही, 100100 
. 3811018 या प्राण्याकरिता बुद्धी व जाणीव (व 
त्यामुळे मन ) या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे 
त्याच्याकरिता सुख व शांती या दोन गोष्टींचा 
विचार काही कालखंडापलीकडे बाजूला ठेवता येणार 
नाही. तंत्रविद्या व विज्ञान यांचा वापर केल्यामुळे 
मानवसमाजाची निव्वळ प्रगती झाली आहे, हे विधान 
वादातीत नाही. या प्रगतीमुळे जीवनाची गती 
वाढली आहे; पण या वाढत्या गतीला मतृष्याचे 
मन तोंड देऊ शकत नसल्यामुळे त्यामध्ये विकृती 
आली आहे, असे बर्‍याच लोकांचे अवलोकन आहे. 
अह्या प्रकारे निर्माण झालेल्या मनोविकृतींपासुन 
जंगातील बहुतेक सवे समस्या उद्‌भवल्या आहेत, 
असे पण एक मत आहे. प्रगत राष्ट्रांमध्ये मानसिक 


१९. 


विकुतींमुळे त्रस्त अ्या व्यक्तींचे प्रमाण जास्त आहे, 
याविषयी मात्र प्रत्यक्ष संख्यात्मक पुरावा उपलब्ध 
आहे. याउलट, रसेल यांच्या मते मात्र मनुष्याच्या 
आकांक्षांत किंवा त्याच्या मूलभूत प्रवृत्तीमध्ये, 
विज्ञानामुळे किवा त्याच्या मानवी विचारांवर पड- 
लेल्या प्रभावामुळे काहोही फरक पडला नाही. फक्त 
या आकांक्षा तृप्त करून घेण्याच्या त्याच्या क्षमतेत 
विज्ञानामुळे फरक पडला आहे. युद्ध करावयाची 
प्रवृत्ती किंवा दुसऱ्यावर आक्रमण करण्याची ईर्षा या 
दोन्ही आधूनिक मानवात तितक्‍याच प्रकर्षाने दिसून 
येतात. पुर्वी लाठ्याकाठ्या घेऊन मारामारी करत 
असत; तर आता मझ्लीनगन व क्षेपणास्त्रे वापरून 
तेच कार्य केले जाते. पूर्वी ठग लोक मनृष्यास प्रत्यक्ष 
गाठून त्यास लुबाडीत असत. आता ते हेच कार्य 
कायद्याच्या कक्षेत राहून त्यामधील पळवाटांच्या 
साहाय्याने करीत असतात, जागतिक शांततेकरिता 
अनेक विचारवंतांचे उदंड प्रयत्न चालू आहेत ; पण 
त्यामुळे जगातली युद्धे होण्याची थांबली नाहीत व 
ती कधी थांबतील असे सुचित करणारी चिन्हे पण 
दिसत नाहीत. विज्ञानाचा उपयोग करून मानवी 
समाजाने अखेर मिळविले तरी काय याचा विचार 
करू लागलो, तर मनुष्याच्या वैयक्तिक दृष्टिकोनात 
कदाचित थोडा फरक पडला आहे, असे म्हणता 
येईल. त्यामधील भावनिक अंश कमी होऊन बुद्धि- 
निष्ठ सामंजस्य आले आहे, असे काही लोकांचे 
म्हणणे आहे. समाजाची व्यक्‍तीवरील बंधने थोडी 
शिथिल झाली आहेत व समाजाचा दृष्टिकोन जास्त 
मृक्‍तवादी असा झाला आहे, असे पण म्हणता येईल. 
हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे व त्यावर सखोल विवेचन 
आवश्यक आहे. या दोन्ही गोष्टी येथे नमूद करणे 
जरूर आहे. 

या प्रश्‍नाचा विचार आणखी एका दृष्टिकोनामधून 
पण करता येतो. सर्वसामान्य मनुष्याच्या देनंदिन 
जीवनात तणाव वाढत आहेत; त्याला रोज नवनव्या 
समस्यांना तोंड द्यावे लागते आहे. या प्रक्रियेला- 
सुद्धा विज्ञान व तंत्रविद्या यांमधील घडामोडींमुळे 
साहाय्य झाले आहे; ते कसे ते पहा! पूर्वी आगगाडी, 
मोटार, विमान इ. जलद वाहतुकीची साधने नव्हती 
तेव्हा देशामध्ये एका ठिकाणी युद्धजन्य परिस्थिती 
निर्माण झाली, तरी तिची झळ फार दूरपर्यंत जाऊन 


९७ 


पोहोचत नसे. पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी विमानांचा 
वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला नाही. 
त्यामुळे जागतिक महायुद्ध फ़ान्सच्या रणभूमीवर 
झाले, पण त्याचा परिणाम भारतामधील लोकांवर 
फारच कमी प्रमाणात झाला. दुसर्‍या महायुद्धाच्या 
वेळी या परिस्थितीत बदल ज्ञाला. जपानी आक्र- 
मणामुळे भारताच्या अथंव्यवस्थेवर फार मोठा व 
अनिष्ट असा परिणाम झाला, हे सर्वांनी अनुभवले 
असेलच. आता परिस्थिती अशी आहे को, जगामध्ये 
कोठेही आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली, 
तरी त्यापासुन होणाऱ्या परिणामांचे लोण जगातील 
स्व देशांतील प्रत्येक मनुष्याप्यंत पोचल्यावाचून 
राहत नाही. दळणवळणामधील साधनांत झालेल्या 
सुधारणेमुळे देशादेशांतील आथिक संबंध जास्त दृढ 
झाले आहेत; राहणीमानात सुधारणा झाल्यामुळे 
दैनंदिन गरजेच्या वस्तुसंख्येत वाढ झाली आहे; या 
वस्तूंचे डत्पादन करण्याकरिता वाढत्या प्रमाणात 
इंधने लागतात. भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांत स्वयं- 
चलित वाहनांच्या संख्येत भर पडली आहे. येथील 
लष्कराचे यांत्रिकीकरण झाले आहे. या सवें गोष्टीं- 
मुळे पेट्रोक इत्यादी खनिज तेलपदार्थांकरिता 
भारताला दुसर्‍या देशांकडे पाहावे लागत आहे. ऊर्जा- 
समस्येचा प्रश्‍न त्यामुळे भारतास वाढत्या प्रमाणात 
भेडसावू लागला आहे. या सवे परिस्थितीमुळे 
सामान्य मनुष्याच्या दैनंदिन आयुष्यात निरनिराळया 
वस्तूंचे दुर्भीक्ष्य निर्माण होताना आढळते. आज 
साखर उपलब्ध नाही, तर उद्या तेल मिळत नाही, 
परवा गॅस बंद होतो, तर अधूनमधून वीज पुरवठ्या- 
मध्ये खंड पडत असतो. आणखी एके दिवशी संप व 
आंदोलन यांमुळे रस्ते बंद होतात. उपजीविका 
मिळविण्याची संधी, राहावयास घर अशा प्रत्येक 
बाबतीमध्ये परिस्थिती सारखी बिकट होत चालली 
आहे. सभोवताली भ्रष्टाचार व फसवेगिरी याला 
ऊत आला आहे. यांशिवाय अपघात, अतिवृष्टी, 
दुष्काळ, नैसगिवः आपत्ती यांसारख्या घटना सारख्या 
घडतच आहेत, या सवे गोष्टींमुळे निर्माण होणारे 
तणाव व एकंदर परिस्थिती याला तोंड देताना 
सर्वेसामान्य मनुष्याची बुद्धी हृतप्रभ होते; तिला 
मार्गे दिसत नाही व सवंत्र फक्‍त वैफल्य दिसते. 
अशा परिस्थितीत त्याचे मन अंतर्मुव होऊन 


नवभारत 


परॉक्टोबर, १९८२ 


तकेबाह्य विचाराने प्रभावित झाले, तर त्यामध्ये 
आईइचरये वाटण्याचे कारण नाही. तकेबाह्य विचारांचा 
उगम त्याच्या अंतर्मनातच होत असतो. पंचे द्रियांच्या 
साहाय्याने मिळणाऱ्या ज्ञानावर आधारित अक्ा 
बुद्धिनिष्ठ विचारसरणीचा त्याचे वहिमेन ज्याप्रमाणे 
उपयोग करीत असते, त्याच न्यायाने अंतमंनात 
उद्‌भवणाऱ्या विचारांचा पण त्यानें उपयोग केला, 
तर त्यामध्ये असयुक्तिक असे काहीच होत नाही. 
हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्यामुळे त्याचे थोडे विस्तार- 
पूर्वेक विवेचन करू या. 

शिक्षणामुळे मनृष्य वैज्ञानिक बनला म्हणजे तो 
नास्तिक असला पाहिजे असे म्हणणे चूक आहे. 
वैज्ञानिकाला साहित्य व संगीत यांमध्ये रस नसावा, 
त्याला चित्रकलेची आवड नसावी किवा त्याला 
काव्यामध्ये गोडी नसावी असे म्हणण्याइतकेच हे 
विधान अप्रस्तुत व हास्यास्पद असे आहे. विज्ञान - 
प्रणीत बुद्धिप्रामाण्यतेचा उपयोग करून कोणते 
संगोौत चांगले किवा कोणती चित्रकला श्रेष्ठ हे 
ठरविता येईल, असे मला वाटत नाही. विज्ञान- 
पद्धतीचा उपयोग करून भौतिकी क्षेत्रामधील 
आविष्कारांविषयी ज्ञान मिळविण्याच्या प्रक्रियेला 
अंतिम मर्यादा आहेत, हे विचार करता ध्यानात 
येते. मानवी डोळ्यांच्या अंतर्गत रचनेचे ज्ञान 
मिळाल्यामुळे विज्ञान बाह्य वस्तूची प्रतिमा डोळ्या- 
मधील पटलावर कशी तयार होते याचे वर्णन करू 
शकते; पण मनुष्य डोळ्याने कसे बघतो याचे 
वर्णन होत नाही. तांबड्या रंगाच्या प्रकाशकिरणांची 
लांबी जास्त असते हे मान्य केले, तरी ते डोळ्याला 
तांबडे का दिसतात याचे विश्दीकरण मिळत नाही 
साखरेच्या रेणूच्या संरचनेचे वर्णन तो रेण जि वार 
ठेवला असता गोड का लागतो व गोडी फट वु 

हणजे काय 

याविषयी कोणत्याही प्रकारचा खलासा 
ण्यात असमर्थ ठरते. चांगले चित्र पाहिल्यापातन 
व्यक्तीला मिळणारा विशिष्ट अनभव ह 
संगीत ऐकल्यापासुत मिळणारा अनुभव | नु 
गोष्टी बुद्धिप्रामाण्यतेच्या कक्षेबाहेरच्या कला > 
आहेत. आपल्या धामिक प्रवृत्तीच्या मित्रांची रे 
करण्याकरिता एका वैज्ञानिकाने म्हटले ह: 
आतापयंत अनेक प्राण्यांच्या शवांचे विच्छेदन झन 
आहे; पण मला त्यांमध्ये त्यांचा आत्मा कधीच 


बुद्धिप्रामाण्यता निकषाचे वेक्षानिक परिशीलन 


सापडला नाही.” त्यावर मित्राने उत्तर दिले “ ते 
साहजिकच आहे, कारण तुम्ही फक्त मृत प्राण्यांच्या 
देहाचेच विच्छेदन केले.” तसे म्हटले तर कोणत्याही 
प्राण्याच्या शरीराचे विच्छेदन करून त्याचा अहं- 
कार कोठे असतो याचा शोध घेता येईल का? 
मागे म्हटल्याप्रमाणे विज्ञानामध्ये अंतिम सत्य असे 
नसतेच. त्यामुळे विज्ञानप्रणीत तकेवादाचा उपयोग 
करूत अमुक एका गोष्टीला अस्तित्वच नाही, असे 
दाखविण्याचा प्रयत्त केला, तर तो विज्ञानामधील 
मूलभूत तत्त्वाशी विसंगत असा विचार होईल. या 
संदर्भात मला खालील दोन उदाहरणे द्यावीशी 
वाटतात. एका प्रशिक्षित विद्वानाचे नास्तिकवादावर 
व्याख्यान ऐकण्याची संधी मला मिळाली होती. ईरव- 
राला अस्तित्व असणे का शक्‍य नाही, याकरिता 
सर्व सयुक्तिक कारणे दिल्यानंतर या महाशयांनी 
एक प्रत्यक्ष प्रयोग पण करून दाखविला. ते म्हणाले 
“ईडवर जर या जगात असेल तर त्याने येथे येऊन 
पुढील पाच मिनिटांमध्ये मला दशंन द्यावे. त्याने 
तसे न केल्यास त्याला अस्तित्व नाही असा निष्कर्ष 
मी काढीन.'' खिक्यातले घड्याळ बाहेर काढून या 
महाशयांनी खरोखरीच ईइवर येण्याची पाच मिनिटे 
वाट बघितली. वरोल प्रसंगाचे स्मरण करता लो 
यांनी केलेल्या एका गमतीदार विलेषणाची मला 
आठवण झाली. लो लिहितात कौ, आपण क्रिकेट 
या खेळाची बुद्धिनिष्ठ दृष्टिकोनातून छाननी करू 
या. आता फलंदाजाची गोष्ट घ्या. त्याचे काय 


प्ज्क्ट 


2$- 


कक -> क. क>या 


प्या ल ताप पा पाता प्या 


२१ 


उद्दिष्ट असते ? गोलंदाजाने त्याच्याकडे फेकलेल्या 
चेंडूला सीमापार करणे, हेच जर आपण त्याचे 
उद्दिष्ट मानले, तर खेळामध्ये व्य्थे काळवेळ 
न घालविता, आपण जर तो चेंडू उचलून काय- 
मचा सीमेच्या बाहेर नेऊन ठेवला, तर हे उद्दिष्ट 
सफळ होणार नाही काय ?; वरील उदा- 
ह्रणावरून बुद्धिवादाचा वापर करताना विवेक 
सोडला तर त्यापासून अथंहीन असे निष्कर्ष 
कसे मिळतात, हे कळून येते. अश्या अनुभवांच्या 
संदर्भातच पास्कलनी खाली दिलेले विधान केले 
असावे. ते म्हणतात, “ मनृष्य आपल्या खोलीमध्ये 
स्वस्थपणे बसू शकत नाही, हे त्याच्या दुःखाचे एक- 
मेव असे कारण आहे.” त्यांना असे सुचित कराव- 
याचे असेल की निव्वळ बाह्य सृष्टीचे अवलोकन 
केल्याने, तीमधील अनुभव घेतल्याने किंवा तीमधील 
प्रक्रियांवर काही प्रमाणात नियंत्रण करण्यात यश 
मिळवल्यामुळे, मनष्य सुखी होणार नाही, फक्त 
तकेनिष्ठ बुद्धिप्रामाण्यतेचा उपयोग करून मन- 
ष्याला सुविधा मिळतील, ऐषआराम करण्याकरिता 
साधने मिळतील; पण त्यामुळे मनःशांती मिळेल 
किवा समाधान मिळेल हे खरे नाही. याकरिता 
त्याने अंतर्मुख होऊन आपल्याला अखेर काय पाहिजे 
आहे, याचा पण शोध घेणे आवश्यक आहे. आधु- 
निक प्रगत राष्ट्रांमधोल लोकांची परिस्थिती पाहता 
पास्कल यांच्या विचारांची यथार्थता पटल्यावाचून 
राहात नाही. 


यय जा क ल्क नजक ज्य 


दर्जेदार ग्रंथांचा विपुल स्टॉक आणि उत्तम दर्जाच्या सेवेची | 
४० वर्षांची अखंड परंपरा 


मॅजेस्टिक बुक स्टॉल 
सुंबई- ४ & पुणे-२ 


०८2४ “०22. “ळी  “ाजिळ 'वळट>ळ, “22 “ळी ळय “म मळी, ड:05, “ळी. मुन. “वाव यळा दयाळ वीक 0 


आर्य नावाचा एक वंश होता व तो भारताबाहेरून 
आला हा सिद्धान्त बिनतोड अक्या भाषाक्यास्त्रावर 
आधारलेला आहे असे नेहमी सांगण्यात येते. पण 
आं भारताबाहेरून आले याबाबतीत एवढे. निर्णा- 
यक समजण्यात आलेले भाषाशास्त्र ते कोणत्या 
प्रदेशातून आले याबाबतीत मात्र एकमुखी नाही. 
य्‌रोपापासुन तो बल्ख एवढ्या विस्तृत प्रदेशातील 
निदान अर्धा डझन प्रदेशांना आर्यांचे मूलस्थान म्हणून 
मान्यता देणारे. भाषाशास्त्रज्ञ आहेत. या विविध 
मतांपैकी वानगीदाखल येथे तीन मतांचा विचार 
करायचे योजले आहे. असा विचार केल्याने आयं 
भारताबाहेरून आले या सिद्धान्ताच्या मुळाशी अस- 
लेल्या भाषाशास्त्रीय पुराव्याचे ताकिक मूल्य किती 
आहे हे पुरेसे स्पष्ट होईल. 


काळापर्यन्त एका बन्दिस्त प्रदेशात वाढल्या व या 
दीघे, काळात त्यांच्यांतील साम्य आकारास आले 
असे दिसते. आर्यांच्या भाषेत समुद्राला शब्द होता 
की नाही याची झषंका आहे. लॅटिनमध्ये समुद्राला 
मायर म्हणतात. इण्डोय्‌रोपीय भाषांतील या शब्दाचे 
नातळ्ग पाहिले तर इंग्रजीतल्या मूर वा दलदल 
शब्दाने. त्यांचा अर्थ व्यक्‍त होतो. आर्यांना बीच, 
ओक, विलो व काही सुचिफल-कोनीफरस. झाडे 
यांची. माहिती होती. प्राण्यांपैकी गाय, मेंढ्या, घोडा, 
कुत्रा, डकर व हरिण हे त्यांना ज्ञात होते. गाढव, 
उंट, हत्ती वगैरे प्राणी त्यांना अज्ञात असावेत. 
बकर्‍्याला त्यांच्या भाषेत अनेक शब्द आहेत. यावरून 
बकरा त्यांना बऱ्याच नंतरच्या काळात कळला असे 
दिसते. त्यांना मका हे धान्य माहीत होते. लांडगा 


आर्यांचे मूलस्थान : तीन भाषाशास्त्रीय मते 


नी. र. वऱ्हाडपाण्डे 


पहिले मत : केम्त्रिज इतिहासातील 
आयेप्रकरण 
प्रस्तुत विचारात केम्ब्रिज विद्यापीठाने प्रका, ..., 
केलेल्या भारताच्या इतिहासात दिलेला सिद्धान्त 
आधी घेऊ. केम्त्रिज इतिहासातील युक्तिवाद असा 
आहे :- 
भारत व युरोप यांतील अनेक भाषा अत्यन्त 
सारख्या आहेत. “ आपल्याला माहीत आहे कौ या 
भाषा बोलणारे अगदी प्राचीन लोक गोरे होते. ” 
त्यांना वीरो वा आयं वा इण्डोयुरोपीय म्हणू. या 
लोकांच्या भाषांमध्ये पुष्कळसे शब्द समान आहेत. 
या भाषा इतक्या अन्तरावर पसरलेल्या आहेत व 
अश्या परिस्थितीत वाढल्या आहेत, की उसनवारीने 
या समानतेची उपपत्ती लागत नाही. या समान 
शब्दांचा विचार केला तर प्राचीन आये लोकांना 
माहीत असलेल्या वनस्पती व प्राणी, तसेच त्यांचे 
उद्योग याबद्दल अनुमाने काढता येतात. या भाषां- 
तील कमालीचे सादृष्य लक्षात घेता, या भाषा बऱ्याच 


व अस्वल हे प्राणी माहीत असले तरी सिह व 

व वाघ 
हे प्राणी माहीत. होते असे दिसत नाही र 

वरील वर्णनावरून असे दिसते की 
ॅ रशियाती 

कोनिग्स्बर्गेपासून क्रिमियाला मिळणारी एक र 
काढली व ती एशियामायनरपयंन्त वाढविली त 
आार्यांचे निवासस्थान या रेषे ज 


पाहिजे. कारण बीच हे झाड या रेषे 
या रेषच 
सापडते. न पंगत 


ज्या प्रदेशात भौगोलिक वैचित्र्य नाही तेथे घोड 
व गाय हे दोन्ही प्राणी सापडणे शक्‍य नाही न 
युरोपात असा कोणता प्रदेश आहे को जेथे 
च कू थ 
कुरणाशेजारीच शेते, सखल प्रदेशातील धान्याच्या 
लागवडीसाठी सोईस्कर असलेला प्रदेश, कळपांना 
अ 3 
पक्ष्यांना चरण्यास सुलभ अशी उंच भागातील कर प 
वर सांगितलेली बीच वगैरे झाडे व हंस कती र 
आहेत ? मित 
असा प्रदेश म्हणजे पुर्वेकडे 
केडे बाल्कत, पठ्चिमेकडे आ 


कार्पेथियनत 
स्ट्यिन 


, पेक्षिणे- 
भाल्प्स 


आर्योचे मूलस्थान 


उत्तरेकडे एअरबजंने सीमित केलेला युरोपातील 
प्रदेश होय. 
प्रा. दाण्डेकरांचे मत 

प्रा. दाण्डेकरांना हे मत मान्य नाहो. त्यांचे 
म्हणणे थोडक्यात असे :- 

आर्यांचे मूलस्थान म्हणून केम्त्रिज डातहासाने 
ज्या प्रदेशाचे वर्णन केले आहे तो प्रदेश म्हणजे 
हंगेरी होय. आर्यांचे मूलस्थान हंगेरी होते या 
मताविरुद्ध असे विचारता येईल की स्थाइक झालेल्या 
एका शेतकरी जमातीला देशान्तर करण्याचे कारण 
काय ? प्राचीन इण्डोय्‌रोपीय भाषेत हंगेरीत सावे- 
त्रिक असलेल्या मत्स्याहाराचे वाचक शब्द का 
सापडत नाहीत ? आणखी असे, को हंगेरीमध्ये 
इण्डोयुरोपीय लोकांना निःसंशयपणे माहीत असलेली 
बाण व इतर शस्त्रे उत्खननात सापडली नाहीत. 
याच्या उलट, प्राचीन डान्यूबीय संस्कृतीत इण्डो- 
य्रोपीयनांना अज्ञात असलेल्या देवीमातेच्या पूजेचे 
अवशेष सापडतात. वस्तुतः हंगेरीतील शेतकरी- 
समाजात भटक्या व लढाऊ इण्डोयुरोपीय जमातीची 
मनोवृत्ती मुळीच आढळत नाही. शिवाय घोडे व 
इतर पशू यांच्या पालनासाठी फक्त हंगेरी हा देशच 
सोईस्कर आहे असे कल्लाच्या आधारावर म्हणायचे ? 

“ मूळ इण्डोयुरोपीयांना- बीच माहीत होता, हा 
बीच कोनिग्स्वर्गपासून क्रिमिया आणि एशियामायनर- 
पर्यन्त काढलेल्या रेषेच्या पूर्वेस सापडत नाही म्हणून 
इण्डोयुरोपीयांचे मूलस्थान या रेषेच्या पूर्वेस असू 
शकत नाही ” हा युक्तिवाद बरोबर नाही; कारण 
प्राचीन इण्डोय्‌रोपीयांना बीच माहीत नव्हता “ असे 
दाखवून देता यते. ” 

आये हंगेरीतुन आले या मताचे याप्रमाणे 
* खण्डन ” केल्यावर ते उत्तर किगिझ प्रान्तातून 
आले असे दाण्डेकर “सिद्ध ” करतात. या सिद्धा- 
न्ताची अनुमानपरंपरा येणेप्रमाणे आहे :- 

याबाबतीत मेसोपोटेमियाचा प्रभाव लक्षणीय 
आहे. अस्त्सर व पेलेक्कू हे इण्डोयुरोपीय दाञ्द 
अक्काडियन इइतर व असीरियन पिलक्क्‌ यांच्याशी 
नाते दाखवितात. प्रांचीन इण्डोयुरोपोय शब्दावर 
अन्तराशियातील शब्दांचा प्रभाव देखील दिसून येतो. 
हे फक्त अल्ताइक संस्कृतीच्या हाराच संभवते. 


: तीन भाषाशास्त्रीय मते 


६.34 


उदाहरणाथ, गुओस हा इण्डोयुरोपीय शब्द आता- 
पर्यंत मानण्यात आल्याप्रमाणे सुमेरियन गि-ड-- 
पासून आलेला नसुन अल्ताइक कुओसपासून आलेला 
आहे. प्राचीन इण्डोयुरोपीय भाषेवर उर्गो-फिनिकचाः 
प्रभाव देखील इतकाच महत्त्वपूर्ण आहे. यावरून असे 
निष्पन्न होते, की प्राचीन इण्डोयुरोपीय भाषेचे मूल- 
स्थान - सुमेरियन - अक्काडियत - मेसोपोटेमियन 
भाषिक क्षेत्राच्या जवळ मानले पाहिजे. अनेक 
भाषांत विभागले जाण्यापूर्वीची इण्डोयुरोपीय भाषा 
याच विविध प्रभावांखालही आली असली पाहिजे* 
उत्तर किंगिझ हाच असा जवळचा प्रदेश आहे को, 
जेथे हा त्रिविघ प्रभाव पडू शकेल. 

इण्डोयुरोपीय, माणसाळविलेला वाळवंटी घोडा 
वापरीत यावरून देखील त्याचे अल्ताइक प्रदेशाशी 
सांस्कृतिक संबंध सिद्ध होतात. 

७०७ हा इंग्रजी शब्द अल्ताइकपासून. आलेला 
आहे. इण्डोयुरोपीयांनी अइवमेधदेखील तेथूनच 
घेतला. इण्डोयुरोपीय, बकरे व मेंढ्या यांचा मोठ्या 
प्रमाणावर वापर करीत यावरून देखील त्यांच्या 
मूळ टोळ्या पूर्वेकडील रशियातील विस्तीणं.माळ- 
रानापासून तो पूर्वेकडील पहाडी प्रदेशापर्यंत पसरल्या 
होत्या असे दिसते. प्राचीन इण्डोयुरोपीयांना वाघ, 
चित्ता, व उंट यांचे. ज्ञान नव्हतते. यावरून देखील 
त्यांचे मूलस्थान उरल-अल्ताइक भागात म्हणजे 
उत्तर किगिझ भागात होते असे दिसते. 

इण्डोयुरोपीय मेद म्हणजे- उत्तर किगिझमध्ये 
न होणारा- मध या शब्दावरून केलेला प्राचीन 
इण्डोयुरोपीय उत्तर किगिझचे रहिवासी नव्हते हा 
युक्तिवाद बरोबर नाही. कारण मेदुचा अर्थे मध 
असा नसून कोणत्या तरी बोरसदृश फळाचा रस 
असा असला पाहिजे. 

प्राचीन इण्डोयुरोपीयांना शेतीचे ज्ञान नव्हते 
यावरून देखील उत्तर किंगिझ हेच त्यांचे मूलस्थान 
होते या मताला पुष्टी मिळते. त्यांना शेतीचे ज्ञान 
नव्हते. हे त्यांच्या भाषेतील सेरी, मेल्ग, अग्नोस, मेल 
वगैरे शब्दांवरून ब्रॅण्डस्टीनने सिद्ध केले आहे. 

प्राचीन इण्डोय्रोपीय, मृताला एका थडग्यात 
पुरीत, त्या थडग्यावर भोवतालच्या जमिनीतून 
खोदून काढलेली माती टाकीत. या थडगय्याच्या 
भोवती एक वा दोन लाकडी कुंपणे देखील बांधीत 


ऱ्छ 


असे दिसते. क्रग्वेद १४/१८/४ व १८॥१३ यांत 
याच पद्धतीचे वणंन आहे. यावरून इपण्डोय्रो- 
पौयांच्या दूरच्या शाखांत देखील हीच पद्धत प्रचलित 
होती असे दिसते. किगिझ प्रांतात वर वणन केलेल्या 
थडग्याशी सदृश असे ' कुगंन ' मिळाले आहेत व 
ते रशियन पुरावेत्त्यांच्या मते नवपाषाणयुगाइतके 
म्हणजे स्त्रिस्तपुवे २५०० इतके जुने आहेत. 

कोरलेल्या आकृती-विशेषतः चाबकाच्या दोरीचे 
वळ असलेली मातीची भांडी- ही इण्डोयुरोपीयांचो 
विज्षषता होती असे समजले जाते. या भांड्यांचे 
मूलस्थान देखील उत्तर किगिझच्या माळरानात 
शोधता येते. जेथे दगडाचे परशू सापडले आहेत अश्ा 
स्थलांचे परीक्षण केले तर किर्गिझ हेच आर्यांचे 
मूलस्थान होते या मताला पृष्टी मिळते. 

किगिझमधून इण्डोयुरोपीय बल्ख भागात आले. 
बल्खमध्ये मातीचे ढिगारे असलेली व भोवताली एक 
वा दोन लाकडी कुंपणे असलेली थडगी सापडली 
आहेत. मूळ इण्डोयुरोपीय भाषेतील शब्दांचे अथे व 
इण्डोयुरोपीय बोलींच्या निकटच्या पूर्वज भाषांतील 
शब्द यांची तुलना केली असता, पहिल्यातील अर्थ 
दुसऱ्यात कायम ठेवले गेले आहेत. उलट, युरोपीय 
शाखांतील इण्डोयुरोपीय भाषांत ते बदलले आहेत 
असे दिसून येते. म्हणून मूळचे आय इण्डोयुरोपीय 
मूलस्थानापेक्षा फार वेगळ्या नसलेल्या प्रदेशात 
देशान्तर करून गेले असले पाहिजेत. असा प्रदेश 
म्हणजे बल्खच्या जवळील प्रदेश होय. 

भारतात आलेल्या आर्यांनी आपल्या भाषेचा व 
संस्कृतीचा पगडा अखंडितपणे व सखोलपणे भारता- 
वर बसविला. पण निकट पुर्वेकडे देशांतर केलेल्या 
आर्यांना मूळच्या हुरियन जनतेवर आपल्या संस्कर- 
तीचा व भाषेचा असा पगडा बसविता आला नाही, 
त्यांचा प्रभाव, ते राज्यकत असुनही वरवरचाच 
राहिला. 
प्रा. बरो यांनी उचळून धरलेले 

11 आधुनिक शे मत 

केम्त्रिज इतिहास व दांडेकर या दोघांनीही मळ 

इण्डोयुरोपीय भाषेतील शब्द कोणते होते याची 


कल्पना करून त्यावरून आर्यांच्या मलस्थानाचा 
शोध घेण्याचा प्रयत्न केळा आहे. पण ऑक्स्फडं 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२ 


येथील संस्कृतचे पीठ भूषविणारे प्रा. बरो यांच्या 
मते ही पद्धत चुकीची आहे, कारण अक्शा पद्धतीने 
एकच भाषा निष्पन्न होत नसून अनत्नेक भाषा निष्पन्न 
होतात. मग या अनेक भाषांपैकी कोणती मूळ इण्डो- 
य्रोपीय मानायची ? एक काळ असा होता की, 
संस्कृत व ग्रीक यांची तुलना करून सिद्ध केलेल्या 
भाषेलाच मूळ इण्डोयुरोपीय म्हणत. स्टुअर्ट इ. मानने 
फक्त युरोपातील इण्डोयुरोपीय भाषांचा विचार 
केला, व एक इण्डोय्रोपीय भाषा कल्पिढी. बरोच्या 
मते जगातील सवव इण्डोय्‌ुरोपीय भाषांची सवंमान्य 
यादी करून त्या सर्वे भाषांच्या आधारावर एकसंध व 
एकमात्र अशी इण्डोयुरोपोौय भाषा निष्पन्न करणे 
शक्‍यतेच्या कोटीतले नाही. तेव्हा आर्यांचे मूलस्थान 
शोधण्यासाठी ही पद्धत निरुपयोगी आहे. 


भआाजकाल ही पद्धत टाकून, भाषाविद आर्यांचे 
मूलस्थान युरोपात कुठेतरी होते असे माततात. मात्र 
हे आर्य म्हणजे भारतावर स्वारी करणारे इण्डोआर्य 
नव्हेत, तर त्यांचेही अतिप्राचीन पूर्वज-मूळ इण्डो- 
युरोपीय भाषा बोलणारे लोक. या सिद्धांताचा 
आधारभूत युक्तिवाद अगदी “ सीघासोपा ” व 
* परिणामकारक ” आहे. तो म्हणजे य्रोपातच 
अतिप्राचीन काळापासून संख्येने व वेचित्र्याने 
अत्यधिक अश्या इण्डोयुरोपीय भाषा आढळतात. 
फार प्राचीन काळी एशियातल्या फार मोठ्या 
प्रदेशावर इण्डोइराणीय या एकमात्र इण्डोयरोपीय 
भाषेचा प्रसार होता. तिच्यात फारच थोडे वैचित्र्य 
होते. याउलट, युरोपात, तौलनिक दृष्टीने पाहिले 
असता, मर्यादित प्रदेद्यात, एकमेकोंपासून बऱ्याच 
भिन्न असलेल्य़ा इण्डोयुरोपीय भाषा आढळतात, 
यावरून असे निश्चितपणे सिद्ध होते, कौ इण्डोइराणीय 
प्रदेशातील इण्डोयूरोपीय भाषा ही वासाहतिक 
विस्तारामुळे तेथे आली. उलट, युरोपातील फ़ार 
प्राचीन काळापासुन चालत आलेल्या भाषावे चित्र्या- 


वरून तेथील इण्डोयुरोपौय भाषा अज्ञात भतकाळा- 


पासुन तेथेच होती असे मानावे लागते. 


फार प्राचीन काळातील एशिवामायनरमधील 
भाषांच्या वितरणाचा अभ्यास केला तर इण्डोयुरोपीय 
भाषा त्याच्या पश्चिमेस व इण्डोय्‌रोपीयेतर भाषा 
त्याच्या पुवस असल्याचे आढळून येते. यावरून असे 


आर्याचे मूलस्थान 


सिद्ध होते को आर्याच्या स्वाऱ्यांची दिशा परिचमे- 
कडून पूवकडे असली पाहिजे, 
भाषाशास्त्रातील अन्तर्बिरोध 

भर्यीच्या मूलस्थानाबद्दलच्या तीन भाषाशास्त्रीय 
युक्तिवादांचा सारांश वर दिला आहे. त्यावरून हे 
स्पष्ट होईल, की आर्यांचे मूलस्थान ठरविण्याच्या 
दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या कोणत्याच बाबतीत 
भाषाशास्त्रज्ञांचे एकमत नाही. त्यांचा सारा भर 
इण्डोयुरोपीय या वर्गीकरणावर आहे. पणया वर्गात 
कोणत्या भाषा मोडतात याबहलदेखील त्यांच्यांत 
एकमत नाही. . उदाहरणार्थ, स्टुर्टेव्हण्टच्या मते 
हिटाइट हो इण्डोय्‌रोपीय भाषा नाही. बरोप्रभति 
तिला इण्डोयुरोपीय भाषा मानतात. 

मुळात इण्डोयुरोपीय भाषा कोणत्या थाबाबतीतच 
मतभेद असल्यावर त्यांच्या आधारे मूळ इण्डो- 
युरोपीय भाषेचे स्वरूप अजमावण्यात सतरा पंथ 
असणे अपरिहार्यच आहे. 

म्हणूनच भाषाशास्त्रज्ञांनी आर्यांच्या वाबतीत 
अगदी परस्परविरोधी सिद्धांत मांडले आहेत. गाइ- 
ल्सच्या मते आये लोक प्रेताचे दहून करीत, उलट 
दाण्डेकर म्हणतात, की ते प्रेते पुरीत हे “सिद्ध झाले 
आहे. ब्रॅण्डेस्टीन व दाण्डेकर यांच्या मते ते भटके 
होते. उलट, स्टुअटं मान म्हणतो, की ते शेतीवर 
उपजीविका करीत. गाइल्सच्य़ा मते त्यांना बीचवृक्ष 
माहीत होता. उलट, दाण्डेकर म्हणतात, की त्यांना 
बीच माहीत नव्हता “ हे दाखवून देता येते.” 

शिवाय इण्डोयुरोपीय भाषांत जी साम्ये आहेत 
त्यांचा उलगडा करण्यासाठी त्या सर्वांच्या मुळाशी 
एक भाषा होती अश्ली कल्पना करण्याची आव- 
इयकता आहे या आर्यांचे मूलस्थान शोधणाऱ्यांच्या 
गृहीतकरृत्याच्या बाबतीतच मुळी भाषाविदांची एक- 
वाक्य़ता नाही. द्रबेदझकॉय, सोल्टा, पिसानी व 
अँलन या भाषाविदांच्या मते हे साम्य स्वतंत्रपणे 
देखील उद्भवले असणे शकय आहे. म्हणूनच कोथ 
स्पष्टपणे म्हणतो, की इण्डोयुरोपोय भाषांतील 
साम्यावरूनच वंशीय देशांतराची कल्पना सिद्ध होणे 
“ अशक्‍य ” आहे. 
तकेबुद्धीची दुर्देशा 

परस्परविरुद्ध मतांप्रमाणेच तकेशास्त्राच्या एखाद्या 
प्राथमिक विद्यार्थ्यालाध्देखील हसू येईल अशी तर्क- 

न. भा. ४ 


: तीन भाषाशास्त्रीय मते 


२५५ 


विचाराची दुदंशा भाषाशास्त्रज्ञांनी केली आहे. इण्डो- 
यूरोपीय भाषेच्या एकसंध स्वरूपाचा पत्ता लावणे 
शक्‍य नाही असे वरो सूचित करतो. असे असता 
मूळ इण्डोयुरोपीय भाषेचे स्वरूपच केवळ नव्हे, तर 
तिच्यातील एकजात सवे शब्दांचा कोश तयार 
केल्याचा दावा हे भाषाविद करतात. इण्डोयु्रोपीय 
भाषेच्या यच्चयावत सवे शब्दांचा हा काल्पनिक 
कोश घेऊन मूळ इण्डोयूरोपीयांना बौच माहीत 
नव्हता, समुद्राच्या अस्तित्वाचा पत्ता नव्हता, मासे 
व मीठ हे पदार्थ त्यांनी स्वप्तातही पाहिले नव्हते 
वर्गैरे भरमसाट तके त्यांनी केले आहेत. 

मूळ इण्डोयुरोपीय भाषेचा असा संपूण कोक 
तयार करणे म्हणजे मृगजळातून जळ काढणे होय, 
हे कळण्यास सामान्य बुद्धी पुरेशी आहे. एक तर 
भाषाविदांना आपल्या हयातोत प्रचलित असलेलेच 
शब्द गोळा करणे शक्य आहे. स्वतःच्या हयातीत 
प्रचलित नसलेल्या शब्दांपेको फक्त लेखननिविष्ट 
शब्दच त्यांना उपलब्ध होऊ शकतात. लेखनाव्यति- 
रिक्त प्रचलित असलेले, पण त्यांच्या हयातीपूर्वी 
लुप्त झालेले शब्द उपलब्ध होणे शक्‍य नाही. लेखन- 
निविष्ट शब्द देखील सवेचे सर्वे उपलब्ध होऊ शकत 
नाहीत; कारण छपाईची कला निघण्यापूर्वीचे बह्ूंश 
लिखाण नष्ट झालेले आहे. तेव्हा मूळ इण्डोयु रोपीय 
भाषेचे यच्चयावत शब्द सापडणे तर सोडाच, यादव- 
कालीन मराठीतले सव लिखित ऱब्द सापडणे देखील 
अशक्य आहे. मग लिखित नसलेले व केवळ बोलण्यात 
प्रचल्ति असलेले शब्द सापडण्याची कल्पनाच 
करायला नको. 

तेव्हा इण्डोयुरोपीय भाषेत अमुक वस्तुला शब्द 
नव्हता म्हणून इण्डोय्‌रोपोयांना अमुक वस्तू अज्ञात 
होती असे तक करणे हा सामान्य तकंबुद्धीवर 
मोठाच गहजब आहे. 

बरे इण्डोय्रोपीय भाषेतील यच्चयावत शब्द या 
भाषाशास्त्रज्ञांच्या हाती लागळे आहेत असे मानले 
तरी यावरून फार तर त्यांना बीच, मासा वगैरे 
पदाथे माहीत होते की नाही याबद्दल तके करता 
येतील; पण ते भटके होते की शेती करणारे होते, 
काळे होते को गोरे होते या गोष्टींचा निकाल 
नुसत्या शब्दांवरून कसा लागणार ? इण्डोयुरोपीय 
गोरे होते “ असे आपल्याला माहीत आहे ” असे 


3 


केंब्रिज इतिहास म्हणतो. हे कसे माहीत झाले ? 
मराठी भाषेतील कोणत्या शब्दावरून महाराष्ट्रीय 
काळे कौ गोरे याचे अनुमान करणार? सेरी, अँग्रोस, 
मेल वर्गरे तथाकथित इण्डोयुरोपीय शब्दांवरून मूळ 
इण्डोयुरोपीयांना शेतीचे ज्ञान नव्हते असे अनुमान 
ब्रॅण्डेस्टीन काढतो. यादवकाळीन मराठीत आग- 
गाडीला शब्द नव्हता म्हणून तत्कालीन मराठी- 
भाषिकांना आगगाडी माहीत नव्हती असे अनुमान 
सयुक्तिक आहे. पण त्या काळात अस्तित्वात असलेल्या 
कोणत्या शब्दाबरून त्या काळातील मराठी भाषि- 
कांना आगगाडी माहीत नव्हती असे अनुमान काढता 
येईल ? 


वस्तुतः भाषाविदांना मूळ इण्डोयुरोपीय शब्द 
गवसले आहेत असे मानले तरी हे शब्द म्हणजे नुसते 
अथंशून्य ध्वनी आहेत. या शब्दांचे इण्डोयुरोपीय 
अर्थे काय होते हे कशाच्या आधारावर ठरवायचे ? 
शब्दांचे अथे कळायला ते एखाद्या सन्दर्भात वापरलेले 
उपलब्ध असायला हवे असतात. इण्डोयुरोपीय 
भाषेतला कोणताच लेख उपलब्ध नाही, कारण ती 
भाषाच काल्पनिक आहे. तेव्हा त्या भाषेतील शब्दांचे 
अथ त्या भाषेप्रमाणेच काल्पनिक असणार. 


इण्डोयुरोपीय शब्द कल्पनेने काढण्याप्रमाणेच 
त्यांचे अथेही कल्पनेने बसवण्यासाठी ब्रॅण्डस्टीनने एक 
वद्धत वापरली आहे. ज्या अस्तित्वात असलेल्या 
इण्डोयुरोपीय भाषांतील झब्दांवरून मूळ इण्डोयुरोपीय 
शब्दांची कल्पना करण्यात आली आहे, त्या भाषां- 
मध्ये, त्या शब्दांच्या अर्थामध्ये कसकसे फेरफार होत 
गेळे आहेत याचा अभ्यास करून मूळ इण्डोयुरोपीय 
भाषेतील शब्दांचे अथे लावायचे. हे फेरफार कसे 
होतात याबद्दल ब्रॅण्डस्टीनने काही नियम बनविले 
आहेत. उदाहरणाथ, पशू या शब्दाचा कालान्तराने 
पैसा असा अथे होतो; पण पैसा या शब्दाचा काला- 
न्तराने पशू असा अथे होणार नाही. या नियमाचा 
आशय थोडक्यात असा दिसतो, की विशिष्ट अर्था- 
वरून सामान्य अर्थ निष्पन्न होऊ शकतो; पण सामान्य 
अर्थावरून विशिष्ट अथं निष्पन्न होऊ शकत नाही. 
पशू हे एकप्रकारचे धन आहे. म्हणून हा शब्द संवं 
प्रकारच्या धनाचा वाचक जो पंसा त्याच्या अर्थी 
कापरला गेला. पण पैसा म्हणजे सर्व प्रकारचे घन 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२ 


हा शब्द केवळ पकश्शुधन या अर्थी वापरला जाण्याची 
शक्‍यता नाही. 

ब्रॅण्डस्टीनच्या अश्ांसारख्या नियमांच्या स्वच्छन्द- 
तेवरून इण्डोयुरोपीय भाषेतील शब्दांचे जे अथ 
बसविण्यात आले आहेत ते कितपत ग्राह्य आहेत हे 
स्पष्ट होते. अर्थाचा बदल सामान्याकडून विशिष्टा- 
कडे होऊ हकत नाही, विशिष्टाकडून सामान्याकडेच 
फक्त होऊ शकतो या म्हणण्यास काही आधार नाहो. 
जीवन हा सामान्य शब्द आहे; पण त्यांचा अथ 
जीवनास आवश्यक असलेला एक विशिष्ट पदार्थ 
म्हणजे पाणी असा झाला. अर्थात अर्थान्तर सामान्या- 
कडून विशिष्टाकडे देखील होऊ शकते. 

ब्रॅण्डस्टीनच्या नियमाच्या अगदी उलट नियम 
बरोने मान्य केला आहे. फिनो-र्डागयन भाषेत 
मासा याअर्थी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाचा इण्डो- 
युरोपीय भाषेत विशिष्ट जातीचा मासा असा अर्थ 
झाला. जी भाषा एखाद्या शब्दाच्या मळ अर्थाचा 
संकोच करते त्या भाषेने तो शब्द उसना घेतला 
असा नियम मानावा असे बरो सुचित करतो. या 
नियमानुसार इण्डोयुरोपीय भाषांनीच फिनो-उगि- 
यन मासावाचक शब्द उसना घेतला असे त्याच्या 
मते सिद्ध होते. 

ब्रॅण्डस्टीनप्रमाणे बरोचा नियम देखील स्वच्छंदी 
आहे. या दोघांनी परस्परांच्या मताळा छेद देणारी 
उदाहरणे दिली आहेत. भाषाशास्त्रात कुणाचा 
पायपोस कुणाच्या पायात नाही अशी स्थिती अस- 
ल्याचा प्रत्यय यावरून येईल. 

शब्दांचे अथे बसविण्याच्या या सावळागोंधळी 
पद्धतीच्या आधारावर आर्यांचे वसतिस्थान ठरव 
गेले तर जगातल्या कोणत्याही प्रदेशाला आर्यांचे 
वसतिस्थान म्हणता येईल. दाण्डेकरांना मान्य अस- 
लेल्या इण्डोयुरोपीय भाषेत मेदु हा शब्द आहे, 
मेदु म्हणजे मधु म्हणजे मध व हा मध तर दाण्डे- 
भरो आर्यांचे मूलस्थान म्हणून कल्पिलेल्या उत्तर 
कगिझ ण ंडेकरां 
गाला बीत ह.» न्य कॉज 

* भारच कल्पनने ठरवायचे 

'ुटल्यावह मधु शब्दाचा मध असाच अर्थ का करा? 
दाण्डेकर म्हणतात:- “इषण्डोयुरोपीय मेदु म्हणजे मध 
नव्हे, तर कोणत्या तरो बोरसदृश्न फळाचा. रस. 
हे त्यांना कसे कळले हे त्यांनी सांगितले नाही. 


आर्यांचे मूलस्थान : 


याच उदाहरणावरून आर्यांचे मूलस्थान शोध- 
णाऱ्या भाषाविदांच्या तकहीनतेचे दुसरे एक प्रत्य- 
न्तर येते. त्यांच्या मते इण्डोयुरोपीय भाषेत जे शब्द 
होते ते सवं इण्डोयुरोपीय मूलस्थानात सापडणाऱ्या 
वस्तंचेच द्योतक होते. हटंच्या मते इण्डोयुरोपीयांना 
बीच माहीत होता त्या अर्थी ज्या प्रदेशात बीच होतो 
त्याच्या पुर्वेस त्यांचे वसतिस्थान नसले पाहिजे. 
मॅक्समलर पामीरच्या पठारावर आर्यांचे मूलस्थान 
कल्पितो. या कल्पनेविरुद्ध गाइल्स म्हणतो, कौ 
इण्डोयरोपीय भाषेत ज्या पशुवृक्षादींना शब्द आहेत 
ते पामीरच्या पठारावर होत नाहीत. म्हणून पामी- 
रचे पठार हे त्यांचे मूलस्थान मानता यंत नाही 
इंग्रजी भाषेत वाळवंट, उंट वर्गैरेंना शब्द आहेत 
त्याअर्थी इंग्रजी भाषा ही इंग्लण्डमध्ये न उद्‌्भवता 
अरबस्तानात उद्‌भवली असली पाहिजे असे म्हणण्या- 
सारखेच हे आहे. जी भाषा ज्या देशातील असेल 
त्या देशातील वस्तूंचे वाचक असेच शब्द फक्त त्या 
भाषेत असू शकतात, दुसरे शब्द असु शकत नाहीत 
असे मानले तर कोणत्याही भाषेत दुसर्‍या देशांची 
नावे देखील असू शकणार नाहीत. 

* इण्डोयुरोपीयांचे मूलस्थान अत्यन्त बन्दिस्त 
असल्यामुळे त्याचा बाहेरच्या जगाशी संपक नव्हता, 
त्यामुळे इंग्रजी भाषेचे वरील उदाहरण गैरलागू 
आहे” असे यावर केम्त्रिज इतिहासकार म्हणतील. 
पण एवढ्या बन्दिस्त प्रदेशात राहणारे इण्डोयुरो- 
पीय ग्रेटब्रिटनपासुन कृष्णेच्या तटापयंन्त पसरले, 
या देशान्तराला त्यांच्या बन्दिस्त प्रदेशाची आड- 
काठी आली नाही, एवढेच नव्हे तर त्यांच्या भाषेचे 
विशेष एवढ्या विस्तृत व विविध प्रदेशांवर हजारो 
वर्षे टिकून राहिले असे मानण्यातला वदतोव्याघात 
एवढ्या मूर्धाभिषिक्त इतिहासाच्या लेखकांनी लक्षात 
घेतला नाही हे आइचये आहे. 
भारतीय भाषांचे मूलस्थान : दिल्ली 

मूळ इण्डोयुरोपीय भाषेवर सुमेरी-अक्काडीय- 
मेसोपोटेमियन असा त्रिविध प्रभाव पडला असला 
पाहिजे व त्यावरून तिचे जन्मस्थान या प्रदेशांच्या 
जवळ शोधले पाहिजे असे दाण्डेकर म्हणतात. म्हणजे 
एकण मूळ इण्डोयूरोपीय ही ज्या भाषेतून आजच्या 


शेकडो इण्डोयरोपीय भाषा निघाल्या अशी एक 
मळूभत भाषा तसून स्वतःच इतर अनेक भाषांच्या 


तीन भाषाशास्त्रीय मते २७ 


प्रभावाने बनलेली भाषा होती. असे जर आहे त्तर 
तिला एका विवक्षित भाषाकुलांची जननी मान- 
ण्यात काय अथे आहे ? 

शिवाय इण्डोयुरोपीय भाषा ज्या अनेक भाषांच्या 
प्रभावातून उद्‌भवली त्या भाषा कोणत्या कुलातल्या 
मानायच्या ? इण्डोयुरोपीय भाषेतून निघालेल्या 
नसल्यामुळे त्यांना इण्डोयुरोपीय मानता येत नाही. 
उलट इण्डोयुरोपीय भाषेचे मूलस्थान ठरविण्यास 
मदत होऊ शकेल इतका प्रभाव त्यांनी इण्डोयुरो- 
पीय भाषेवर केला, तेव्हा त्या इण्डोयुरोपीय भाषे- 
पेक्षाही प्राचीन असुन तिच्या जनकत्वाचा मान 
त्यांच्याकडे जातो. मग अश्या भाषा इण्डोयुरोपीय 
नाहीत असे कसे म्हणायचे ? दाण्डेकरांच्या विचार- 
सरणीत असा वदतोव्याघात आहे. 

मूळ इण्डोयुरोपीय भाषेचा शोध घेणे व्यथं आहे 
म्हणून त्याऐवजी थोड्या प्रदेशात अत्यधिक संख्येने 
इण्डोयुरोपीय भाषा जेथे आढळतात तेच आर्याचे 
मूलस्थान मानावे असा बरो यांचा युक्तिवाद आहे. 

या युक्‍्तिवादानुसार दिल्ली हे साऱ्या भारतीय 
भाषांचे मूलस्थान ठरते. दिल्लीत भारतातील साऱ्या 
प्रान्तांचे लोक येऊन स्थाइक झाले आहेत. या 
लोकांनी घरे बांधण्यासाठी सहकारी संस्था स्थापन 
केलेल्या आहेत, व त्यांना विशिष्ट भागात जमिनी 
देण्यात आलेल्या आहेत. काश्मिरी लोकांना पंपोश 
कॉलनीत जागा दिलेली आहे, महाराष्ट्रातील लोकांना 
पंजाबी बागमध्ये जागा देण्यात येणार असे कळते. 
म्हणजे काही दिवसांनी भारतातल्या निरनिराळ्या 
भाषा दिल्लीतल्या निरनिराळ्या ठिकाणी वसलेल्या 
आढळतील. म्हणजे इतर कोणत्याही शहरापेक्षा 
दिल्लीमध्ये भारतीय भाषांचे वैचित्र्य थोड्याशा 
प्रदेशात अत्यधिक प्रमाणात आढळेल, मग दिल्ली 
हे या सवे भाषांचे मूलस्थान आहे असे का म्हणू 
नये? 

आइचर्याची गोष्ट अशी की बरो हे आपल्या 
*सीध्यासोप्या ” व “परिणामकारक” युक्तिवादाला 
चिकटून राहत नाहीत. ते म्हणतातः- “ सुरवाती- 
पासून इराणी भाषेने निरनिराळ्या बोलींत विभा- 
जित होण्याची प्रवृत्ती प्रकट केली आहे. या बोली 
लवकरच स्वतन्त्र भाषांचे रूप घेत्या झाल्या. पण 
इण्डोआर्यनची तशी स्थिती नाही. भोगोलिक व 


गट 


इतर कारणांमुळे या भाषेने सवे उत्तर भारतात 
एकरूपता कायम राखली आहे. ” 


म्हणजे एकूण एखाद्या प्रदेशातील भाषा निर- 
निराळ्या बोलींत परिणत होतात कौ एकरूपता 
राखतात हे “ भोगोलिक ” व “इतर कारणांवर ” 
अवलंबून आहे. मग एका सीमित प्रदेशात एकाच 
कुळातल्या अधिक भाषा आहेत की नाहीत याचा 
त्या भाषांचे मूलस्थान ह्योधण्याच्या दृष्टीने काय 
उपयोग ? मूल्स्थानाऐवजी '“ भौगोलिक व इतर 
कारणे ” याची उपपत्ती लावू शकतील. आर्यांचे 
मूलस्थान युरोपात होते हे सिद्ध करण्यासाठी आपण 
दिलेला युक्तिवाद “ सीधासोपा ? व “ परिणाम- 
कारक ” आहे या आपल्या दाव्यावर बरोने याप्रमाणे 
स्वत:च हरताळ फासला आहे. 


कालनिर्णय व भाषाक्ञास्त्र 


“अ” भाषेचा प्रभाव “व?” भाषेवर पडला असे 
म्हणता येण्यासाठी “अ ” अधिक प्राचीन की “ब 
अधिक प्राचीन याचा भाषाशास्त्राहून स्वतंत्र निरणेय 
आधी झाला पाहिजे याची जाणीवपुर्वक दखल 
भाषाविदांनी घेतलेली नाही. कधी कधी ते “अ” 
पूर्वी झाली असे नुसतेच गृहीत धरतात, तर कधीकधी 
भाषाशास्त्राच्या आधारेच भाषांचे. पोर्वापये ठर- 
वितात. केवळ भाषेच्या आधारावर त्रज्रवेद आवे- 
स्त्यातील प्राचीनतम भागाच्या ५०० वर्षे आधी 
झाला असे मॅक्‍्डोनेल म्हणतो तर त्याच आधारावर 
क्रृग्वेद त्या भागापेक्षा प्राचीन नाही असे बरो 
म्हणतो. केवळ भाषेच्या आधारावर मिरोनाव्ह 
हिटाइटला वेदपूर्वे ठरवितो व केवळ भाषेच्या आधा- 
रावर वैदिक तस्मिन्‌ इण्डोहिटाइट तो-स्मि पासुन 
झाले असे स्टुटेव्हृण्ट म्हणतो. 

इण्डोयुरोपीयांना समुद्र माहीत नव्हता हे सिद्ध 
करण्यासाठी केम्त्रिज इतिहासाने असा युक्तिवाद 
केला आहे, को लॅटिनमध्ये मायर हा जो समुद्र- 
वाचक शब्द आहे त्या शब्दाशी नाते असलेल्या इतर 
इण्डोयुरोपीय शब्दांचा अर्थ मूर वा दलदल असा 
होतो, या “ इतर भाषा ” लॅटिनपेक्षा जास्त प्राचीन 
आहेत व लॅटिनपेक्षा जास्त प्राचीन असलेल्या इण्डो- 
युरोपीय भाषांत समुद्रवाचक शब्द नाहीत असे 
सानल्याशिवाय या युक्‍्तिवादाची संगती लागत 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२ 


नाही. असे असुन मायर हा शब्द इण्डोयुरोपीय 
भाषातील सर्व समुद्रवाचक इाब्दांपेक्षा अधिक प्राचीन 
आहे असे सिद्ध करण्याचा केम्ब्रिज इतिहासाने प्रयत्न 
देखील केलेला नाही. 

अक्काडियन-सुमेरियन-मेसोपोटेमियन भाषांचा 
प्रभाव इण्डोयुरोपीयवर पडला, त्याअर्थी म्‌ळ 
इण्डोयुरोपीय भाषेचे स्थान या प्रदेशांच्या जवळ 
शोधले पाहिजे असा युक्तिवाद दाण्डेकर करतात. 
असा युक्तिवाद करताना अभक्कडियादी भाषा मूळ 
इण्डोयुरोपीयपेक्षा अधिक प्राचीन आहेत व इतक्या 
प्राचीन काळी देखील त्या सध्याच्या ठिकाणीच 
होत्या हे सिद्ध करण्याची आपल्यावर जबावदारी 
आहे याची त्यांना जाणीव नाहो. 

कालनिणंयाच्या आधारे भाषाक्षास्त्राचे सिद्धान्त 
न बसविता, भाषाशास्त्र हेच कालाचे निर्णायक सम- 
जण्याच्या या प्रवृत्तीच्या विरुद्ध प्रवृत्ती बरोच्या 
विवेचनात कुठेकुठे आढळून येते. त्याने या ठिकाणी 
भाषाझास्त्राच्या आधारे कालनिर्णय न करता आधी 
माहीत असलेल्या कालिक पोर्वापर्यावरून भाषिक 
परिवतंनाबद्दल अनुमाने काढली आहेत. “ फार 
प्राचीन काळापासून” युरोपमध्ये इण्डोयुरोपीय भाषा 
अत्यधिक प्रमाणात आहेत, *'' फार प्राचीन काळा- 
पासुन ” एशियामायनरमध्ये भाषेचे वितरण असे 
होते की, त्यावरून आर्यांचे पद्चिमेकडून पुर्वेकडे 
देशांतर सिद्ध होते, वगैरे विधाने त्याने केली आहेत. 
अर्थात भाषांचे प्राचीनत्व आधी 
शिवाय भाषिक परिवतंन व त्याला कारण म्हणन 
सागण्यात आलेले देशांतर वगरेबद्दल अनुमाने निघ 
शकत नाहीत हे त्याला मान्य आहे असे वाटते. 

हे एकदा मान्य केल्यावर त्याची सगळी विचार- 
पद्धतांच ढासळून पडते याचे मात्र त्याला भान नाही. 
पष्ठ ३४ वर तो म्हणतो :- ५ संस्कृत भाषा ही 


निश्‍चित झाल्या- 


बहुतेक बाबतींत दुसऱ्या कोणत्याही इण्डोयुरोपीय 


भाषेपेक्षा जास्त प्राचीन व मूळ इण्डोयुरोपीय भाषेशी 


ऑक्स्फ्डच्या इंग्रजी कोशात 
भाषांतील सर्वांत प्राचीन असे 


अधिक सदृश आहे.” 
देखील इण्डोयुरोपीय 


आयोचे मूळस्थान : 


अस्तित्वात असलेल्या भाषेच्या आधारे लागते 
तिच्यासाठी इण्डोयुरोपीय नावाच्या एखाद्या काल्प- 
निक भाषेची जरूर काय? दृष्टाने ज्याची मीमांसा 
होऊ शकते त्याच्या मीमांसेसाठी अदृष्टाकडें धाव 
घेण्याचा व्यथे खटाटोप कश्याला? 

तसेच संस्कृतचे प्राचीनत्व मान्य केल्यावर 
भारतात प्रचलित होण्यापुर्वी संस्कृत भारताबाहेर 
प्रचलित होती असे सिद्ध केल्याशिवाय आरयाचे 
मूलस्थान भारताबाहेर शोधण्यास आधार उरत 
नाही. 

संस्कृतच्या या प्राचीनत्वामुळे भारत जरी नाही 
तरी भारताजवळच्याच एखाद्या प्रदेशात आर्यांचे 
मूलस्थान मानण्याची पूर्वी भाषाविदांची प्रवृत्ती 
होती. पण यावर बरो म्हणतो:- * जर्मन, केल्ट, 
ग्रीक, वगैरे इण्डोयुरोपीय लोकांचे पूर्वज कोणत्याही 
काळी एशियात राहत होते याला काहीही पुरावा 
नाही. ” म्हृणजे कोणत्याही लोकांचे मूलस्थान 
शोधण्यास भाषाशास्त्र निर्णायक नाही, त्यासाठी 
भाषाक्ास्त्राव्यतिरिक्‍त काही पुरावा नसेल तर 
भाषाशास्त्रावरून केलेले तक॑ खोटे मानले पाहिजेत 
अशी कबुलीच या वाक्यात बरोने दिली आहे. पण 
हा न्याय भारताला लागू करायला मात्र तो तयार 
नाही. भारतीयांचे पूवंज कधीकाळी युरोपात राहत 
होते याळा एका तकलादू भाषाशास्त्रीय अनुमाना- 


संदर्भ - 
(081107. ता800'ए ल ययाती. 


तीन भाषाशास्त्रीय मते २९ 


व्यतिरिक्त दुसरा काही पुरावा त्याला देता आलेला 
नाही. जी गोष्ट भारतीयांच्या पूर्वजांच्या बाबतीत 
त्याने “ साधीसोपी ” व “ परिणामकारक ” मानली 
आहे ती युरोपीयांच्या बाबतीत मात्र त्याला 
कवडीमोलाची वाटते. 


तीच कथा दाण्डेकरांची आहे. इण्डोयुरोपीय भाषां- 
पैकी सर्वांत प्राचीन भाषा संस्कृत आहे ही भाषा- 
विदांची कबुली ज्याप्रमाणे आर्यांचे मूलस्थान भारत 
होते हे सिद्ध करते, त्याचप्रमाणे इण्डोयुरोपीय 
भाषांचा भारतीय भाषांवर जो प्रभाव आहे तो 
अत्यंत सखोल व स्थायी आहे. उलट, भारताच्या 
पश्चिमेकडील प्रदेशात जो प्रभाव आहे तो वरवरचा 
आहे अशी कबृली देताना भारतीय भाषा इण्डोयुरो- 
पीय भाषेने प्रभावित झाल्प़ा नसून तिच्या साक्षात 
वंशज आहेत व पद्चिमेकडच्या भाषा या साक्षात 
वंशज नसुन नसून केवळ तिच्या प्रभावाखाली 
आलेल्या आहेत हेच याचे कारण असले पाहिजे 
अशी शंका सुद्धा दाण्डेकरांना आली नाहो. 


एकूण आर्यांचे मूलस्थान भारताबाहेर होते असे 
प्रतिपादन करणाऱ्या भाषाशास्त्राची आधारवाक्ये 
स्वच्छंदी व तकंपद्धती एखाद्या तकशास्त्राच्या पुस्त- 
कात हेत्वाभासांची उदाहरणे देण्यासच केवळ उप- 
युक्‍त आहे. 


ए>७1०७७8 11 11000०ए ७४ ह. १. 1)8106)81. 
गृ॥॥७ 8818७ 1.810ए8४0 0४. ग. 3पा०फ, पफ & 1२७४1860 1010101, 


1973. 


कनफ्यूशस दर्शन* 


अनिरुद्ध कुलकर्णी 


गेली अडीच हजार बर्षे चिनी संस्कृतीवर कनफ्यू- 
दस या तत्त्वचितकाने प्रभाव गाजविला आहे. 
इतका, की त्याच्या शिवाय या संस्कृतीचा विचारच 
करता येणे शक्‍य नाही आणि मौज म्हणजे एवढ्या 
मोठ्या माणसाजवळ जाताना आपल्या मनावर 
कसलेही दडपण येत नाही. हा माणूस ' देव ' नाही, 
अवतारी पुरुष नाही, की साक्षात्कारी संन्यासीही 
नाही. हा आहे नेटका संसारी माणूस. आयुष्यभर 
संकटांशी, अपयशांशी झगडलेला; पण हसतमुख, 
आणि सखोल माणुसकी जपू शकलेला. साधेच शब्द 
वापरणारा; पण ते असे, को विसरू म्हटले तरी 
विसरता येऊ नयेत. अगदी आपल्यातलाच वाटणारा. 

कनफ्यूशसची थोरवी वणंन करणारे शेकडो ग्रंथ 
विविध भाषांतुन झाळे आहेत आणि होत राहतील. 
त्याच्या ' विवेका 'चे विवेचन आणि विश्लेषणही 
चालू राहील. पण हे सारे माहीत असूनही सामान्य 
चिनी माणूस त्याच्या थोरवीविषयी काय म्हणतो ? 
या सदाहरित, टवटवीत * विवेका 'विषयी त्याला 
काय वाटते ? तो म्हणतो, (इतर मोठी माणसे 
खूप आहेत. अनेक होतील पण) * कनफ्यूशस खरो- 
खरच थोर आहे ! ' म्हटले तर या एका वाक्यात 
सारे काही आले. 


काल आणि परिस्थिती 


इ. स. पूर्व ५५१ ते ४७९ हा कनफ्यूशसचा जीवन- 
काल. याच इ. स. पुवे चौथ्या आणि पाचव्या शत- 
कात साँक्रेरीस आणि बृद्ध (?) होऊन गेले. यामुळे 


& “लून यू या ग्रंथाचा मराठी अनुवाद लेखक सिद्ध क 


प्रस्तावना - संपादक 


आणि विचारसाधर्म्यांमुळे पाइचात्य इतिहासकार 
कनफ्यूशसला * चीनचा सॉक्रेटीस * म्हणून संबोधतात. 
कनफ्यूशसने जेव्हा त्याचे कार्य पार पाडायची शिकस्त 
केली तेव्हा चीनमधील अनेक संस्थानांपैकी जव्‌ 
राजांची संस्थानिक राजवट प्रमुख होती. एकसंध 
चीन राष्ट्र आज जे दिसते तसे नव्हते. एकसंधपणा 
होता तो सांस्कृतिक होता, आणि तोही विसविज्लीत 
होता. री 

जव्‌ राजे मूळचे कोठले, कुठल्या वंद्याचे याची 
अधिकृत माहिती उपल्ब्ध नाही. ते चिनी होते. 
परकीय मात्र नव्हते. जव्‌॒ राजवटीत प्रजेची स्थिती 
हलाखीची होत आलो होती. त्यात छोटी राज्ये 
आपापसांत लढतच होती. जव्‌ राजवटीशी कनफ्यशस 
तादात्म्य पावू शकत नव्हता. या र्‍्हासकालीन 
राजवटीपेक्षा त्याला पुर्वी होऊन गेलेली षांग किवा 
यिन राजवटच आपलीशी वारे. हो राजवट इ. स्‌. 
पुर्व ११०० च्या आसपासच संपुष्टात आली होती. 
पण कनफ्यूशसच्या दृष्टीने सुवर्णयुग होते ते ह्या 
राजवटीच्या काळात, षांग्‌ राजांच्या पुर्वी होऊन 
गेलेली स्या राजवटही त्याला अशीच आवडे. 

जव्‌ राज्याच्या संस्थापकाला एक शूर आणि 
थोर भाऊ होता. केनफ्यूशसला सांस्कृतिक आणि 
या बु मान्य करावासा वाटत होता तो 

* ६. स. पूर्वे ५०० च्या मारा 

पाचझे वर्षे विकसित झालेली घरणी कज: 
पावू लागलेली होती, सांस्कृतिक दृष्ट्या ती शब- 
लही झालीच होती. इ. स. पुर्व ५०० ते २ ५० हा 
चीनमधील दारुण अंतर्गत कलहांचा काळ. त्यात 
वायव्येकडील च्यिन्‌ राजांचा विजय झालेला दिसतो 
ह्याच च्यिन्‌ राजांनी चीनवर एकछत्री साम्राज्य 
स्थापन केळे, त्यांच्याच नावाने जग नेंतर चीनला 
चीन म्हणून ओळखू लागले. पण हे सारे नंतरचे | 


कनफ्यूशसचा काल जनतेच्या दृष्टीने अंधाराचा 
हलाखीचा आणि सर्वप्रकारच्या संकटांचा होता. 
दारिर्‍द्य, दुष्काळ, अपमान, 


रीत आहेत. त्या ग्रंथाची ही परिचयात्मक 


कनफ्यूशस दर्शन 


प्रचलित होते. घाभिक कर्मकांड विधी, रीतीरिवाज 
यांचे सुमारे तेहेतीसशे नियम असणारे हे त्याकाळचे 
प्रचलित दशन सर्वार्थांनी सरंजामशाहीच्या प्राचीन 
चौकटीतीलच होते. कनफ्यूशस या नियमांना मान- 
णार्‍्यांपैकी होता. त्याचा थोडा ज्येष्ठ समकालीन 
लाव्‌ ज हा देखील हा पंथ मानणारा होता. परंतु दाव्‌- 
वाद म्हणून पुढे इतिहासात प्रसिद्ध असलेले त्याचे 
विचार-द्शन अर्थातच वेगळे. आधुनिक काळात 
सामान्य नागरीक जसा सतराशेसाठ कायद्यांनी वेढ- 
लेला असतो तसाच त्या काळचा नागरीक असे. 
स्वातंत्र्य फार थोडे होते. 


चरितरेषा 


कनफ्यूशसचे पारंपरिक व विस्तृत चरित्र षूजि 
या ग्रंथाच्या ह] ,४11 व्या प्रकरणात सापडते. हे 
त्सेमा श्येनने लिहिलेले आहे. त्सेमा श्येन कनफ्यूशस- 
नंतर ३०० वर्षांनी होऊन गेला. इ. स. पूर्व ५५१ हे 
कनफ्यूशसच्या जन्माचे वर्ष, पण हे वर्षे इतर 
वर्षांसारखेच असल्याने कनफ्यूशसला दंतकथांपासून 
वाचविणारे ठरलेले नाही. दिवस गेले असताना 
त्याच्या आईला, येन चेन त्सायला, देवदूताने दर्शन 
देऊन सांगितले, की तुझ्या पोटी मुलगा जन्माला 
येणार आहे आणि तो फार मोठा प्रज्ञावंत होणार 
आहे. तू त्याला तुती झाडाच्या ढोलीसारख्या भागात 
ठेव आणि वाढव. गर्भार असतानाच तिला पाच 
वृद्ध गृहस्थ भेटले. पाच ग्रहांची ही खू्पे होती. 
त्यांनी तिच्यासमोर गाईसारखा प्राणी आणला. 
त्यावर ड्रॅगनसारखे खवले होते आणि त्याला एकच 
शिंग होते. हा * लिन ' प्राणी शतकातून एखाद्या 
वेळेलाच, थोर पुरुष जन्माला येतो तेव्हा आढळतो, 
अश्ली प्राचीन चिन्यांची समजूत होती. दंतकथा 
सांगतात, की हाच प्राणी मरणापूर्वी कनफ्यूशसला 
दिसला तेव्हा त्याला रडू कोसळले. शिंगाला त्याच्या 
आईने बांधलेली रिबन तश्लीच होती. 


कनफ्यूशसच्या आईने तिच्या नवर्‍याला-दू- 
ल्यांगू ह- याला जेव्हा या दोन घटना सांगितल्या, 
तेव्हा तुती नावाची एक गुहा जवळच असल्याचे त्यानें 
सांगितळे. (त्सौ) गावाजवळच्या या गुहेतच तिने 
कनफ्यूशसला जन्म दिला, कनफ्यूशसला प्रथम स्नात 
घालायची वेळ आली तेव्हा एकदम झरा फुटला 


अनुक्रमणिका 


३१ 


आणि नंतर€आटढला:.'या 'दंतकथेत *एक सत्याचा 
धागा गुरफटलेला हवे हा (की शू-ल्यांग्‌ ह'ची 
येन चेन्‌॒ त्साय ही रौतसर पत्नी नव्हती. 

कनफ्यूशसच्या' ख्पाबद्दलही अद्माच दंतकथा 
प्रचलित आहेत. त्याचा चेहरा समुद्रासारखा होता, 
ओठ बैलाच्या ओठांसारखे होते तर पाठ ड्रॅंगनच्या 
पाठीसारखी होती. डोके मोठे होते. कनफ्यूशस 
रुबाबदार होता एवढाच याचा अथे. त्याची जी 
चित्रे परंपरेने चालत आलेली आहेत त्यांत तो 
तत्कालीन उत्तर चीनमधील कोणाही सद्गृहस्था- 
प्रमाणेच दिसतो. त्याचे कपडे मात्र उंची दाखविलेले 
असतात. मोठे कान, सुहास्य वदन, मोठाले डोळे, 
तुरळक झकास दाढी, भक्‍कम आणि उंचनिच शरोर- 
यष्टी ही त्याची शारीरिक वैशिष्टये असावीत असा 
अंदाज या चित्रांवरून बांधता येतो. 

कनफ्यूशस खिलाडू आणि खिलाडू वृत्तीचा होता. 
धनुविद्या आणि मासे पकडणे हे त्याचे विशेष छंद. 
एकोणीसाव्या वर्षी त्याचे पहिले आणि शेवटचेच 
लग्न झाले. त्याची पत्नी संग राज्यातील. लग्ना- 
नंतर वर्षानेच म्हणजे इ. स.पू. ५३१ मध्ये त्याला 
मुलगा झाला. त्याचे नाव * खुंग ली ". परंतु पुढे तो 
ओळखला जाई तो बो यू नावाने. त्याच्या जन्माच्या 
वेळी लच्या राजाने त्याला बो यू म्हणजे एक 
प्रकारचा मासा भेट दिला. तेच नाव पुढे त्याला 
पडले. स्वतःचा मुलगा असला तरी कनफ्यूशस 
त्याला सवे विद्यार्थ्यांप्रमाणेच वागवी. पुढे तरुण 
वयात ज्याच्या पदरी तो होता तो सरदार च्यी 
हद्दपार करण्यात आला आणि कनफ्यूडासला ८ वर्षे 
हद्दपारी वाट्याला आली. यामुळे त्याला बायकोला 
घटस्फोट देणे आवश्यक झाले असे काही ठिकाणी 
म्हटले आहे. परंतु खुद्द कनफ्यूशसवादी परंपरेत हे 
मानले जात नाही. 

इ. स. पुवे ५२९ मध्ये कनफ्यूशसची आई येन 
चेन त्साय हीं वारली त्यावेळी वडिलांचा देह्‌ त्याने 
उकरून बाहेर काढला व आईच्या देहाबरोबर ठेवून 
शिष्यांना त्या जागी घुमटी बांधायला त्याने सांगितले. 
शिष्यांनी बांधलेली घुमटी पुरेशी भक्कम नसल्याने 
वादळात पुढे ती उद्ध्वस्त झाली. त्यावेळी कनफ्यू- 
झशसला अतोनात दुःख झाले. त्यावेळी तो शिष्यांना 
म्हणाला की, घुमटी पक्की बांधणे आवश्यक होते, 


३२ 


कारण तो स्वतः “ चोहो दिशांचा आहे.” म्हणजे 
सत्याला आयुष्यमर भटकन्ती करावी लागणार आहे. 
हे खरेच होते. माईच्या मृत्यूनंतर कनफ्यूशसने तीन 
चर्षे पूर्ण सुतक पाळले. संगीताची गोडी त्याला याच 
काळात्त लागली. 

कनफ्यूशस अगदी तरुण वयापासूनच स्वत:च्या 
पायावर उभा राहिला. त्याने मिळेल तेथे नोकऱ्या 
केल्या आणि पडतील ती कामे केलो. परंतु स्वत:चा 
विद्याव्यासंग वाढता ठेवला. वयाच्या बावीसाव्या 
वर्षीच त्याने असाधारण विद्यार्थी म्हणून नाव काढले. 
त्याच्या बृद्धीची चमक पाहून त्याच्याभोवती विद्याथि- 
वजा सहकारी गोळा होऊ लागले ते याच वयापासून, 

इ. स. पूर्व ५१८ मध्ये लू 'राज्याचा एक मोठा 
भंत्री मंगू यी हा मृत्युशय्येवर होता. त्याच्या काना- 
वर कनफ्यूशसचे राजकारणविषयक विचार आणि 
त्याची शिक्षक म्हणून कोर्ती आलो होतो. म्हणून 
त्याने आपला मुलगा कनफ्यूशसकडे या वेळी शिका- 
यला धाडला. येथून कनफ्यूशसचो कमान चढती 
झाली ती इ. स. पूर्व ४९६ पयंत. 

कनफ्यूशसला नवीन नवीन विद्यार्थी मिळू लागले 
आणि त्याची कौर्ती सववत्र पसरू लागली. त्याच्या 
शिष्यांमुळेच त्याला या सुमारास, म्हणजे वयाच्या 
तेहतीसाठ्या वर्षी लो-यांग या राजधानीला जायची 
संधी मिळाली (लो-यांग सध्या हुनान प्रदेशात आहे). 
राजधानीत गेला असतानाच कनफ्यूशसलळा एक 
दिवस लाव्‌ ज या विख्यात कवितत्त्वचतकाची भेट 
घेण्याची संधो मिळाली. या दोघांची भेट परंपरे- 
नुसार पुदील़ प्रमाणे घडलेली दिसते. भेटोत, सुरु- 
वातोला कनफ्यूशसने नेहमीप्रमाणे थोर पूर्वसुरींचो 
स्तुती केली. त्यावर लाव्‌ ज (त्सु) त्याला म्हणतो, 
“ तू ज्या मृतांविषयी बोलतो आहेस ते तर मेले 
आहेत त्यांच्या हाडांचीदेवील माती झाली असेल, 
उरलेत ते त्यांचे शब्द ... तू तुझा अहंकार आणि 
वासना टाकून दे. त्यांचा तुला काही उपयोग नाही. 
मला तुला सांगावेसे वाटते ते हे. 

या भेटीनंतर कनफ्यूशसची जी प्रतिक्रिया झाली 
ती परंपरेनुसार अज्ली, “पक्षी कसे उडतात, मासे 
कसे पोहतात आणि पक्षु कसे अडकतात हे मला 
माहीत आहे. पळणारांना जाळ्यात पकडता येते, 
पोहणारे गळाला लागतात, उडणारांचा बाणाने वेध 


तवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२ 


घेता येतो; पण ड्रॅगन कसा असतो ? तो ढगातून 
वाऱ्यावर कसा चहती आणि स्वर्गाला कसा पोहोचती, 
हे काही मी सांगू शकत नाही, आज मी लाव्‌ ज'ला 
भेटलो. त्याची फक्त ड्रेंगनशीच तुलना आहे ! ” 

या उद्‌्गारांमुळे दोघांच्या संप्रदायांत जी तेढ 
पडली ती कायभचीच. 

स्वतःभोवती गोळा झालेले शिष्य घेऊन कनफ्यूशस 
खूप संस्थाने भटकला. पण तो दीर्घ वात्तव्य मोठ्या 
नगरांतूत करी. त्याला माणसांची आवड होतो. 
समाजात मिसळणे त्याछा भावडे. तरी तो खेडोपाडी 
आणि रानावनात जाण्याची संधी सोडत नसे. * काही 
गल्बला काही निवळ ' हेच त्याचे सूत्र होते. कनफ्य- 
शसची शिकविण्याची पद्धतो, इकडे तिकडे फिरणे 
आणि व्यावहारिक जगातील राजकारण व समाज- 
कारण यांच्यांत रस घेणे लाव्‌ ज'च्या संन्यासी आणि 
जीवन्मुक्त शिष्यांना हे कधीच पसंत पडले नाहो. ते 
कनफ्यूशसची नेहमीच चेष्टा, टिंगल करीत असत. 
पुढे पाच वर्षांनी, बोद्धांचेही कनफ्यूशसवाद्यांशी 
जमले नाही ते याचप्रमाणे. 

 केनफ्यूशस त्याच्या पद्धतीनेच पुढे जात राहिला. 
परंतु त्याचा मुख्य आधार लू राज्यातील जाव हा 
सरदार होता. इ. स. पुर्व ५१७ मध्ये जाव आणि 
इतर सरदार यांच्यांत तेढ पडून युद्ध झाले. यात 
जावचा पराभव झाला आणि त्याला हद्दपारी 
स्वोकारावी लागली. ही हृद्ृपारी आठ वर्षे टिकलो. 
या हृद्दपारीत कनफ्यूशसने कसा काळ कंठला ह्याची 
माहिती उपलब्ध नाही. 

_ आठ वर्षांनी कनफ्यूशस त्याची पहिली हद्पारो 
संपवून ल राज्यात परतला. यावेळी मिग हा लः्चा 
जा होता. ₹ 1 री. वजा 
2.00. 

ञ * ही कामगिरी 
केनप्यूशसने उत्तम तऱ्हेने बजावली. भ्रष्टाचार नध्ट 
करण्यासाठी त्याने श्ञाओचे गमाओ सारख्य अधि- 


कारी देखील री; 
देखील फाशी दिला असे म्हणतात. रस्त्यात 


पडलेली वस्तूदेखील त्यावेळी चोरीला जात नसे. पुढे 
केनफ्यूशस मुख्य न्यायाधीश झाला. या पदावर 
देखील त्याने अत्युत्कृष्ट कामगिरी केली. त्याने 
अनक सुधारणा घडवून आणल्या. याचाच परिणाम 
म्हणून, कनफ्यूशसला पंतप्रधानपद देण्यात आले. 


यावेळी तो छवच्न वर्षांचा होता. पंतप्रधान म्हणन 


कनफ्यूशस दर्शन 


त्याने केलेली कामगिरी तत्कालीन चिनी राज्यांना 
आदंदशीवत वाटली. 

च्यी'चा राजा लू'चा शत्रू होता. त्याने तिग आणि 
कनफ्यूशसला नमविण्याचे अनेक प्रयत्त केले. परंतु 
त्यांला यश आले नाही. तिगच्या राजपुत्राला पळ- 
विण्याचा देखील प्रंयत्व केला, पण तो कनफ्यूशसच्या 
सावधगिरीमुळे टळला. यावेळी 'च्य़ा राजाने एक 
वेगळाच डाव टाकला. त्याने ऐशी रूपवान नतिकांचा 
तांडा तिंगच्या सरदाराला भेट दिला. हा तांडा 
स्वीकारू नये अशी कनफ्यूशसची ठाम भूमिका 
होती. परंतु तिंगने ती धुडकावून लावली. आणि 
ऐशी नतिकांना स्वत:च्या जनानखान्यात दाखल 
केले. साहजिकच नाच, गाणी, मद्यपान, भोग यांचता 
इतका उत आला, की तीन दिवस दरबारही भरला 
नाही. संतापलेल्या कनफ्यूशसने राजीनामा दिला. 
त्यामुळे प्रतिक्रिया म्हणून त्याला हद्दपार करण्यात 
आले. कनफ्यूशसच्या आणि लोकांच्या दुःखाला 
आणि उद्वेगाला पारावार राहिला नाही, कनफ्यू- 
शसची ही दुसरी हद्दपारी तेरा वर्षे टिकली. 

हद्दपारीत असताना, ज लू या शिष्याने कनफ्यू- 
शला वै राज्यात नेले. या ठिकाणी सरदार लिंगने 
कनफ्यूशसला मानाची जागा दिली. परंतु लिंगचा 
सरदार जास्त विलासी होता. दहा महिन्यांतच हीं 
नोकरी सोडून कनफ्यूशस छन्‌ राज्याकडे गेला. याच 
वाटेवर त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला. पण 
त्यात तो बचावला. तीन वर्षे छन्‌ मध्ये काढून 
कनफ्यूशस वै मध्ये परतला. पण वै मध्ये याही वेळी 
त्याचे जमले नाही. नानू-ज या सुंदर परंतु व्यभि- 
चारी सरदार पत्नीने त्याचे काही चाळू दिले नाही. 

वै राज्य सोडून इ. स. पूर्वे ४९२ च्या अखेरीस 
कनफ्यूशस सुंग राज्याकडे गेला. यावेळी वाटेत 
त्साव येथे त्याचा प्राण घेण्याचा पुन्हा प्रयत्न 
झाला. त्याच्या शिष्याच्या-हुआन तुई-भावाने 
त्याच्या अंगावर झाड पाडण्याचा प्रयत्न केला, पण 
सुदैवाने तो फसला. परंतु येथून पुढे ४८३ पर्यंतचा 
. काळ सारा अडीअडचणींचा आणि हालअपेष्टांचा 
आहे, अनेक राज्यांतून हिंडूनही कनफ्यूशसला म्हणावे 
असे स्थान कुठेच मिळालेले नाहो. इ. स. पूर्वे ४८८ 
मध्ये सरदार लिंगचा मृत्यू झाल्यावर कनफ्यूशस व 
मध्ये परतला. परंतु त्यानंतर त्याला बरे दिवस आले 

न. भा. ५ 


अनुक्रमणिका 


३३ 


आहेत असे नाहो. हद्दपारीच्या या अखेरीच्या पर्वात 
इ. पू. ४८५ मध्ये त्याच्या पत्नीचा मृत्यू क्षाला. 
यावेळी षो यू ने खूपच शोक केला; परंतु कनफ्यूशसने 
मात्र आपल्या पत्नीच्या मृत्यूची घटना धीरोदात्तपणे 
पचविली. ; 

तेरा वर्षांच्या हद्दपारीतील जीवन कनपफ्यूशस 
मोठ्या तेजस्वीपणे जगला. अनेक उत्तमोत्तम शिष्य 
त्याने याच काळात तयार केले. इ. स. पूर्व ४८४ 
मध्ये त्याला त्याच्या मूळच्या राज्यात “लू मध्ये 
परत बोलावण्यात आले. ही घटना च्यी खांग ज 
या मंत्र्यामुळे घडून आलो. थकला भागलेला 
कनफ्यूशस वयाच्या अड्सष्टाव्या वर्षी मोठ्या 
आनंदाने परतला. च्यी खांग ज वारंवार कनफ्यू- 
शसची सल्लामसलत घेई; परंतु तिचा प्रत्यक्षात 
उपयोग मात्र क्वचितच होई. या उतार वयात त्याने 
इतिहास-ग्रंथांच्या संपादनाचे व त्यांना प्रस्तावना 
लिहिण्याचे काम केले. * विधिरीती आणि आचार- 
(ली) ग्रंथाची ' त्याने क्रमवार रचना केली. दरबारी 
व धार्मिक संगीताला रीतसर वळण लावले. याच 
सुमारास त्याने त्याचा शिष्य त्सूंग त्स्यू ह्याला 
पुत्रघर्मावरील पुस्तकासाठी सामग्री पुरविली असावी, 
व मार्गदर्शन केले असावे. आणि याच काळात त्याने 
स्वतःच्या समाधानासाठी यो जिंग्‌ या ज्योतिष- 
विद्याविषयक ग्रंथाचा थोडासा अभ्यास केला 
असावा. 

हद्दपारीतून परतल्यावर थोड्याच दिवसांत 
कनफ्यूशसचा एकुलता एक मुलगा बो यू वारला; 
पण मागे एक नातु ठेवून. कनफ्यूशसचा हा नातू ठा 
पुढे त्याच्याच त्सेंग त्स्यू या शिष्याचा शिष्य झाला. 
जी (त्स्यू त्स्यू) व त्सेंग त्स्यू यांनी कनफ्यूशसचा 
जो पंथ स्थापन केला त्यातूनच सवंश्रेष्ठ कनफ्यूशस- 
वादी शिष्य मंग ज (४18) निर्माण झाला. 
या तिघांची कामगिरी फार मोठी आहे. थोर शिक- 
वण (त्सेंग त्स्यू), सुवणेमध्याचे सूत्र (त्स्यू त्स्यू) , 
मंग ज (मंग ज) आणि निवडक संभाषणे (लून यू) 
हो यांनी निर्माण केलेली चार पुस्तके पुढे चिनी 
शिक्षणप्रणालीचा पाया ठरली. 

मुलगा मेल्यावर काहोच दिवसांत कनफ्यूशसचा 
सर्वांत आवडता शिष्य येन हवे वारला व त्यानंतर 
दोनच वर्षांनी त्याचा आणखी एक शिष्य जलू 


३४ 


हाही वारला. येन्‌ ह वे कनफ्यूशसची जागा घेऊ 
शकेल असा शिष्य होता. 

कनफ्यूशसचे अखेरोचे जीवन व्यक्तिशः सुखा- 
समाधानाचे होते. त्याला मानमरातबही बऱ्यापेको 
मिळत होता; परंतु भोवतालच्या परिस्थितीमुळे तो 
पूर्ण खिन्न झालेला असावा. हिकमती, कावेबाज, क्रूर 
आणि चनी राज्यकर्त्यांना त्याच्या राजकारणविष- 
यक विचारांची कदर नव्हती, श्रेष्ठ राज्यकते 
अपवादात्मक असतात. एरव्ही शासनकत हे बळाचा 
वापर करून जनतेला कष्ट उपसायला लावतात 
आणि स्वतः मात्र चेत्तीत राहतात हे त्याला नीट 
उमजले होते. वळकट आद्यावाद हा त्याच्या व्यक्‍्ति- 
मत्त्वाचा गुण ठरला होता. भोवतालच्या परिस्थिती- 
तून त्याला खतपाणी मिळत नव्हते. 

वयाच्या ७३ व्या वर्षी त्याची तब्येत खालावली 
होती. एका पहाटे नेहमीप्रमाणे उठल्यावर दोन्ही 
हात मागे गुंफून तो येरझारा घालीत होता. थोड्या- 
वेळाने त्याने त्याची काठी घेतली व तो बाहेर 
पडला. त्यावेळी त्याच्या आवडत्या काव्यपंक्ती तो 
वरच्या पट्टोत गात होता- 
“ ढासळून पडावे लागते मोठ्या डोंगरांना 

तुटून पडते अगदी भक्कम तुळई 

आणि शहाणा माणूसही कोमेजतो झुड्पाप्रमाणे ” 

त्स्यू खुंगने या ओळी ऐकल्यावर व्यथित होऊन 
विचारले, “ मोठा पर्वेत ढासळल्यावर मी कोणा- 
कडे बघावे ? ” त्यावर त्याला मेल्यानंतर स्वत:च्या 
प्रेताची व्यवस्था कशी लावायची हे कनफ्यूशसने 
सांगितले. प्रेत घराच्या दोन खांबांमध्ये पुरावयाचे 
होते. असे को जणू मेलेला तो यजमान आणि पाहुणा 
दोन्हीही आहे हे सुचित व्हावे. यानंतर तो उद्देगाने 
म्हणाला, “ सुबुद्ध राजा निर्माण होत नाही. 
साम्राज्यात एकही राजा मला त्याचा गुरू मानू 
इच्छित नाही, माझा अंतकाल येऊन ठेपला आहे. ” 
नंतर तो त्याच्या बग्गीतुन घरी परतला. या घटने- 
नंतर आठवड्याने म्हणजे इ. स. पुर्व ४७९ या 
वर्षी अकराव्या चंद्रमासातील चौथ्या दिवशी त्याचे 
तिधन झाले. 

मरणानंतर मात्र कनफ्यूशसचे मोठेपण लोकांना 
पटू लागले व फेलावूही लागले. ज्‌ फू या त्याच्या 
त्सौ या जन्मगांवी (शांदुग प्रदेशात) एक तीथं- 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२ 


क्षेत्रच निर्माण झाले. त्याच्या वारसांता सरदारकी 
देण्यात आली. ती पहिल्या महायुद्धापयंत टिकून 
होती. 


लोक अजूनही ज॒ फू ला भक्तिभावाने जातात. 
घराचे देऊळ झालेले नाही, पण स्मारक झालेच 
आहे. त्याची विहीर अजन आहे. स्मारकातील 
शिलेवर “ कनफ्यूशस- पहिल्या क्रमांकाचा विवेकी 
प्रज्ञावंत ” ह्या आशयाचे शब्द खोदलेले आहेत. 
गावातच एक प्राचीन राऊळही आहे. तेथे कनफ्यू- 
शसची बंठी मूर्ती आहे. त्याच्या शिष्यांच्या मूर्तीही 
दोन्ही बाजूंस आहेत. हान या राजघराण्याच्या 
संस्थापकाने इ.स. पूर्व १९५ मध्ये येथे एक वैल बळी 
दिला. बळीची हो प्रथा १९११ पर्यंत टिकून होती. 
कनफ्यूशसची स्मारके चीनमधील महत्त्वाच्या गावां- 
मधून आहेत. कम्युनिस्ट राजवटीचा उदय होईपर्यंत 
त्याचे विद्यार्थी त्यांच्या खोल्यांत ठेवलेल्या छोट्या 
शिलांची प्राथना करत. या शिलांवर त्याचे नाव 
कोरलेले असे. माओच्या आधीच्या राजवटीत आणि 
माओच्या राजवटीत ' आचार्य खृंग 'चे महत्त्व कमी 
करण्याचे प्रयत्न झाले; पण ते सफ़ल झाले आहेत 
असे म्हणता येत नाही. 
खुंग फू ज'चे व्यक्तिमत्त्व 

कनफ्यूशसचे व्यक्तिमत्त्व साधू , संन्यासी किवा 
संत यांना साजेसे नव्हते. ते थोर लोकशिक्षकाचे 
आणि तत्त्ववेत्त्याचे होते. तो विवाहित संसारी 
गृहस्थ होता पण एकपत्नीब्रत पाळणारा होता. 
त्याच्या जीवनात प्रेमप्रकरणे, लफडी-कुलंगडी नाहीत. 
एक मुल्गा, एक मुलगी ही त्याची दोनच अपत्ये. 
संसार करावा नेटका हे त्याने ओळखलेले असावे. 

समतोल हे त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचे प्रमुख वेशिष्ट्य. 
विरक्ती किवा सुखोपभोगांची रेलचेल या दोन्ही 
धरुवांकडे तो फिरकलेला नाही. साधी परंतु व्यव- 
स्थित राहाणी, योग्य आहार, बांधीव दिनश्‍चर्या 
यांचाच भाधार त्याला मानवलेला दिसतो. 

त्याची प्रकृती गंभीर आणि व्या 
होणारी असली तरी त्याला खेळांचे व प्रवासाचे 
आकर्षण खूप होते. त्याचा चेहरा प्रसन्न व हसरा 


असावा आणि त्याला हास्यविनोदाची आवड असावी 
असा रास्त अंदाज बांधता येतो. 


संगकडे भाकृष्ट 


कनफ्यूशस दशन 


समोरासमोर रोखठोक आणि स्पष्ट बोलणे, 
पाठीवर चांगले बोलणे, बोलण्यात आणि वागण्यात 
आदब असली तरी लाचारीचा अंशही नसणे ही 
त्याची वैशिष्ट्ये नजरेत भरतात, गृप्तता, कट, 
कारस्थाने, डावपेच, छक्‍्केपंजे यांचा अवलंब किवा 
तरफदारी करताना तो दिसत नाही« त्याचा 
सारा भर अथंपुर्ण सुसंवाद आणि कुती यांच्या- 
वरच आहे. भरमसाट आणि पाल्हाळिक वक्तृत्व 
त्याला आवडत नसे. “ वक्तृत्वाची कला त्य़ाला 
अवगत नव्ह्ती! असे मंग ज (२[ १] २-१८ ) 
म्हणतो. त्याचे संभाषणही शान्दिक फुलोरा फुल- 
विणारे नाही. 

जीवनातील सुखांचा योग्य तो उपभोग घेण्याची 
त्याची वृत्ती दिसते. कनफ्यूशस सर्वसामान्य 
माणसांना आवडत गेला याचे हे एक महत्त्वाचे 
कारण असावे. मात्र कनफ्यूशस फार लोकप्रिय 
होता किवा लोकप्रियतेच्या मागे धावणारा होता 
असे अंदाज करणे चुकीचे आहे. तो प्रसिद्धीला 
आला तरी त्याची मदार, काही खास स्नेही आणि 
संबंधित माणसांशी चांगले संबंध राखणे यावरच 
दिसते. 


झापण फार मोठे काये करीत आहोत असा 
भआत्मविदववास त्याला वाटत असला, तरी त्याचे 
“लून यू ! मध्ये चित्रित केलेळे वागणे बोलणे 
नम्र दिसते. तो एके ठिकाणी रागावलेला दिसतो, 
तर एके टिकाणी ओक्साबोक्सी रडतानाही दिसतो. 
हे मानवसुलभ आहे. कनफ्यूशसचा एक महत्त्वाचा 
विशेष म्हणजे तरुणांशी वागताना तो दशंवीत 
असलेला स्नेह व सहानुभूती. “ तरुणांतीलच काही- 
जण पुढे कतृत्वाने मोठे होतात ही जाणीव ठेवूनच 
त्यांच्याशी बोलले पाहिजे ' असे तो म्हणतो. 


स्वत:मध्ये काही देवी अंश आहे अशी त्याची 
भावना आहे; परंतु या दैवी अंशाचे भांडवल कर- 
ण्याची कल्पनाही त्याला शिवत नाही. आधुनिक 
माणसाला हे आवडावे असेच आहे. तो सतत 
आधार घेतो तो अनुभव, विचार, संवाद आणि उच्च 
मूल्यांना आवाहन यांचा. त्याला कोतुक आहे ते 
स्वत:च्या निरीक्षणशक्‍्तीचे आणि विद्याव्यासंगाच्या 
आवडीचे. 


३५ 


:: कनफ्यूशस खरोखरच थोर आहे ! ” हे वाक्‍य 
चीनच्या इतिहासात सुप्रसिद्ध नाहे. ठिकठिकाणी ते 
लिहिलेले वा रंगविलेले दिसे. पण अह्या या थोर 
विचारवंताचे व्यक्तिमत्त्व स्य्राईस्ट, पैगंबर किवा 
आपल्या संतांप्रमाणे दैवी किंवा अद्‌भुत असे नाही. 
होतात्म्य किवा शौय यांचे कुठलेही वलय त्याच्या 
भोवती नाही. धीरोदात्तता, अस्सलपणा, प्रामाणिक- 
पणा, साधेपणा यांच्यासाठी ते लक्षात राहते. त्याने 
काही चमत्कार करून दाखविले म्हणून नव्हे या 
व्यक्तिमत्त्वाची थोरवी अ-सामान्य असली तरी 
सववस्वी मानवी अशीच आहे. 
लोकोत्तर शिक्षक 

आजवर तसे लक्षावधी शिक्षक होऊन गेले आहेत. 
परंतु लक्षावधी माणसांच्या जीवनावर ज्यांचा प्रभाव 
पडला असे शिक्षक हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढेच 
असतील ! कनफ्यूशस त्यांच्यापेकी एक होता. 

कनफ्यूशसच्या आधो चिनी राज्यांमधून शिक्षक- 
विद्यार्थी होते आणि शिक्षणाची व्यवस्थाही होतीच. 
अर्थात खासगी. दोन राजघराण्यांनी कनफ्यूशसच्या 
आधी झाळा उघडल्या होत्या असे मंग ज (३२ [१] 
३-१०) म्हणतो. पण याबाबत इतर नक्की पुरावे 
नाहीत. कनफ्यूशसने लौकिक अर्थाने शाळा उघडल्या 
नाहीत हे खरे; परंतु त्याने स्वतःपुरती एक आश्रम- 
शाळा मात्र उघडली होती आणि तिचे स्वरूप 
क्रांतिकारी होते. 

त्याच्या शिकवणीचे मुख्य उद्दिष्ट शासन चालवू 
शकतील असे कार्यक्षम अधिकारी तयार करण्याचे 
होते. यासाठी त्याने कोणत्याही थरातील परंतु 
अगदी हुषार विद्यार्थी स्वीकारले, सरकारातून 
आपले उत्तमोत्तम विद्यार्थी पेरायचे, प्रत्येक राज्या- 
तील मंत्रीमंडळे व सरकारे कार्यक्षम करायची आणि 
त्यांच्याद्वारे समाजाची उन्नती व भरभराट घडवून 
आणायची अशी त्याची आकांक्षा होती. ही आकांक्षा 
समाजोन्मुख होती, व्यावहारिक होती. त्यामुळे 
आपल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला सात-आठ विद्या आल्या 
पाहिजेत यावर त्याचा कटाक्ष होता. धर्मसंकेतांचे 
शिक्षण, सदाचरण, गणित, साहित्य, यांबरोबरच 
शिष्यांनी धनुविद्या, रथसारथ्य, संगीत यांनाही 
आत्मसात करावे असे त्याला वाटे. एकाच एका 
विषयात पारंगत होणे त्याला अभिप्रेत नव्हते, 


1] 


स्वत:चे विद्यार्थी प्रथम किमान ज्यून ज (११0३0 
2) म्हणजे उत्तमपुरुष, ' सद्गृहस्थ ' व्हावेत असे 
त्याला वाटे. पण त्याचा कमाल आदर्श “ उत्तम 
पुरुषाचा ' होता. अगदी गरीब विद्यार्थी त्याच्या 
जवळच राहात. शिक्षणपद्धती अनौपचारिक होती. 
वर्गे, तास, अभ्यासक्रम, पुस्तके, परीक्षा असा प्रकार 
नव्ह्ता. कनफ्यूशस माणसे घडवीत होता आणि 
त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याची वेगवेगळी तयारी 
करून घेत होता. 

शिक्षेचा अवलंब नसे. गोडीगुलाबीने, आपण 
होऊन चांगल्या गोष्टी करण्यास उत्तेजन देऊन 
शिक्षण चाले. विद्यार्थ्यांनी मतभेद व्यक्‍त केलेला 
त्याला चाले. स्वतःची चूक तो कबूल करी. जाय यू 
सारख्या विद्यार्थ्यावर त्याला वारंवार रागवावे लागे. 
असे असले तरी जाय यू म्हणे की, “ कनफ्यूशस- 
सारखा कोणी पृथ्वीतलावर होऊत गेलेला नाही. 
(मंग ज २ [१] २-२६) 

प्रत्येक विद्यार्थ्याला * ली 'मध्ये पारंगत करण्य़ा- 
वर मात्र त्याचा कटाक्ष असे. जे न्याय्य व योग्य 
आहे त्यानेच सद्गृहस्थाचे अंतःकरण भरलेले असते; 
पण त्याची अभिव्यक्ती मात्र “ली प्रणीत नीति- 
नियमांच्या पालनाने होते अशी कनफ्यूशसची धारणा 
होती. “ली'च्या पालनाने सामाजिक जीवन सुव्यव- 
स्थित आणि सुंदर होते अशी साऱ्या चीनचीच सम- 
जूत करून देण्यास कनफ्यूशस कारणीभूत ठरला, 
वाद्यसंगीतावरही त्याचा भर होता; परंतु ते तो स्वतः 
शिकवीत असेल असे दिसत नाही. 

प्रामाणिकपणा, कष्टाळूपणा, प्रांजळ वतेणूक, 
यांच्यावर प्रत्यक्ष भर देण्यात येई. कनफ्यूशसने 
“ आपण थोर, ध्येयवादी आणि सर्मापत जीवन 
जगतो आहोत ' अशी निर्चित जाणीव आपल्या 
सवे शिष्यांमध्ये निर्माण करून दिलेली होती. अशा 
जगण्याला त्यांग, निभंयता आणि स्वाभिमान या 
गुणांची आवश्यकता आहे याचीही कल्पना त्याने 
स्पष्टपणे सर्वांना दिली, आणि हे जीवन फलाची 
अपेक्षा न ठेवता जगायचे आहे हा कर्मयोग देखील 
त्यांने सांगितला. 

त्याचे विद्यार्थी सवसाधारण समाजात वाजवी- 
पेक्षा अधिक मिसळत नसत. त्यामुळे त्यांचे गांभीयं 
व दबदबा टिकून होता, “ हो माणसे बोलण्यापेक्षा 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२ 


कृती करून दाखवितात, वेळी मदत करतात, यांच्या- 
वर विदवास टाकावा, यांची वृत्ती संकुचित नसून 
उदार, मनमोकळी आहे, यांचे ज्ञान अचूक आणि 
आणि सखोल आहे' असा विश्‍वास तत्कालीन समा- 
जात निर्माण झाला. कनफ्यूशस आधी स्वत:च 
* आदर्श ' बनला यातच त्याचे सारे सामथ्ये सामा- 
वलेले होते. आधी केले मग सांगितले त्यामुळे 
त्याचे शिष्यही उत्तम निपजले. 


पुस्तकी व्यासंग, पांडित्य, वगरे गोष्टींना कनफ्यू- 
शस-पंथीयांत पुढे फार महत्त्व आले. भक्‍कम ऐति- 
हासिक व्यासंग हे तर त्यांचे सामर्थ्येच ठरले; परंतु 
कनफ्यूशसचा भर केवळ पुस्तकी ज्ञानावर खचितच 
नव्ह्ता. कनफ्यूशस स्वतः फक्त “ काव्यसुत्रां “चा 
उल्लेख करतो आणि त्याचा व्यंग्याथे लावतानाही 
दिसतो. मात्र जुने अक्षरग्रंथ नीट अभ्यासावेत असा 
त्याचा आग्रह असणार असा कयास सहज बांधता 
येतो. कनफ्यूशसचे भविष्यकाळातील शिष्य, प्रश्रिष्य 
चीनच्या इतिहासात ख्यातनाम ठरले. त्यांनी ली 
संप्रदाय वाढविला आणि तो अडीच हजार वर्षे 
प्रभावीपणे टिकवून धरला, लोकाभिमुखी केला. 
यातच कनफ्यूशसने शिक्षक या नात्याने केलेल्या 
लोकोत्तर कामगिरीचे यक्ष सामावलेले आहे. 
तत्त्वज्ञ 

अगदी प्राचीन काळची सांस्कृतिक व्यवस्था ढास- 
ळून पडत असताना, सामाजिक अनागोंदी माजली 
असताना ग्रीसमध्ये जसा सॉक्रेटीस निर्माण झाला, 
तसाच चीनमध्ये कनफ्यूशस निर्माण झालेला दिसतो. 
त्याच्या तत्त्वचितनाचे उद्दिष्टही या पाश्वेभूमीवरच, 
* व्यवस्था-सुव्यवस्था ' हे राहिलेले आहे. 

मूलभूत मानवत्व अद्या संकटकाली आधारभत 
ठरते. कनफ्यूशसने त्याचाच आधार घेतला आहे 
आणि त्यामुळे त्याच्या तत्त्वचितनास विइवात्मकताही 
प्राप्त झालेली आहे. हा तत्त्वज्ञ जणू आपल्याच अंत- 
रंगाला आणि समस्यांना हात घालतो आहे असे 
आजही प्रत्येकाला वाटते. अर्थात हे आपण' लन य 
या ग्रंथातील कनफ्यूशसविषयीच म्ह्णू शकतो. मध्य- 
युगातील * अधिकृत ' कनफ्यूशसविषयी नव्हे. 

संक्रमणाच्या काळातील बदलांना तत्त्वज्ञानाची 
बैठक पुरवून, त्यांना योग्य ते वळण देण्याची त्याची 


कनफ्यूशास दशन 


धडपड होती. जे बदल योग्य नाहीत त्यांचा त्याग 
करण्याची कल्पनाही या धडपडीत अंतर्भूत आहे. 

कनफ्यूशस तत्त्वचितक-मानवी जीवनाचा मूल- 
भूत विचार करणारा-खरा, परंतु तो धामिक सत्ता- 
शास्त्राच्या नादी लागलेला दिसत नाही. याचे कारण 
त्याचा सारा रोख नैतिक, सामाजिक आणि राज- 
कीय सुधारणा घडवून आणण्यावर आहे; कल्पनांच्या 
आणि विधातांच्या विश्लेषणावर नाही. भ्‌ते-खेते, 
ईदवरी सत्ता, यांसारख्या कल्पना त्याने हेतुपूवेकच 
बाजूला ठेवलेल्या असाव्यात. उलट, त्या काळी माण- 
साचाही बळी दिला जाई अश्लांसारख्या गोष्टींना 
त्याचा विरोध होता. ली सारख्या स्मृतीचा वापर 
करून सामाजिक ऐक्य साधता येते असे त्याला वाटे. 
धाभिक बाबतीतही तो सुधारणावादी होता असे 
दिसते. 

वंशपरंपरेपेक्षा गुणवत्तेला व कार्यक्षमतेला महत्त्व 
दिले जावे हा अर्वाचीनांना पटणारा विचार त्याने 
त्या काळात मांडला. या द्रष्टेपणात त्याची क्रांति- 
कारकता दिसुन येते. 

नियतीची (मिग) कल्पना त्याने दूर सारलेली 
दिसते. “ कनफ्यूशस सर्वे गोष्टी नियतीने बद्ध अस- 
तात आणि त्या मानवी प्रयत्नाने बदलता येत नाहीत 
असे मानतात असा आक्षेप पुढे मो ज (॥॥0 टि) 
याने घेतला आहे. पण मुळात कनफ्यूशसमध्ये याला 
आधार नाही. कनफ्यूशसमध्ये मिंग चा अ्थेच मुळी 
नियती असा नसून जीवन, जीवन-कक्षा असा 
आहे. (लून : १४-१३) कनफ्यूशसने भर दिला आहे 
तो मानवी प्रयत्नांवर ( लून : ६-१०-९-१८) ; 
नियतीवर नव्हे. 

दाव ( १80 - पथ ) या संकल्पनेला कनफ्यू- 
शसच्या विचारविशवात केंद्रस्थान आहे. दाव म्हणजे 
व्यक्‍ती, राज्य, समाज यांच्या सदाचरणाचा, सुव्यव- 
स्थापनाचा मार्ग. ' माझा पथ एका तत्त्वाने व्याप- 
लेला आहे, प्रभावित झालेला आहे ' असे कनफ्यूशस 
म्हणतो ( हून: ९-२६, १५-३९); परंतु है 
तत्त्व कोणते हे मात्र त्याने स्पष्ट केलेले नाही. 
परंतु त्याची एकंदर विचारसरणी पाहता हे तत्त्व 
म्हणजे सहयोगतत्त्वावर चाललेल्या जगाचे दशशेन 
( शाहातया ) होय हा एच. जी. क्रीलने लावलेला 
अक्कूयाथं [ कनफ्यूशस, पू. १२२ ] रास्त वाटतो. 


२७ 


* सहयोग ' धर्माचा पहिला धडा माणसाला 
कुटुंबात मिळतो हे कनफ्यूशसला दिसुन आले. 
पुत्रकतव्ये पार पाडण्यातून राजाज्ञा पुढे कशा पार 
पाडायच्या हे तो जाणतो. म्हणून कनफ्यूशसने 
कुटुंबसंस्था व पुत्रकतंव्ये यांवर भर दिला आहे. 
राज्य हे मोठ्या प्रमाणावर कुटुंबच असते अशी 
कनफ्यूशसची धारणा होती. “ कविता तुन ( २७३; 
४८९) अशीच धारणा व्यक्‍त झाली होती, राजकीय- 
राजसत्ताक रचनेप्रमाणे वाटणाऱ्या पितृसत्ताक चिनी 
कुटुंबसंस्थेत लोकशाही वातावरण व वैयक्तिक 
स्वातंत्र्य होते. निदान कनफ्यूशसला ते अभिप्रेत 
होते. कनफ्यूशस व्यक्तीकडे साध्य म्हणून बघत 
असे; साधन म्हणून नव्हे. 

समाज हा राज्यासाठी नसून राज्य हे समा 
जासाठी आहे ही कनफ्यूशसची धारणा क्रांति- 
कारक होती. लोकांना सुखी करणे हे राज्याचे 
उद्दिष्ट होय असे ( लून: १३-१६ ) तो स्पष्ट- 
पणे म्हणतो ( जो राजा लोकहित पाहात नाही 
त्याला उलथून पाडावे असे त्याचा अनुयायी मंग ज 
शिकवत असे). तसेच सव वर्गातील सवे माणसे 
मोलाची आहेत असेही त्याला वाटत असे. 


सह्योगावर आधारलेला आणि जुलूमजबरदस्ती, 
अन्याय नसलेला समाज त्याला हवा होता. पण 
त्याचा भर मात्र स्वतंत्र आणि स्वतःची उन्नती 
साधू पाहणाऱ्या व्यक्तीवर होता. व्यक्तीचा विकास 
साधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आत्मपरीक्षण, 
गुणसंव्धेन आणि क्िक्षण या गुणांचे महत्त्व त्याने 
प्रतिपादन केले आहे. सर्वच माणसांना काही किमान 
शिक्षण देणे आवद्यक आहे (लून यू: १३.९, 
१३.२९, १३.३०, १७-३.४ ) हे त्याचे स्पष्ट मत 
आहे. 

शिक्षणात त्याचा रोख चारित्र्यंव्धनावर आहे. 
निष्ठा, प्रामाणिकपणा, न्यायीपणा, चांगुलपणा, 
दयाळूपणा, विद्वास हे 'ली या विधिरीतींच्या 
संहितेत सांगितलेले गुण जोपासण्याकरता त्याला 
शिक्षण वापरायचे होते. आंधळी स्वामीनिष्ठा मात्र 
त्याला अमान्य होती ( लून यू : १४-१७, १४-१८, 
१५-२६) ' स्वामी'पेक्षा * पथ हा महत्त्वाचा हे 
अगदी निश्‍चत होते. 


३८ 


व्यक्‍तिगत निष्ठेपेक्षा ही तत्त्वनिष्ठा लोकश्ाहीत 
महत्त्वाची आणि मूलभूत असते. या तत्त्वनिष्ठेतूनच 


पुढे सुप्रसिद्ध चिनी वतंणूक नियमन विभाग (शासन 


विभाग) (०७९1801810) निर्माण झाला. या निया- 
मक मंडळाने सरकारी अधिकारी, मंत्री आणि 
राजे यांचे परीक्षण करण्याचे कार्य केले. या * सेन्सॉर 
बोर्डाने, सम्राटाला विरोध करण्याचे धाडस बऱ्याच 
वेळा दाखविले आहे हे विशेष. 
कनफ्यूशसने व्यकती वा समाजापुढे कोणतेही 
प्रलोभन धरलेले नाही ! सदाचरणी माणसाला आणि 
£पथथ"निष्ठा बाळगणाराला त्याने देऊ केली आहे ती 
मनः:ह्ांती आणि कतंव्यपूर्तीचा किमान आनंद 
(याचाच परिणाम पुढे काण्टवर झाला. स्वत:चे 
पूर्णत्व आणि इतरांचे सुख-समाधान ही दोनच 
उद्दिष्टे त्याने अंतिम मानली ). 
स्वतःला जश्ली वागणूक मिळावी असे वाटत 
असेल तसे इतरांना वागवावे. सर्वांशी ममतेने वागावे 
परंतु सद्गुणी माणसांशीच स्नेह करावा, स्वत: 
यशस्वी होताना दुसर्‍यांना मदत करावी यांसारख्या 
त्याच्या सुप्रसिद्ध उद्गारांतून त्याची ' नीती ' कळून 
येते. ही कतंव्यप्रधान नीती अंमळ रुक्ष आणि 
कठोर वाटण्याची शक्‍यता आहे; पण तिच्या मागे 
असणारा आज्यावाद मोहक आहे. माणसे एकमेकाला 
मदत करू शकतात, हादिक सहकाय देऊ शकतात 
आणि माणसे मुळात चांगलो असू शकताद यावर 
तर त्याचा भरवसा आहेच; पण माणसे मूलत: समान 
आहेत यावरही त्याचा विश्वास दिसतो. विज्लेष 
जनांबद्दल प्रेम आणि सामान्य जनांबददलळन तिटकारा 
किवा याच्या उलट, असा प्रकार त्याच्यात आढळत 
नाही. तो सर्वांबद्दल सहानुभूती बाळगताना दिसतो. 
मात्र त्याला विक्षेष कौतुक आहे ते गुणी आणि 
चारित्र्यवान माणसांचेच ! 
खुद्द कनफ्यूशसच्य़ा तत्त्वचितनात अधिकारवाणी 
नाही. बाबा वाक्यं प्रमाणम्‌ असे काही सांगणे नाही, 
किवा अमुकच गोष्ट सत्य आहे असा दावा नाही. 
सत्य काय आहे हे सांगण्यापेक्षा सत्याकडे कसे जाता 
येईल हे मात्र तो आवर्जून सांगतो. त्याला खंडन- 
मंडनापेक्षा किंवा आग्रही प्रतिपादनापेक्षा सत्यान्वे- 
षणात रस आहे. या दृष्टीने त्याची तुलना शास्त्र- 
ज्ञाशीच व्हावी. त्याच्या मनोवृत्तीतील अनाग्रहीपणा 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२ 


| आणि लवचिकपणा अगदी स्पष्ट आहेत. चुका 
:- आणि दोष दूर करण्याविषयी तो वारंवार बजावतो. 

सुवणेमध्याचे तत्त्व त्याचे लाडके तत्त्व आहे. 
आचार्य खुंग कधी टोकाला जात नसत असे मंग ज 
(४ [२]-१०) म्हणतो. कनफ्यूशसदेखील टोकाची 
भूमिका घेण्याविषयी (लून यू: ६.२७ ११-१ ५) 
नापसंती दर्शवितो. त्याचे मूळ सुत्र सहकार्य अस- 
ल्याने त्याचे तत्त्वज्ञान रास्त तडजोडीचे आहे हे 
म्हणणे वावगे ठरणार नाही. 

सद्गुण आणि सत्य यांचे केवळ पोवाडे गाताना 
तो दिसत नाही. या उद्दिष्टांकडे मानवाने वाटचाल 
केली पाहिजे असा त्याचा आग्रह आहे आणि ही 
वाटचाल शिक्षण, आत्मसंयमन आणि सुवर्ण- 
मध्याचा सांभाळ यांच्या आधारे केल्यास यशस्वी 
होईल असा त्याचा ठाम विश्‍वास आहे. 

तत्वज्ञ म्हणून कनफ्यूशस सुमारे अडीच हजार 
वषे चिनी लोकांना फार मोठा वाटत आलेला 
आहे याचा अर्थ त्याचे विचार अगदी सर्वांगीण 
आणि सवेस्पर्शी होते असे मानण्याचे कारण नाही. 
स्त्री, बालके, मुले, शंगार, चोऱ्यामाऱ्या, रोगराई 
औषधपाणी, चित्रकला या विषयांना त्याने कुठेच 
स्पर्श केलेला दिसत नाही. तरीही याविषयी 
त्याच्यावर एकदम ठपका ठेवता येणार नाही. 
कारण कदाचित असेही असावे, की या विषयां- 
बाबतीतील त्याचे विचार त्याच्या शिष्यांनी नोंदले 
नसतील किवा ते गहाळ झाले असतील. 


खुधारणावादी ' उत्तम पुरुष * 

कनफ्यूशस परंपरावादी 
होता ? तो सनातनी होता की प्रगतिशील होता ? 
ह्या आशयाचा प्रश्‍न नेहमी उपस्थित केला जातो 
या प्रश्‍नाचे उत्तर तो दोन्हीही होता- सुवणेमध्य. 


होता की सुधारणावादी 


भूमिका आहे. 


त्याचे विशेष लक्ष राज 


यकर्त्यार्न 
शिक्षा करून लोकांना जरबेत ती कायदे ब 


ठेवण्यापेक्षा स्वत:च्या 


कनफ्यूशास दर्दान 


उत्तम आचरणाचा आदर्श घालून लोकांवर प्रभाव 
पाडावा याकडे आहे. चांगुलपणाच्या आधारे 
लोकांना वागवावे व त्यांच्याकडून योग्य कामे 
करवन ध्य़ावीत हे त्याला मानवते आणि नेमकी 
हीच तर गोष्ट मानवाला कित्येक शतके उलटली 
तरी अजून नीट साधत नाही. 

शिक्षण आणि सुधारणा यांच्या आधी दारिद्रथ 
दूर केले पाहिजे ही महत्त्वाची जाणीव त्याच्याजवळ 
(लून यू: १३.९) आहे. रान यव'ने निष्कारण कर 
वाढविले हे दिसताच कनफ्यूशसने त्याच्याशी असलेले 
स्वत:चे संबंध तोडलेले आहेत. चीनमध्ये धरोघर हे 
भआठविले जाते. त्याची शिक्षणविषयक तत्त्वे तर 
क्रांतिकारकच होती. 

राज्यकते आणि जनता या द्वंद्वात तो थोडा जन- 
तेच्या बाजूचा दिसतो. मंग ज ने सम्राट आणि 
सामान्य माणूस समान असतात आणि क्रूर, जुलमी 
सम्राटाचे तर उच्चाटन केले पाहिजे असे तेजस्वी 
प्रतिपादन केले आहे. पण या तेजस्वी विचाराचे 
वोज कनफ्यूशसच्या नोंदलेल्या लिखाणात आढळत 
नाही, कनफ्यूशस सामान्य जनांचा (सिसरोप्रमाणे 
किवा नीत्शेप्रमाणे) अज्ञानी गर्दी म्हणून उपहास 
करताना दिसत नाही. लोकांची मर्यादित कुवत मात्र 
तो जाणतो. राज्यकत आणि जनता या दोहोंनाही 
शिक्षण आवर्यक आहे असेच तो मानतो. 

कनफ्यूशसने महत्त्वाची सुधारणा केली ती ही, की 
विचारविश्‍वात त्याने मानवाला सर्वांत जास्त महत्त्व 
द्यायला सुरुवात केली. सद्गुण म्हणजे माणसांवर 
प्रेम करणे आणि ज्ञान म्हणजे माणसांना जाणून घेणे 
(लून यू: १२-२२.१) हे त्याचे उद्गार माणसाच्या 
विचारसरणीला बहुमोल दिश्या दाखविणारे आहेत. 
युरोपातील प्रबोधनाच्या चळवळीवर त्याचा प्रभाव 
पडला तो त्याच्या या विशिष्ट दिश्ादर्शनामुळे, 

लोकांची हलाखीची स्थिती त्याने पाहिली आणि 
ती दूर करण्याविषयीचे राजकीय धोरण आखावे 
असे त्याला वाटले. लोकांना समाधानी करणारे 
राज्य त्याला हवे होते; वेल्फेअर स्टेट मात्र नव्हे. 
लोककल्याणाचा आव सारेच राज्यकर्ते पूर्वीपासून 
आणीत आलेले आहेत; पण लोकांना प्रत्यक्ष, अन्न- 
वस्त्र, निवारा आणि योग्य समाजरचना पुरवून 
।समाधानी ' करणारे राज्यकत॑ क्वचितच झालेले 


३९. 


भाहेत. समाजवादी राजवटीतही ह्या गोष्टी देण्याचा 
प्रयत्न होत आहे; पण त्याची क्रिमत इतकी द्यावी 
लागते की, स्वातंत्र्यही मिळत नाही आणि समा- 
धानही मिळत नाही. आणि कनफ्यूशस जंव्हा लोक 
म्हणतो, तेव्हा त्याला सारे लोक अभिप्रेत आहेत. 
केवळ राज्यकर्ते व त्यांची “ नोकरशाही ' नव्हे. 
राज्यकत॑ व नोकरशाही यांच्यात आमूलाग्र सुधा- 
रणा घडावी या हेतुने त्याने दोन सुत्रे मांडली. 
पहिले म्हणजे गुणवत्तवर निवडलेले मंत्री व नोकर, 
येथे वंशपरंपरेला किवा उच्चभ्रूपणाला पूर्ण फाटा, 
आणि दुसरे म्हणजे लोकांना समाधानी करण्यात 
गुंतलेले शासन, राज्य. ही दोन नवी मूलभूत सूत्रे 
त्या काळी उमरावद्याहीच्य़ा व दारिर्‍्द्याच्य़ा ओझ्या- 
खाली पिचणाऱर्‍्या समाजाला खरोखरच संजीवनी 
देणारी वाटली असली पाहिजेत. 

जव्‌ राजांचो सत्ता बळकट करण्याचा त्याचा 
प्रयत्न होता असा आक्षेप अर्वाचीन टीकाकार घेतात; 
परंतु प्रत्यक्षात तसे कोणतेही प्रयत्न त्याने केलेले 
नव्हते. उलट, केंद्रस्थानी कोणती तरी चांगली आणि 
बळकट सत्ता यावो असे त्याला वाटत होते. जवचा 
उल्लेख तो (१७-५-३) ' पूर्वेकडील राजे ' म्हणून 
करतो. संपूर्ण चीनवर एकछत्री अंमल असावा असे 
त्याला वाटत असेलही; पण त्याचा स्पष्ट पुरावा 
मात्र कोठे आढळत नाही. चिनी प्रदेशांवर परक्यांचे 
राज्य नको एवढेच तो म्हणतो. 

मंत्री आणि श्ञासन हे भ्रष्ट असता कामा नयेत, 
ते चारित्र्यवान आणि कार्यक्षम दोन्ही असले पाहि- 
जेत हा त्याचा आग्रह विलक्षण माभिक वाटतो. 
राजापेक्षाही तो मंत्र्यांचा आणि सरकारी अधि- 
काऱ्यांचा जास्त गांभोर्याने विचार करतो; कारण 
प्रत्यक्षात मंत्री आणि सरकारी अधिकारीच कारभार 
करतात आणि लोकांची अडवणूक करतात हे त्याते 
ओळखले होते ( तत्कालीन कायदेपंडित मात्र 
राजालाच सर्वस्व मानीत आणि हुक्‌मशाहीचा 
पुरस्कार करीत ). असे असले तरी झ्ञासनात 
लोकांचा सहभाग असू शकतो ही कल्पना मात्र 
कनफ्यूशसला नपावी असे दिसते. 

कनफ्यूशसची महत्त्वाची सुधारणा ही की, त्याने 
राज्यकत आणि सरकारी आधिकारी हे सर्वांगीण 
सूशिक्षित व सुसंस्कृत पाहिजेत असा आग्रह धरला. 


ह का 


-कखगघलचघनज, 
ठडटच ण जयदधन 


४० 


याचा परिणाम म्हणून पुढे कनफ्यूशस पंथीयांकडूनच 
राज्यकर्त्यांचे शिक्षण होऊ लागले आणि आय्‌. सी. 
एस्‌., आय्‌. ए. एस्‌. सारखे आधिकारी निर्माण होऊ 
लागले. प्लेटोला वाटे, तत्त्वज्ञ हाच राजा व्हावा. 
कनफ्यूशस वास्तववादी होता. राज्यकत॑ सुशिक्षित 
हवेतच हा रास्त आग्रह त्याने धरला आणि त्याच्या 
प्रभावी शिष्यांनी तो राबविला, 

राजा हा हुकूमशहा असावा आणि सत्य हेच 
(हे एकच व सवेश्रेष्ठ) अंतिम असते ही दोन्ही मते 
त्याला अमान्य दिसतात. राजकोय हुकूमशाही आणि 
वैचारिक अंतिमता यांत नाते असते. ही दोन्ही त्याला 
नामंजूर होती. सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे आणि सत्ये 
विविध असून त्यांचा शोध चालू ठेवावा लागतो 
ह्या त्याच्या धारणा दिसतात. 

त्याचा ' व्यक्‍ती (वरील भर अज्शा प्रकारचा 
आहे, की तो लोकशाहीवादी झाला असता असे 
म्हणावे लागते. मातवी गरजा, मानवी आकांक्षा, 
विशेषतः खृद्द माणूस त्याला महत्त्वाचा वाटला. 
आणि यामुळेच अनेक विचारसरणी आल्या आणि 
गेल्या तरी तो मात्र उरलाच आहे. तो पूर्णपणे 
अहिंसावादी किवा शांततावादी नव्हता; परंतु मान- 
वाचे मोल त्याला इतके वाटले, की निष्कारण केलेले 
रक्‍तपात आणि लढाया यांच्याविषयी त्याला घृणाच 
वाटत होती. 

कनफ्यूशसच्या सुधारणावादाचे मुख्य आवाहन 
म्हणजे त्याने मांडलेली ' उत्तम पुरुषाची ' कल्पना. 
काही तत्त्वज्ञ स्वतःचा आदशं अश्या प्रकारे रेखाट- 
तात. गीतेचा “ स्थितप्रज्ञ » अरिस्टॉटल चा ' मॅग्नॅ- 
निमस मॅन, रामदासांचा “ उत्तम पुरुष ,, नीव्हेचा 
: सुपरमॅन ', मार्क्सचा * कॉम्रेड ' तसाच कनफ्यूश< 
सचा ' रन्‌ ' आविष्कृत करणारा उत्तमपुरुष 
(11811 8 1158 10681). मानवता, विवेक आणि 
धैय या तीन सद्गुणांची जोपासना त्याचा हा उत्तम 
पुरुष करतो, मंग ज ने मानवता, दयाळूपणा, 
ओचित्त्य आणि विवेक हे चार सद्गुण प्रमुख मानले 
आहेत, आणि नंतरच्या कनफ्यूशसवाद्यांनी निष्ठा 
हा पाचवा सद्गुण उत्तम-पुरुषाला आवश्‍यक मानला 
आहे. व्यावहारिक फायदा-तोटा, लोकनिदा यांना 
दुय्यम मानून कनफ्यूशसचा उत्तम पुरुष या पाच 
सद्गुणांची उपासना प्रत्यक्ष आचरणातून करतो, 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८९ 


उत्तम-पुरुषाच्या थां कनपेयूशसप्रणीत ' आदर्शा"चा 
चीनमध्ये तर प्रभाव पडलाच; परंतु कोरिया, जपान, 
आज्नाम्‌ येथेही पडला, मात्र जपानमध्ये उत्तम पुरुष 
हा चांगला योद्धाही असणे आवश्‍यक भामले गेले. 

उत्तम-पुरुंषाची कल्पना मांडताना पितृसत्ताक 
कुंटुंबपद्धतीच्या चौकटीतच विचार केल्याने कनफ्यू- 
शासने मुलांच्या स्वातंत्र्याला व भाशाआकांक्षांना 
न्याय दिलेला नाही हे आपल्याला मान्य करावे 
लागते. या ठिकाणीच स्त्रियांच्या समतेचा प्रश्‍न 
उपस्थित होऊ शकतो. पत्नी असणे म्हणजेच समान 
असणे १0 00 9 001'1 (७10) 18 0 00 011 
( ७१०४] ) हे त्याचे वचन प्रसिद्ध आहे. परंतु 
उत्तम-पुरुषाचा आदर्श रेखाटताना कनफ्यूशसने 
स्त्रीचा.विचार खरोखरच केला आहे काय ? तर 
नाही म्हणावे लागते. स्त्री-पुरुष समानत्व त्याला 
सरसकटपणे अभिप्रेत नाही. पुरुष बाहेरचे बघणार 
व स्त्री चूल आणि मूल यांच्याकडे बघणार हेच 
त्याचे विभाजन असावे. पत्नीला घटस्फोट देण्याचा, 
पुन्हा लग्न करण्याचा किवा एकाधिक स्त्रिया कर- 
ए्प्राचे हक्‍क त्या काळी पुरुषांना होते. स्त्रियांना 
नव्हते. कनफ्यूशसने या बाबतीत काहीही सुधारणा 
सुचविलेल्या नाहीत. संग राजवटीतील नव-कनफ्यू- 
शसवाद्यानी तर पुढे स्त्रियांवर दृढ निबंध घातले. 
आज ते उरले नसले तरी कनफ्यूशस किंवा कनफ्यू- 
शसवादी स्त्री-मुकक्‍तीसाठी, कधीही स्वतंत्रपणे झगडले 
नाहीत हे सत्य मार्गे उरतेच ! पण त्याचबरोबर 
स्त्रियांविषयीचा त्याचा दृष्टिकोण अनुदार होता, 
त्यांना कमी ळेखणारा होता असेही आपल्याला 
म्हणता येणार नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे. 
कनफ्यूशसची विद्दत्ता ! 

पुस्तके लिहिणे, संपादित करणे या दृष्टीने 
केनफ्यूशस मोठा विद्वान नव्हता. प्राचीन चीनमधील 
बारा अक्षर ग्रंथ (1888108) त्यानेच लिहिले 
असे त्याचे ' भक्‍त ' मानतात, तर त्यांतील काही 
त्याने कदाचित संपादित केले असतील असे चिकि- 
त्सक अभ्यासक मानतात. 

* काव्यसूत्रे' ( कविता ) षृ जिंग ह्या ग्रंथात 
मुळात तीन हजारांपर्यंत कविता होत्या; परंतु त्यांतील 
३०५ निवडून त्यांना सुयोग्य संगीत दिले गेले ही 
कामगिरी “ इतिहास ' हा ग्रंथ कूनफ्यूशसच्या नावा 


कनफ्यूशस दर्शन 


वर नोंदतो. इतिहास-सूंत्र शू जिंग हा कनफ्यूशसने 
संपादित केला व त्यातील प्रकरणे नीट क्रमवार 
लावली असे परंपरा मानते. ' वसंत आणि ग्रीष्म 
बखरी ' छवुन-च्यव्‌ हा ग्रंथ त्यानेच संपादित केला. 
हे शक्‍य वाटते आणि मंग ज देखील हे मानतो. पण 
या बखरींतील नोंदी अगदी रटाळ आणि रुक्ष 
आहेत. लू. संस्थानातील ह्या बखरी इ. स. प्‌वं 
७२२ ते ४७९ ह्या काळातील घटना टिपतात. 
कदाचित असे असेल, कौ आज उपलब्ध असलेल्या 
बघरींच्या आवृत्त्या या कनफ्यूशसने संपादित 
केलेल्या आवृत्त्यांपेक्षा भिन असतील. ली जिया 
स्मृतिग्रंथाचे संपादन कनफ्यूशसने केले असणे शक्‍य 
आहे. कारण “ लून यू ' ( निवडक संभाषणे ) या 
ग्रंथातून त्याला ली विषयी फारच जिव्हाळा वाटत 
होता हे स्पष्टपणे दिसते. परिवतेन सूत्र (यी जिंग) 
मात्र त्याने संपादित केले असण्याची सुतराम शक्‍यता 
नाही. कारण त्याचा फल्ज्योतिषावर विश्‍वास 
नव्हता. (अर्थात यी जिंग हे ज्योतिषशास्त्राचे पुस्तक 
नाही. त्याचा तसा उपयोग करता येतो. मूळ उपयोग 
वर्तमान परिस्थितीचे विश्‍लेषण करण्यासाठी आहे.) 


कनफ्यूशस विद्याप्रेमी होता. भोवतालच्या जगा- 
तील दैन्य, दारिद्रथ, दुःख व अज्ञान दूर करावे ही 
त्याची तमन्ना होती आणि त्यासाठीच विद्येचा वापर 
करावा असे त्याला वाटे. पुस्तकी पांडित्यापेक्षा 
त्याचा भर विचार, आचार, संचार आणि प्रचार 
या चतुःसूत्रोवर होता. कनफ्यूशसच्या हातुन भरीव 
ग्रंथसेवा घडली नाही तरी त्याच्या पंथाने पुढे 
विद्वत्तेवर, पांडित्यावर भरपुर लक्ष दिले आणि 
विद्वत्ता हा या पंथाचा पुढे एक भक्कम आधारच 
ठरला. 


आचायय खुंग यांचे शिष्य 

ज्या तत्त्वज्ञांच्या तत्त्वज्ञानांतून पंथ निर्माण झालेले 
दिसतात, इशज्म्स - वाद निर्माण झालेले दिसतात 
त्यांच्या भोवती मित्रांचा आणि शिष्यांचा गोतावळा 
जमलेला दिसून येतो. साँक्रेटीस, बुद्ध, ही अश्या प्रका- 
रची प्राचीन अविस्मरणीय उदाहरणे. अर्वाचीन 
काळात माक्स आणि एडमंड हुसले यांच्या बाबत 
असे घडले आहे. आपल्याकडे गांधींचे असेच झाले. 
कनफ्यूशस याला अपवाद नाही. कनफ्यूशसचे विचार 

न. भा. ६ 


- &4 


त्याचे स्वतःचे, परंतु कनफ्यूजसवाद त्याच्या शिष्यांचा 
आणि मित्रांचा. 

या क्रिष्यांत दोन महत्त्वाचे प्रकार दिसतात. 
ज-लू, रान्‌ यव्‌, ज खुंग यांसारखे त्याच्या आयु- 
ष्याच्या पूर्वार्धातील शिष्य सरकारी यंत्रणेत वरच्या 
पदांवर पोहोचलेले, मंत्री झालेले दिसतात किवा 
त्या आकांक्षेने प्रेरित झालेले दिसतात. सरकारात 
शिरावयाचे आणि त्यातून समाजरचना बदलायची 
हे. कनफ्यूशषसच्या जीवनाच्या पूर्वार्धातील घ्येय 
असल्यामुळे हे घडले आहे. 

जीवनाच्या उत्तरार्धातील त्याचे त्सुई शू, त्स 
यू, त्सु-शांग, त्सू-स्यव, त्सेंग-शन्‌ यांसारखे शिष्य 
त्याच्या शिकवणुकीच्या आधारे पंथ, संप्रदाय निर्माण 
करण्यात गुंतलेले दिसतात. सामाजिक व राजकीय 
उत्साहापेक्षा त्यांच्यांत विद्वत्ता, ग्रंथ, शिक्षण यांच्या- 
बद्दल जास्त प्रेम दिसते. कनफ्यूशसचा जीवनाच्या 
अर्ध्यावर झालेला राजकीय सत्तासंपादनाबाबतचा 
भ्रमनिरास या फरकाला कारणीभूत आहे. या 'भ्रम- 
निरासामुळे तत्त्वज्ञानात फरक पडलेला नसला तरी 
समस्यांना सामोरे जाण्याच्या पद्धतीत मात्र फरक 
पडलेला दिसतो. 

“लून यू ' ( निवडक संभाषणे ) या ग्रंथात 
कनफ्यूशसचे एकूण छत्तीस शिष्य दृष्टीस पडतात: 
त्यांतील दहाबारा विज्षेष ठळक दिसतात. येन हृ वै 
आणि रान्‌ च्यव्‌ हे विशेष लाडके दिसतात. परंतुहे 
सारेच शिष्य चीनच्या जनमानसात इतके खोलवर 
जाऊन रुजले आहेत, की त्यांची तुलना या बाबतीत 
फक्त महाभारतातील व्यक्तींशी किवा ख्प्राईस्टच्या 
शिष्यांशीच करावी लागते. 

या शिष्यांनी कनफ्यूशसवाद निर्माण केला खरा; 
परंतु कनफ्यूशसला खऱ्या अर्थाने मोठा केला 
मंग ज या प्रशिष्याने. माक्‍संवाद लेनिनने मोठा 
केला तद्षासारखाच हा प्रकार आहे. मंग ज चे त्याने 
* संवाद रूपाने मांडलेले विचार ' मंग ज' याच 
नावाच्या ग्रंथात संकलित केले गेले आहेत. आणि 
या ग्रंथाला चीनच्या जनमानसात “लून यू च्या 
खालोखाल स्थान आहे. 

“ ळून य्‌ ? ( चर्चा आणि वचने ) 

कनफ्यूशसने स्वत: स्वतंत्र पुस्तके लिहिली नाहीत. 

सॉक्रेटीसचे विचार जसे त्याच्या शिष्यांनी टिपून 


34 
ठेवले आणि जतन केले, येशूची वचने जशी त्याच्या 
शिष्यांनी जतन केली त्याचप्रमाणे कनफ्यूशसचे 
त्याच्या शिष्यांशी झालेले काही संवाद त्याच्या 
शिष्या-प्रशिष्यांनीच जतन केले. ही निवडक संभाषणे, 
संवाद ' लून यू ' या नावाने चिनी साहित्य-संस्कृतीत 
अंजरामर झाले आहेत. 

“लून यू हा ग्रंथ छोटेखानी आहे; पण त्याचे 

माहात्म्य भगवद्गीतेसारखेच मोठे आहे. यातील 
प्रत्येक शब्द आणि प्रत्येक वाक्य मोलाचे आहे, 
कारण चीनच्या जनमानसावर गेली अडीच हजार 
वर्षे त्याने अंमल गाजविला आहे. हा ख्ढार्थाने 
धर्मग्रंथ नाही; पण त्याला लाभलेली प्रतिष्ठा मात्र 
धमंग्रंथाच्या कोटीतील आहे. आरंभीचे सोपेपण हा 
ग्रंथ आपण जसा काळजीपुर्वक पाहू लागतो तसे 
गळून पडते. त्यातील गहनता जाणवू लागते. अनेक 
प्रश्‍न, अडचणी उपस्थित होतात आणि कित्येकांची 
उत्तरेही मिळत नाहीत. 
“ “लून यू ' या चिनी शब्दांचा अथे 'चर्चा व 
वचने". हस्तलिखिते संपादित करणे या अर्थानेही ल्न 
हा शब्द यांच ग्रंथात येतो ( १४-९ ). ही निवडक 
भाषिते, हे उद्गार नोट संपादित स्वरूपात मांडलेले, 
आहेत असा “लून य्‌! चा अर्थ होईल. पण 
ग्रंथाचे स्वरूप पाहता “* लून यू ' चा अथे निवडक 
वचने, संभाषणे असा करणे योग्य होईल. कारण 
ग्रंथात छोट्या छोट्या चर्चा, प्रश्‍नोत्तरेही आलेली 
आहेत. हाच अर्थ स्पष्ट व्हावा म्हणून या ग्रंथाला 
पाश्चात्य € अँनालेक्ट्स्‌ ऑफ कनफ्यूशस ' असे 
संबोधतात. अंनालेक्टांस या ग्रीक शब्दाचा अर्थ 
एकत्र आणणे, वेचून संगृहित करणे असा आहे. 
आणि अँनालेक्टसचा ( 811ए]60158) शब्दशः अर्थ 
५०]]७टॉ्ठयड खी शा िचिष्टणाठाा8 
असा होतो (चेम्बसं डिक्शनरी ). हा अर्थ अर्थातच 
अचूक नाही, परंतु ' अंनालेक्टस्‌ ऑफ कनफ्यूशस 
हे नामाभिधान पाइचात्त्यांत अगदी पक्के रुळलेले 
आहे. 

सवंच प्राचीन चिनी अक्षर ग्रंथांची नावे अश्लीच 
साधी आणि वणंनात्मक आहेत. त्यांत फार मोठी 
काव्यात्मकता किंवा कल्पकता दिसुन येत नाही. 
साध्याच नावाने प्रसिद्ध असलेला हा ग्रंथ संभाष- 
णांचा आहे. मोठमोठे संवाद, चर्चा येथे नाहीत, 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२ 


विस्तृत वाद-विवाद करण्याची आवड कनफ्यूश- 
सला नव्हती. तो मोजके आणि माभिक बोलणारा 
होता. ' मंग ज * ची संभाषणे थोडी विस्तृत आणि 
जास्त लालित्यपु्ण आहेत. 

ळून यू'च्या तीन अधिकृत संहिता असाव्यात. 
स्त्रि. पू. १०० ते इ. स. १०० या काळात छू संहिता 
आणि चि संहिता प्रचलित होत्या. चि संहितेत दोन 
प्रकरणे जास्त होतो. परंतु ही संहिता आज उपलब्ध 
नाही. आजच्या आवृत्त्या लू संहितेवर आधारलेल्याच 
आहेत. इ. स. दुसऱ्या किवा तिसऱ्या शतकात ल्न 
यू ची प्राचीन आवृत्ती अस्तित्वात आलो. ही 
“गु वन्‌ ' (प्राचीन संहिता) जृंग स्यूआन्‌ने तयार 
केली. लू आणि गु संहितेत सत्तावीस ठिकाणी फरक 
आहेत; परंतु ' गु ' संहिताच संत्र प्रचलित अस- 
ल्याने तीच अभ्यासकही आज वापरतात. माझा हा 
प्रस्तुत अनुवाद ' गु संहितेवर ' आधारलेल्या इंग्रजी 
अनुवादांवरच आधारलेला आहे. 
कनफ्यूशस-संप्रदाय 

कनफ्यूशसच्या मृत्यूनंतरच त्याच्या शिष्यांनी 
त्याच्या तत्त्वज्ञानाच्या आधारे त्याचा संप्रदाय 
निर्माण करायची हालचाल सुरू केलेली दिसते. 
आणि या हालचालींना यश येऊन इ. स. पूवे १३६ 
मध्यं हा संप्रदाय राष्ट्रीय स्वरूपाचा झालेला दिसतो. 
च्यीन्‌ राजवटीत कनफ्यूशसवादाचा काही काळ 
र्‍हास झालेला दिसतो. इ. स. पूर्व १२४ मध्ये राष्ट्रीय 
विद्यापीठाची स्थापना होऊन त्यामध्ये प्रत्येक अभि- 
जात ग्रंथाच्या दृष्टीने एकेक विभागही सुरू झालेला 
दिसतो. 

“ संप्रदाय ' हा शब्द आपण येथे वापरलेला 
असला तरी हा संप्रदाय धम नव्हता हे लक्षात ठेवले 
पाहिजे. तत्कालीन प्रचलित दाव-धर्म हा संकेतरूपी 
होता. त्यातील विश्वाची उपासना, नद्या व पर्वतांची 
पूजा इ. धामिक गोष्टींना या संप्रदायाने उचलन 
घरले हे खरे असले, तरी या संप्रदायाचे सामथ्ये 
पहिल्यापासुनच निधर्मी स्वहूपाचे होते. हान 
घराण्याच्या राजवटीत तर याने चीनची की >. 
घडविली. हान्‌ घराण्याच्या ऱ्हासानंतर अकराव्या 
शतकापर्यंत दाव्‌ मणि बुद्धधम यांचा पगडा काही 
अंशाने चीनमध्ये होता; परंतु अकराव्या शतकानंतर 
त! नष्ट होऊन * नव-कत्तफ्यूशसवादा 'चा पुन्हा 


कनफ्यूशस दर्शन 


जोर झाला. एकंदर पाहता गेल्या अडीच हजार 
वर्षांत कनफ्यूशस संश्रदाय व त्याची विचारसरणी 
सर्वांत महत्त्वाची सांस्कृतिक धारा राहिलेली दिसते. 
कनफ्यूशस कधीही देव मानला गेलेला नाही. 
त्याच्या नावाने ठिकठिकाणी स्मारके स्थापन झाली; 
देवळे किवा चर्चेस नव्हेत. ह्या प्रणालीने व पंथाने 
कधीही संस्थापक व संघटित धर्माचे रूप धारण केलेले 
नाही. प्रमाणग्रंथांचे पठण, मंदिर, पुजारी असा 
प्रकार नाही. संप्रदायामध्येही कनफ्यूशस हा आदश 
पुरुष, अंतिम विवेकी, सर्वोच्च गुरू असा मानला 
गेला असला, तरी देव मानला गेलेला नाही. 
सुरुवातीच्या काळात कनफ्यूशस-वाद हा अनेक 
प्रणालींमधल्ा एक असा होता. पण तोच पुढे सर्वांत 
महत्त्वाचा ठरला. त्याला तीन प्रणालींनी विरोध 
केला. त्यांतील पहिली लाव ज ची दाव्‌ प्रणाली 
( १७081) ) निवृत्तीपर, गूढवादी आणि स्वच्छंदी 
होती. दुसरी आचाये मो वादी ( ४०18.) ही 
मो ज ची प्रणाली वैश्विक प्रेम मानणारी होती. 
तिसरी कायदावादी प्रणाली हुकूमशाही व सत्ता 
यांचे समर्थन करणारी होती. 
च्यीन हुकूमशाहीत म्हणजे इ. स. पू. २२१ ते 
२०६ मध्ये कायदेवादी फार जोरात होते. या 
चौदा वर्षांच्या राजवटीत विचार साचेबद्ध कर- 
ण्याच्या प्रयत्नात हजारो प्राचीन ग्रंथ जाळण्यात 
आले. कनफ्यूशस-वाद्यांनी ग्रंथ दडवून ठेवल्या- 
मुळेच केवळ सुदैवाने सुटले. बांबूंच्या पट्ट्यांवर 
लिहून ठेवलेले हे ग्रंथ पुढे उघडकीस आले व पुढे 
जाळपोळीचा दारुण अनुभव लक्षात घेऊन दगडांवर 
कोरून ठेवण्यात आले. याच सुमारास जूग शूने 
कनफ्यूशसच्या विचारांत घडवून आणलेले बदल 
तर हान्‌ राजवटोच्य़ा अखेरीस फारच लोकप्रिय 
ठरले. तृंगने कनफ्यूशसच्या विचारांना यिन-यांग 
मा विचार-द्वैताची जोड दिली, यिन-वेदिविक नका- 
रात्म-शक्‍्ती आणि यांग ही -वशविक होकारात्म- 
शक्‍ती या दोहोंच्या मिलाफातूनच प्रत्येक गोष्टीचा 
जन्म होतो असे नेहमी मानले जात असे. 
कनफ्यूशसप्रणालीत तत्त्व आणि जडशक्तींची 
समस्या महत्त्वाची आहे. जंग-जूचा बौद्धिक द्वेतवाद 
१२ते १५ या तीन-चार शतकांत प्रभावी होता. 


क > शि नर शा 
१६व्या शतकात वांग यांग मिंगच्या चिद्वादाने त्याची 


४२ 


जागा घेतली. तत्त्व आणि जडशक्‍ती एकच होत हे 
चिद्वादाचे प्रतिपादन होते. १७ व्या. शतकात ही 
दोन्ही मते बाजूला पडून जडशक्ती हेच आस्तित्वा- 
तील मूल्भूत तत्त्व आहे हे मत स्थिरावले. 

या संप्रदायाला आणखी एक' समस्या शेकडो 
वर्षे पुरलो. ती ' को'ची समस्या. गोष्टींचा शोध- 
को-म्हणजे काय ? कनफ्यूशसवादी जंग जू पंथाने 
गोष्टीचा शोध म्हणजे कोणत्याही गोष्टीमध्ये 
जे तत्त्व असते त्याचा शोध असा अर्थ घेतला; 
तर वांग यांग मिगच्या गटाने “को ' म्हणजे 
मनातील दोष काढून टाकणे व ते निर्दोष बनविणे 
असा अथे घेतला. अकराव्या शतकात “को? 
म्हणजे वस्तु खरोखरीच कश्या आहेत याचा अभ्यास 
असा अर्थ रूढ झाला व त्याप्रमाणे भूमिका घेतली 
गेली. हीच भूमिका कनफ्यूशसपंथीयांची प्रमुख 
बौद्धिक परंपरा मानली जाते. 

मनुष्य मूलतः चांगला आहे. हे कनफ्यूशसवाद्यांचे 
आणखी एक महत्त्वाचे प्रतिपादन. पुढे ११ व्या 
शतकात नव-कनफ्यूशसवाद्यांनी असे प्रतिपादन केले, 
को मनृष्य वाईट होतो तो व्यक्तीत किवा समाजात 
काही दोष उत्पन्न झाल्याने; आणि हा दोष दूर 
केला, की तो पुन्हा चांगला होतो. चांगल्या-वाईटाची 
समस्या जगातील सर्वच विचारप्रणालींना महत्त्वाची 
वाटत आली आहे. तशीच कनफ्यूशसवाद्यांनाही 
वाटत आली. 

कनफ्यूशसवादी ' रन्‌ ' म्हणजे मानवता हे मूल्य 
सवेश्रेष्ठ मानतात. यामुळेच अर्वाचीन काळात अने- 
कांना हा संप्रदाय जवळचा वाटत आला. कनफ्यू- 
शसच्या आधी ' रन्‌ * राज्यकर्त्यांचा प्रजेबाबतचा 
दयाळूपणा हा एक विशेंष होता. याच्या संदर्भात 
त्याने * रन्‌ ! म्हणजे सर्व सद्गुणांचा मिलाफ असा 
अथे घेतला. सवे सद्गुण जेव्हा मिलाफ पावतात, 
तेव्हाच रन्‌ राजांप्रमाणे आदशं होता येते, प्रजेच्या 
बाबतीत दयाळू होता येते असे त्याला वाटत होते. 

“मंग ज' आणि ' सुवण मध्य! या ग्रंथांतुन 
पुढे ' रत्‌ म्हणजे रन्‌ ' हे सुत्र आले, याचा अथे रन्‌ 
हे मानवाचे व्यवच्छेदक लक्षण होय हा आहे. हान्‌ 
राजवटीत रन्‌ म्हणजे प्रेम असे मानले जाऊ लागले, 
थांग कालखंडात रन्‌ म्हणजे मानवजातीबद्दल प्रेम 
असा अन्वया्थे लावला गेला, पुढे बोद्ध धर्माच्या 


8४ 


प्रभावामुळे ' रन्‌ ' म्हणजे सवे गोष्टींविषयोचे प्रेम 
असा अन्वयार्थ लावला जाऊ लागला. रन्‌चा अथ 
असा स्पष्ट होता होता सतराव्या शतकापासून * रन्‌ 
म्हणजे सवे लोकांचे एकत्रित सहजीवन असा अर्थ 
लावला गेला. आणि कनफ्यूशसवाद्यांनी त्यान्वये 
अनेक सामाजिक चळवळींना जन्म दिला. रन्‌ 
विश्वाला देणगी आहे. ते सर्जनशील, जीवनदायी 
तत्त्व आहे या बाबतीत मात्र नव-कनफ्यूशसवाद्यांत 
एकमत होते. 

एकोणीसाव्या शतकात पाश्चिमात्य विज्ञानांच्या 
प्रभावामुळे अर्वाचीन कनफ्यूशसवादी ' रन्‌! चा अथे 
विद्युतशक्‍ती, ईथर, विश्‍वातील चैतन्य असा लावू 
लानले. प्राचीन काळी “ माता-पिता यांच्या प्रेमा- 
पासुन ' उत्क्रांत होत गेलेली रन्‌ कल्पना अखेरीस 
येथे येऊन ठेपली. “ रन्‌ ' संकल्पनेवाबत थोड्या 
विस्ताराने लिहिण्याचे कारण एवढेच, की ही कल्पना 
कनफ्यूशस सांप्रदाथिकांनी कमालीची महत्त्वाची 
मानली आहे. 

कनफ्यूशस संप्रदायाचा प्रभाव पडण्याचे कारण 
त्यांचे तत्त्वज्ञान हे जसे होते, तसेच त्यांनी दोन हजार 
वर्षे अनेक शिक्षणसंस्था जागत्या ठेवल्या हेही होते. 
सरकारी अधिकारी तयार करण्याच्या दृष्टीने 
विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे हे या संस्थांचे काम होते. 
पण हे एक काम सोडले तर बाको या शिक्षणसंस्था 
आपल्याकडील पाठशाळांप्रमाणेच असत. त्यामुळे 
शेतकरीवर्गाला त्यांची कधीच फिकीर नव्हती. 

या पाठशाळांतून पाठांतराला अवास्तव महत्त्व 
असे. प्राचीन तेरा अक्षर ग्रंथच पुनःपुन्हा उगाळले 
जात. अभ्यासक्रम वर्षानुवर्ष तेच असत. प्रादेशिकता 
आणि सनातनीपणा हे मुख्य दुर्गुण या संस्थांत 
केव्हाच घुसले. माणसाचा पूर्ण विकास आणि 
ज्ञानाच्या विकासासाठी लागणारा सदाहरित 
व्यासंग बाजूला पडले. मुख्य म्हणजे श्त्रियांच्या 
शिक्षणासाठी त्यांनी काहीही भरीव कार्य केले 
नाही. 

कनफ्यूशसचे तत्त्वज्ञान विज्ञानाच्या विकासाला 
पुरक आहे. वस्तुस्थितीचे ज्ञान, निसर्ग आणि मानव 
यांना या तत्त्वज्ञानात फार मान आहे. परंतु 
कनफ्यूशस संप्रदायात शास्त्रज्ञ निर्माण झाले नाहीत. 
जू स्यी हा पर्वेतमाथ्यावर व्याख्याने देत असताना 


नवभारत. 


ऑक्टोबर, १९८२ 


त्याला माझ्यांचे अवशेष सापडले. त्याने त्यांचा 
अभ्यास करून तो पर्वेतमाथा एके काळी समूद्राचा 
तळ होता असा निष्कषे काढला. हे कितीतरी वर्षा- 
पुर्वी. परंतु अशी उदाहरणे अपवादात्मक दिसतात. 
निसर्गावर ताबा मिळविण्याची कल्पना स्यून त्सू मध्ये 
होतो, त्यातून निसगे-शास्त्रे मात्र या सांप्रदायिकांना 
कधी निर्माण करता आली नाहीत. प्रभाव राहिला 
केवळ मंग-ज च्या नीतितत्त्वांचाच. 

असे असले तरी कनफ्यूशवाद्यांनी आणखी दोन 
गोष्टी चीनला दिल्या, त्या फार महत्त्वाच्या होत्या. 
त्या म्हणजे ऐतिहासिक भान आणि भविष्य- 
काळात पृथ्वीतलावर आदश राज्य अवतरू शकेल 
हा दृढ आश्यावाद. कनफ्यूशस सांप्रदायिकांनी 
प्राचीन काळापर्यंत जाऊन भिडणारे तपशीलवार 
इतिहास तयार केळे. प्रत्येक विषयाकडे ऐतिहा- 
सिक दृष्टीतून पाहण्याची वृत्ती जोपासली. बौद्ध 
आणि दावूवाद्यांची स्वर्गीय नंदनवनाची कल्पना 
त्यांनी अतिरंजित म्हणून नाकारली आणि वास्त- 
वातच प्रयत्न करून चांगळे राज्य व समाज निर्माण 
करण्याची जबाबदारी माणसाची आहे ह्याचे निश्चित 
भान चीनला दिले. 

केनफ्यूशसचे अनुयायी प्रामुख्याने नतिक आणि 
सामाजिक प्रश्‍नांत रस घेणारे होते. त्यामुळे या 
सप्रदायाची वाढ कलांचा विकास घडविण्यास 
कारणीभूत ठरली नाही. कनफ्यूशसला संगीताची 
आवड होती ? पण संप्रदायाने नृत्य, चित्रकला 
याप्रमाणेच संगीताकडेही दुलक्ष केले. नाही म्हणा- 
यला संप्रदायाने काही साहित्य जोपासले. पण 
यंथही ऐतिहासिक लिखाण आणि नैतिकतेची 
मांडणी करणारे लिखाण यांचाच विज्ेष पुरस्कार 
केला जाई. कादंबऱ्या आणि नाटके यांच्यांत 
रजनवादो प्रवृत्ती चटकन घुसतात त्यामळे है दोन्ही 
साहित्यप्रकार कनफ्यूशास सांप्रदाथिकांच्या उप- 
हासाचा विषय झाले. कला, विज्ञषषत: निसर्गाचे 
चित्रण करणारी चित्रकला यांना खरे उत्तेजन 
दाव्‌वाद्यांकडूनच मिळत राहिले. 


कनफ्यूशस सांप्रदायिकांचे आणखो एक मोठे 


कण म्हणजे त्यांनी चीनच्या संस्कृतीत एकजिनसी- 
पणा आणताना जातिव्यवस्थेसारखी कोणतीही 
जाचक रचना निर्माण होऊ दिली नाही. त्यांनी 


अ क, गभ 


1) 


-उनभ रड स्ट ज्ञ 

"करखगंघर चिघज्तन, 

"रढडटणतथदधन 
१.८. ॥८०८-£: 


कनफ्यूशास दर्शन 


वळाचा वापर कमी लेखल्यामुळे सैन्य कमी मह- 
तत्वाचे राहिले ही गोष्ट खरी; परंतु त्यांची गुणवत्ते- 
वर आधारित परीक्षापद्धती त्यांनी अशी राखली, 
की मंत्री किवा श्ासकांचा वगेही त्यांनी निर्माण 
होऊ दिला नाही. कुठल्याही प्रदेशातील आणि 
गोरगरीब माणसेही उच्चपदापयंत चढू शकत असत. 
एखादी जुलमी राजवट उल्थून पाडण्यातही लोकांना 
मुळीच गैर वाटत नसे. कनफ्यूशसवाद्यांच्या परीक्षा- 
तंत्राने वंशपरंपरेपेक्षा गुणवत्ता महत्त्वाची आहे हे 
सूत्र साऱ्या चीननेंच कळत नकळत स्वीकारले. 


अर्वाचीन फेरबदल 

वाइचात्त्य विज्ञान आणि आधुनिक विचार यांनी 
प्रेरित होऊन कनफ्यूशस संप्रदायाला खरा विरोध 
सुरू झाला तो एकोणीसाव्या शतकाच्या अखेरीस, 
व विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस. १९११ मध्ये 
राजकौय क्रांती होऊन चीनमध्ये प्रजासत्ताक आले. 
आणि याच पाइवेभमीवर १९१७ च्या सुमारास 
चीनमध्ये साहित्यिक क्रांतीही सुरू झाली. 

छन दु-स्पव्‌ ( ा' ए'प-डांए ) हा खुंग- 
विरोधी वैचारिक चळवळीचा नेता होता. पीकिगच्या 
राष्ट्रीय विद्यापीठातील हा प्राध्यापक ' नव तारुण्य र 
य़ा मासिकाचा संपादकही होता. हू षू (पिप 
2111) हा त्याचा सहकारी होता. या चळवळीने 
चिनी साहित्यात क्रांती घडवून आणली. बोल- 
ज्नाषेचा लिखाणासाठी वापर, लोक वाडू्मयावर भर, 
मध्ययुगीन सरंजामशाहीला विरोध, वैज्ञानिकता, 
लोकझ्याही यांचा जोरदार पुरस्कार ही या चळ- 
वळीची सूत्रे होती. 

या चळवळीचा विरोध प्राचीन कनफ्यूशसला 
नव्हता; तर खृंगशाहीला होता. कनफ्यूशस हाच एक- 
मेव बरोबर आणि बाकी सवे काही चूक असे मानून 
दोन हजार वर्षे चीनवर वर्चस्व गाजविणाऱ्या 
सनातनी मंडळींना होता. हा विरोध मांचू राजेशाही 
खुंग-वादाचा दुरुपयोग करून जी दडपशाही करीत 
होती तिला होता. 

खुंग-वाद हा धर्मे आहे असे मानण्याला छन दु 
स्यवचा सकत विरोध होता. कनफ्यूशसमध्ये धामि- 
कता आणि धमं-सुत्रे नाहीत है मत त्याने जोरदार- 
पणे मांडले, आधुनिक धारणा आणि कनफ्यूशस 


४५५ 


संप्रदायाची तत्कालीन ठेवण यांच्यांतील विसंगती 
त्याला जाणवत होती. ही ' फाटलेली टोपी' आपण 
आता फेकून दिली पाहिजे असे त्याला वाटत होते. 

नव-कनफ्यूश्षस सांप्रदायिकांनी ' स्त्री'हा दडपले. 
हे सोडून देऊन त्याऐवजी इब्सेनची “ नोरा १ आता 
चीनमध्य़े निर्माण झाली पाहिजे असे त्यांना वाटत 
होते; पण चीनमध्ये जे जे वाईट आहे ते सारे खृंग- 
वाद्यांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न सामान्य जनतेला 
अर्थातच अतिरेकी वाटला. 

याच सुमारास द्वान्‌ च्यी- चे आणि खांग्‌ य॒व्‌- 
व या खंंगवाद्यांचा चीनची केंद्रीय सत्ता काबीज 
करण्याचा जो प्रयत्न चालू होता तो फसला आणि 
कनफ्यूशस-संप्रदायाचे राजकीय महत्त्व संपुष्टात 
आले. 

विसाव्या शतकात कम्युनिझम ( साम्यवाद ) 
आणि अनेक नव्या विचारधारा चीनमध्ये आल्या. 
नवीन सांस्कृतिक संस्कार चीनवर होऊ लागले. 
पाइचात्त्य संस्कृतीचा हा वाढता प्रभाव मूळ चित्ती 
संस्कृतीच नष्ट करोल ही भीती निर्माण झाली, 
यामधूनच एक आये समाजासारखी राष्ट्रीय-सांस्कू- 
तिक चळवळ चीनमध्ये उभी राहिली. या प्रति- 
गामी चळवळीला शह देण्यासाठी चांग थेयेनया 
अभिजात वृत्तीच्या अभ्यासकाने कनफ्यूशसच्या' 
कल्पनांना पुन्हा योग्य ते स्थान विद्यापीठांतून 
दिले. चीनच्या भूतकाळातील आणि कनपफ्यूश्सच्या 
वरंपरेतील चांगल्या गोष्टी टिकवून धरायला 
काहीच हरकत नाही असे अनेक विद्वानांचे आणि 
समाजधुरीणांचे मत पडले. आधुनिकीकरण आणि 
पाइचात्यीकरण सवंस्वी एक नव्हेत हे लक्षात 
येऊ लागले. * व्यावहारिक बाबींसाठी पाइचात्त्य 
ज्ञान आणि जीवनाच्या मूळ वेठकौसाठी चिनी 
संस्कृती ' हे सूत्र मान्य केळे गेले, आणि चिती 
लोकांच्या लेखी चिनी संस्कृती याचा अर्थच मुळी 
खुंग-संस्कृती असा होतो. खांग्‌ यव वे किवा छेन 
हुआन चांग याप्रमाणे पूर्ण प्रतिगामी कनफ्यूशस- 
बादी आज कोणीही नाही आणि मध्यममागे हाच 
खरा यावर सवंत्र एकमत काही काळ निर्माण झाले. 

पाश्‍चात्त्य विज्ञानाचा फायदा घेऊन खुंग तत्त्व- 
ज्ञानाची नवी कालोचित मांडणी करायचे माव्‌ ज- 
दुंगच्या उदयापर्यंत, कम्युनिस्ट राजवट येईपयंत 


शदे 


चाळूच होते. लियांग शू-मिंग ह्याचे प्रयत्न या दृष्टीने 
फार महत्त्वाचे मानळे' जातात. उत्पादन-पुनरत्पा- 
दनातून होणारा बदल, बुद्धी हे अस्तित्वाचे वैदिविक 
तत्त्व, विश्वातील तटस्थ आणि कार्यशील शक्तींच्या 
सतत पडणाऱ्या प्रभावांमुळे गोष्टीचे होणारे वारं- 
वारचे ख्पांतर हे तो महत्त्वाचे कनफ्यूशस-सिद्धान्त 
मानतो. या दिक्षेने जाणारा फंग यन्‌ लानचा “न्यू 
रेशन फिलॉसफी ? हा असाच एक महत्त्वाचा ग्रंथ 
-वैचारिक' प्रयत्त-आहे. 
संप्रदायाचे जुने राजकीय महत्त्व नष्ट झाले तरी 
खुद कनफ्यूशसच्या राजकीय विचारांचा अर्वाचीन 
राजकारणावरील प्रमावच तष्ट क्ञाला असे मात्र 
नाही. सून यंत सेन सारखे क्रांतिकारकही कनफ्यू- 
शसची नीती चीनच्या पुनरुज्जीवनासाठी आवइ्यक 
'मानीत असत. ग्वो मिन्‌ दांगू पक्षाचे चि थां ओ 
सारखे नेते कनफ्यूशसचा उघड गौरव करीत, व 
त्याचे महत्त्वं पटवून देत. चियांग के शेकची नवजीवन 
चळवळ (१९३४) तर खुंग-सद्गणांना म्हणजे 
औचित्य (ली), न्यायप्रियता (यी), प्रामाणिकपणा 
(ल्यन) आणि प्रतिष्ठा (छी) यांना खूप महत्त्व देई. 
“ग्वो मिन्‌ दांगू सरकारने देखील खंग-संप्रदायाचे तेरा 
अक्षर ग्रंथ अभ्यासक्रमात ठेवलेच होते. २७ ऑगस्ट 
'हा कनफ्यूशसचा जन्मदिनहोी राष्ट्रोय सण म्हणून 
पाळण्याची प्रथा या राजवटीत होतीच. या दिवशी 
सावंत्रिक सुट्टी दिली जाई. 
पहिल्या च्यीन्‌ सम्राटांच्या कारकीर्दीत जसे 
कनफ्यूशसचे महत्त्व नष्ट करण्याचे प्रयत्न झाले, 
तसेच प्रयत्त कम्य्‌निस्टांनी मावृच्या कारकौर्दीत 
(१९४९ नंतर) केले, तरीही त्यांचे धोरण कनफ्यू- 
शस संपु्णे उखडून टाकण्याचे मात्र नव्हते. आज 
* माव्‌ 'चे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. 
अर्थातच पुढील काळात समतोल जीवन निर्माण 
झाल्यावर कनफ्यूशसला पुन्हा योग्य ते स्थान प्राप्त 
होईल यात शंका नाही, जपानमधील मे' जी क्रांती- 
नंतर व'नफ्यूशसकडे जपानी जितक्या तिरस्काराने 
पाहात आणि जपात्तच्या शितो धर्मांचा गौरव करीत, 
तितकाच तिरस्कार चिती कम्युनिस्टांनी १९७२- 
७६ पर्यंत दाखविला, पण त्यानंतर पुन्हा कनफ्यूशस 
हा एकेकाळचा महान तत्त्ववेत्ता होता असे मत 


प्रतिष्ठापित होत आहे. 


नवभारत. 


ऑक्टोबर, १९८२ 


कनफ्यूशस आणि लावू ज. (1,50-150) 


कनफ्यूशस-संप्रदायाखालोखाल चीनमध्ये लाव्‌ 
जच्या दावू संप्रदायाचे (ग'७०181)) महत्त्व आहे. 
( बौद्ध धर्मांचे स्यान तिसर्‍या क्रमांकाचे आहे. ) 
या दाव्‌ संभ्रदायानेही त्याच्या परीने चिनी संस्कृतीत 
लक्षणीय भर घातलेलो आहे. | 

 दाव्‌ संप्रदायाचा जनक लावू जं हा कनफ्यूशसचा 

ज्येष्ठ समकालीन असल्याने या दोघांची थोडीशी 
तुलना उचित ठरते. स्थूलमानाने कनफ्यूशस हा 
विचारांवर भर देणारा, समाजोन्मृख, आज्ञावादी, 
प्रयत्नशील आणि अभिजात मनोवृत्तीचा . आहे. तर 
लावू ज हा याउलट एकाकी, निःसंग, गूढवादी 
आणि रोमँटिक आहे. तो कमालीचा व्यक्‍तिवादी 
वाटतो. त्याचा पिंड कवीचा आहे, समाजसुधा- 
रकाचा नाही. म्हणजे ही दोन व्यक्तिमत्त्वे कमा- 
लीची भिन्न आहेत. तरी देखील, चितनप्रियता, 
साहित्य व संगीताचे प्रेम, साधी राहणी, माणसा- 
माणसांतील प्रेमसंबंध व जिव्हाळा यांची जपणक 
ही दोघांमध्येही समान माहेत. आणि मराठी माण- 
साला जसे रामदास व तुकाराम ही दोन्ही व्यक्ति- 
मत्त्वे भित्न असली तरी मनापासून आवडतात, तक्षीच 
चिनी जनतेला ही दोन उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वे आवड- 
तात. कारण अखंरीस, एकाच प्राचीत चिनी संस्कृ- 
तीची ही दोन्ही थोर अपत्ये आहेत, 

मात्र चीनमध्ये कनफ्यूशसच्या संप्रदायालाच जास्त 
यक्ष मिळाले आणि. कनफ्यूशसचाच प्रभाव खपच 
अधिक पडला, चिनी जनता कशा स्वरूपाची अ रर 
यावर ही गोष्ट बोलका प्रकाश पाडते. हे 
कनफ्यूशस आणि पाद्मातत्य 


सतराव्या तकात चीनमध्ये गेलेल्या जेसुईट 
धमंप्रचारकांनी कनफ्यूदस आणि त्याचा संप्रद 
युरोपिमतांना परिचित करून दिला, चिनी नीति. 
शास्त्राची तोंडओळख त्यांनी अहंकारी यरोपिय 
नांना करून दिली. या दशनाने थोर जमन त 
लायब्नीझ हा भारावून शल 


गेळा. « उपयुक्त कलाम >. 
आपण त्यांच्या बरोबरी मी, 


ने आहोत आणि 
1] 
विज्ञानात आपण त्यांना मागे टाकतो र 
परतु व्यावहारिक तत्त्वज्ञानामध्ये ( तेव्ना... 


ऐ॥]]००७]१ ) म्हणजे नीतिझास्त्र व राज्य 


कनफ्यूशास दर्शन 


शास्त्रांच्या मानवी वर्तणूक व फायद्यासाठी: केलेल्या 
नियमांच्या बाबतीत चिनी निश्चितच आपल्या वर- 


चढ आहेत ( प्रीफेशिओ- ३ )” असे उद्गार त्याने 


कांढले आणि या उद्गारांचा 'प्रभाव पुढे अनेक 


यरोपीय विचारवंतांवर व सुश्षिक्षितांवर पडला: 


कनफ्यूशस याप्रमाणे युरोपात ' स्वीकारला गेला. 

अमेरिकेतील जेफसंनप्रणीत लोकझ्षाही व शासनं- 
उयवस्था आणि फ्रेंच क्रांतीचे तत्त्वज्ञान यांच्यावर 
अप्रत्यक्ष-प्रत्यक्षपणे पण कनफ्यूशसच्या विचारांचा 
निश्‍चित परिणाम झाला असे मानले आणि दाख- 
विले जाते. विज्लेषतः आनुवांगिकतेचा धिःकार, 


शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी निर्माण केलेली परीक्षा- . 


पद्धती आणि निधर्मी विवेकवाद यांचा प्रभाव तर 
निश्‍चितच पडला. 

* दि इन्फ्लूअन्स ऑफ चायनीज थाट ऑन 
युरोपीयन कल्चर ? (१९४०) या पुस्तकात चीर्‍या 
अभ्यासकाने चिनी तत्त्वज्ञानाचा. परिणाम म्हणून 
फ्रेंच क्रांती घडली असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. यातील अत्याग्रहाचा भाग सोडला तर फ़ेंच 


क्रांतीला कारणीभूत ठरलेल्सा प्रबोधनाच्या तत्त्व. 


ज्ञानावर मात्र प्राचीन चिनी व विशेषतः कनफ्यू- 
शसच्या विचारांचा .प्रभाव पडला आहे हे मान्य 
करावे लागते. मेकॉले, फदिनांद बूनेतिए यांनी हे 
दाखवून दिले आहे. 

पाइचात्त्यांमध्ये कनफ्यूशसचा दबदबा निर्माण 
करण्याचे खरे श्रेय वोल्तेरकडे जाते. त्याच्यामुळेच 
प्रबोधनाच्या चळवळीचा कनफ्यूशस हा एक आधार 


मानला गेला. बोल्तेर म्हणतो, “ त्याची पुस्तके मी . 


काळजीपुर्वक वाचली आहेत. त्याची टिपणे देखील 
घेतली आहेत. या पुस्तकात विशुद्ध नीतितत्त्वांखेरोज 
मला अन्य काही आढळतच नाही. ढोंगबाजींचा वास 
त्यात अगदी एवढासुद्धा नाही. (९0110501011109] 
एनांला॥ाः४ए )” या ग्रंथात (१६-३२३५).त्याचे 
संत्र असेच उद्‌गार आढळतात, '* जगातील सर्वांत 
समाधानाचा काळ म्हणून कोणता दाखवायचा असेल 
आणि त्याबाबत धन्यता व्यक्त करायची असेल 


च्छ 


तर ज्या वेळी पृथ्वीवर त्याची ( कनफ्यूशसची ) 

तत्त्वे आचरणात आणली जात होती तोच होय. ” 
लायव्नीझ आणि वोल्तेर यांनी केलेल्या अशा 

गौरवानंतर, आजतागायत म्हणजे सुमारे अडीच 


'वर्षे युरोपीयनांना व पाइचात्त्यांना कनफ्यूशस हा 


आकर्षणाचा आणि आदराचा विषय काला आहे. 
उंलट, हजारो वर्षे शेजारी असूनही भारतीयांना 


चिनी संस्कृती आणि कनफ्यूशस यांविषयी आकषण 


आणि माहिती दोन्हीही अगदीच कमी आहेत, 
वित्रेकाचा वन्ही 


पश्चिमी तत्त्वज्ञानात आणि संस्कृतीत विवेकवादी 
[ रॅशनॅलिस्ट) धारा पहिल्यापासून म्हणजे सॉक्रेटीस- 
पासून प्रबळ आहे, आणि अखंडित आहे. या परं- 
परेचे भिन्न भिन्न आविष्कार आहेत. सॉँक्रेटीस-प्लेटो- 
अँक्वायनस, देकातं, लायब्नीकझष, वोल्तेर, काण्ट, 
हेगेळ, ते आजतागायत एडमंड हुसले, मेर्लो पोन्ती- 
पयंत ती प्रवाहित आहे. या धारेतील विचारवंतांच्या 
चाहुत्यांना कनफ्यूशस, मंग-ज हे आपलेसे वाटतात; 
पूर्वेकडील सॉक्रेटीस-प्छेटोच वाटतात. 
अर्थात कनफ्यशसचा ' विवेकर्वीद ' प्राचीन काळा- 
तील आहे. तो स्थूल स्वरूपाचा आहे. कनफ्यूशसची 
विचार व्यक्‍त करण्याची पद्धत अक्षी आहे, कौ 
ज्यामुळे सॉलोमन, ला रोझ्फोकोल्द, पास्काल, 
डॉ. जॉन्सन, ग्योएथे, आलेक्झांडर पोप तज्ञीच दाग 
हामरश्योल्ड यांची आठवण व्हावी. त्याची ही 
पद्धती चुरचुरित, सूत्रबद्ध आणि जिव्हाळ्याची आहे. 
भारतीयांना कनफ्यूशस आठवण करून देईल ती 
तिरुवल्लुवर, भतेहरी आणि रामदास यांची. जीवन 
जगताना आणि ते फुलविताना माणसाने त्याच्या 
बुद्धीला, प्रश्ञेला आणि त्याच्या विवेकाला (फांछ- 
केळ) सर्वांत जास्त महत्त्व दिले पाहिजे आणि 
त्यांच्या आधारे प्रयत्नांची शिकस्त करून स्वतःचे 
आणि सर्वांचे जीवन उजळूत्त टाकले पाहिजे हे 
सांगणारा हा विवेकवाद आहे. हा वन्ही यापुढेही 
अनेकांना ऊब देणारा आणि भविष्यकाळासाठी माग- 
देन करणारा वाटेल यात काही शंका नाही. 


४८ नवभारत ऑक्टोबर, १९८२ 


"८०% २९०५ २८% ३८0५३९७ २८% २९0२७ ९0५३९0५२९0 >८0% 0५8 


जिल्ह्यातील अग्रेसर बँक 


सातारा जिल्हा पध्याती सहकारी वँक ति.. 
सातागा 


प्रधान कायालय, शिवाजी सर्कल, सातारा 


सांपत्तिक स्थिती २१-७-८२ अखेर 
खेळते भांडवळ रुपये ५३ कोटी ७८ लाख 
ठेवी रूपये ४० कोटी २१ लाख 


कजे रुपये. २८ कोटी ०५ लाख 
जिल्ह्यातील एकूण ९० शाखांमाफंत शहरी व ग्रामीण जनतेची सेवा करीत आहे. 
टि 


६ ठेवीला विमा योजना 
& ठेवीवर भरघोस व्याज 
६ लोकमंगल 
& आवते ठेव 
& पेन्शन योजना 
& व यांसारख्या अनेक ठेव योजना 
& जिव्हाळ्याची व तत्परतेची सेवा 


& सव प्रकारचे बँकिग व्यवहार 
मुख्य कार्यालय-(सातारा), राजवाडा शाखा सातारा 
मायणी, पांचगणी, दहिवडी, ढेबेवाडी, पाटण, आझाद 
माकेट याड कराड, कलेढोण, तारळे येथे सेफ डिपॉ 


॥, कराड, फलटण 
चौक शाखा कराड 
झिट लॉकरची सोय 


२४७ लततक त कका क कात त ताचा काल: 


व्यं. क्ञा. भोसले स. आ. पोळ 
व्यवस्थापक उपाध्यक्ष वि. बा. पाटील 
भध्पक्ष 


द यर,ल्ाला 


ह 


ग्रंथ-परीक्षण 


घरंदाज गोष्टी (अनुवादित बंगाली कथा) - अनु. अशोक शाहाणे ; अमेय प्रकाशन, नागपूर, 


१९७९, पृ. १७४; मूल्य रुपये २०/- 


बंगालीतुन मराठीत अनुवाद करणाऱ्या लेखकां- 
मध्ये श्री. अशोक शहाणे हे नाव आता चांगलेच परि- 
चित झालेले आहे. श्री. शहाणे यांनी अनुवाद केलेले 
कथा व कादंबरीवाडःमय केवळ विदग्ध वाचकांनाच 
नव्हे तर नामवंत प्रकाशकांनाही अगत्याचे वाटू 
लागले आहे; ही गोष्ट खरोखरच अभिनंदनीय 
आहे. 

* घरंदाज गोष्टी ' हा श्री, शहाणे यांचा अनु- 
वांदित कथासंग्रह आहे. या कथासंग्रहातील चोदा 
कथा निरनिराळ्या चौदा लेखकांनी लिहिलेल्या 
आहेत. कथासंग्रह वाचण्यास म्हणून हातात घेताच 
पहिल्याप्रथम नजर वेधून घेते मुखपृष्ठाच्या वेष्टणा- 
वरी आरास. संपूण रूपेरी वेष्टण आणि मध्यभागी 
जरा उंचावर एका चौकटीत स्प्रे पद्धतीने विविध 
रंगबिदूंनी चितारळेला एका बाईचा बस्ट. चौकटी" 
तील स्त्रीच्या बिनचेहऱ्याच्या कपाळावर फक्त ठस- 
ठक्यीत लाल कुंकू आणि भंगभरून डोक्यावर घेत- 
हेला पातळाचा पदर. या सर्वेच गोष्टो नजरबंदी 
करतात आणि मग चौकटीखाली दिलेल्या ' घरंदाज 
गोष्टी! या शीर्षकाचा अभावितपणे चोकटीतील 
चित्राशी मेळ जमून जातो. पण मग स्वतःला जरा 
भानावर आणून खडसवावे लागते, की शीषेक हे 
चित्राचे नसून कथासंग्रहाचे आहे. आधी कथा वाचून 
टाकू या, म्हणजे मग शीषेकाचे प्रयोजन लक्षात 
येईल, पण सवे कथा वाचून झाल्यानंतरही घरंदाज 
गोष्टी ' या श्ीषेकाचे नेमके प्रयोजन काय ते लक्षात 
ग्रेत नाहो, तेव्हा मात्र आाश्‍चये वाटते. कारण, ठर- 
लेल्या पद्धतींप्रमाणे * निवडक बंगाली कथा ' वगैरे- 
छाप शीषेक न देता श्री. शहाणे यांनी ज्याअर्थी 
* घरंदाज गोष्टी ' हे शौर्षक दिले आहे, त्याअर्थी 
त्यांना शीषेकाद्वारे नक्कीच या कथांबद्दल काहीतरी 


सुचवायचे असावे. घरंदाज म्हणजे खानदानी, हा 
न. भा. ७ 


कुणालाही चटकन आठवणारा शब्दाथे. मुखपृष्ठाच्या 
वेष्टणावरील चित्रही याच अर्थाला उचलून धरणारे. 
म्हणजे, प्रस्तुत कथासंग्रहातील कथा घरगुती स्वरू- 
पाच्या, किवा कौटुंबिक समस्या मांडणाऱ्या असे श्री. 
शहाणे यांना सुचवायचे असेल काय ? नसावे. 
कारण “ जननी, * पश्चिम बंगाल : एक आरामबोट 
हा:! हा: !' यांसारख्या कथा निव्वळ कोटुंबिक 
स्वरूपाच्या नाहीत. 

आणखीही एक अथे लावता येऊ शकतो : घरं- 
दाज म्हणजे खानदानी आणि खानदानीपणाशी एक- 
प्रकारच्या अभिजाततेचा संपक जाणवत असतो. 
म्हणजे मग प्रस्तुत कथासंग्रहातील कथा ' अभिजात ' 
म्हणजे *क्लासिक्स ' आहेत, असे तर अनुवादकाला 
सुचवायचे नसेल ? तसे असेल तर या संग्रहातील 
* एकाकी ! किवा “ अपरात्री सुकुमार ' वगैरे कथांना 
: क्लासिक्स ? म्हणणे कठीण आहे. सर्वच कथा काही 
'क्लासिक्स ! या अभिधानास पात्र नाहीत. असो, या 
मुद्द्यावर मतमतांतराचा फार खल न केलेलाच बरा, 
कारण मुळातच या शीर्षकाचे नेमके प्रयोजन काय ते 
मला स्पष्ट झालेले नाही. 

शिवाय अनुवादासाठी कोणत्या लेखकांचे व 
कोणते साहित्य निवडावे हा अनुवादकाचा अगदी 
वैयक्तिक प्रश्‍न असतो. त्यामुळे याबाबतीत प्रन 
उपस्थित केले, तरी त्यांची उत्तरे फ्त अनुवादकच 
देऊ शकणार. या प्रश्‍नांची उत्तरे अनुवादकाने दिली 
तर त्याची अनुवादामागची भूमिका कळू शकते. 
या दृष्टीने कुठल्याही अनुवादित पुस्तकाला अन्‌- 
वादकाची प्रस्तावना असणे आवश्‍यक आहे. “ घरं- 
दाज गोष्टी ' या अनुवादित कथासंग्रहालाही श्री. 
शहाणे यांची स्वतःची भूमिकाविवेचक प्रस्तावना 
हवी होती. मी असे का म्हणते ते पुढील विवेचना- 
वरून स्पष्ट व्हावे. 


ष्ठ 


पहिला प्रश्‍न उपस्थित होतो तो अनुवादित . 


साहित्यकृुतीतील भाषेचा. मूळ साहित्यकृतीतील 
भाषार्दीलीशी शक्‍य तितकी जवळीक साधण्याचा 
. प्रयत्न अनुवादक करत असतो. पण प्रत्येक भाषा 
फार हटवादी असते. बाहेरून आलेला साज ती 
स्वीकारते ; पण स्वतःचा वाण काही सोडत नाही. 
त्यामुळे प्रत्येक अनुवादकाला त्याच्या “ टारगेट 
लेग्वेज ' (97९6, 191209९0) च्या मोडणी- 
नुसार- मूळ साहित्यकृतीतील भाषेशी थोडेफार 
स्वातंत्र्य घ्यावेच लागते, आणि ते घेतलेही पाहिजे. 
पण. अनुंवांदित साहित्यकृती प्रकाशित स्वरूपात 
हाती आल्यानंतर मूळ भाषा न.जाणणाऱ्या वाच- 
काला जर काही शब्द खटकले; किवा मधेच एखादी 
वाक्यरचना विचित्र व.अपरिचित वाटली तर मात्र 
त्या ठिकाणी. भाषादोष उत्पन्न होतो. कारण त्यामुळे 
वाचनाचा ओघ तर खंडित होतोच, पण क्वचित 
अर्थाचे अतथ॑ होऊन रसहानी होण्याचाही संभव 


असतो, * घरंदाज गोष्टी !' या संग्रहात मला असे जे- 


काही शब्द व वाक्यरचना खटकल्या, त्या मी पुढे 
मांडणार आहे.. पण. याचा अर्थ या कथा मूळ 
कथांशी ताडून मी काही भाषाविषयक प्रश्‍न उप- 
स्थित करणार-आहे, असा मात्र घेऊ नये. अनुवाद- 
कांचे मर्यादित स्वातंत्र्य पुणंपणे मान्य करून आणि 
अनुवादित. कलाकृती ही भाता आपल्याच भाषेतील 
स्वतंत्र “कलाकुती झाली. आहे असे मानुन सर्व- 
सामान्ये मराठी वाचकाला ज्या जागा खटकतील. 
तेंवढ्यांच. उचलून पुढे ठेवल्या आहेत. 

* घरंदाज गोष्टी? या कथासंग्रहातील अगदी. 
प्र्थमवाचनीच खटकलेली गोष्ट म्हणजे या कथांमधील 
द्विश्‍्क्तिवाचक शब्द. आपण. मराठीत “ पानबीन? 
किंवा “रस्ताबिस्ता असे ' ब * या अक्षराचे ऱ्हस्व 
अथवा. दीघ रूप जोडून द्विर्क्तिबाचक शब्द बन- 
वितो. बंगालीत असे शब्द “रट! किवा.'फ' चे 
आकारान्त रूप जोडून तयार करतात. उदा. 
* घानटात ” किवा * पातफान ' प्रत्येकच बोली- 
भाषेत असे. शन्द तयार करण्याच्या , आपापल्या. 
पद्धती असतात. प्रण. असे. शब्द लागोपाठ वारंवार. 
येऊ लागळे की खटकतात; निदान मराठीत तरी. 
हतक्यांदा एकाच पद्धतीचे द्विरिक्तिवाचक. शब्द: 

विसंगत वाटतात. “ आयोजन ' या: विमल .सर 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२ 


लिखित पहिल्याच अनुवादिक कथेत- ' स्तनबीन 
( पु.५), * कुल्लेबिल्ले (पू. ५), * कागद- 
बिगद (पृ. ९ ); ५ पानंबीन ( पू. ९ )/ 
: मटणबिटण' (पृ. १०), ' वौोटतंबिटतं ' 
(पृ. ११ ), ' पोलक्याबिलक्यांचा ! ( पृ. १२ ), 
* नायलॉनबियलॉन ' ( पू. १२), ' मोरीबिरी 
( पृ. १३२), ' नारायणाबिरायणाची ' (पृ. १४), 
* ध्यानबीन * ( पू. १५ ), ' चीडबीड ! (पृ. १७), 
“ मूळबीळ ? ( पृ. २१ ), * पोरबीर (पू, २२ )- 
असे द्विर्क्तिवाचक शब्द अनेकदा येत राहतात, 
आता हा भाषादोष म्हणावा की मूळ लेखकाच्या 
शेलीशी जवळीक साधण्यासाठी अनुवादकाने जाणून- 
बुजून इतके द्विर्क्तिवाचक शब्द वापरले असतील? 
प्रश्‍न आहे.. कारण श्री. अशोक शहाणे हे अनुभवी 
अनुवादक असल्यामुळे या प्रकारामागे नक्कीच 
त्यांची काहीतरी ठाम भूमिका असावी असे वाटते. 
नाही तर यांतील काही शब्द एकेरी ठेऊनही चालले 
असते; किवा ' पोरबीर!च्या ऐवजी ' पोरबाळ, ' 
*मारधोर!' च्या ऐवजी * मारझोड, ' * कागद- 
बिगद'च्या ऐवजी ' कागदपत्रं ' अशी रूढ मराठी 
वळणाची शब्दरचना करता, आली असती. प्रत्येक 
हक १3०66 तयार करण्याऐवजी काही 
डून पुनरुक्ती सुचवता आली 
असती (उदा.- ' नारायणा-बिरायणाची ? ऐवजी 
' नारायणाची वगेरे) ), या एकाच नव्हे इतरही 
काही कथांमध्ये असे द्विरक्‍तिवाचक झाव्द इतक्या वेळा 
मध्ये यंतात, की अनुवादकाने ते जर मळ कृतीतील 
भाषेशी जवळीक साधण्याकरता वापरळे असतील. 
ल उस्तकात कुठेतरी त्याचे स्पष्टीकरण हवे होते 
लमान जकवा म्हणजे वाचकालाही या शब्दा- 
अमका कळून वाचनाला मदत होते आणि 

आणि. विवक्षित. साहित्यका ननी: 
८. को राच्या भाषेविषयी काही 

हू.शकतात. । 


मी गोष्ट म्हणजे बंगाली भाषेतील काही 
वी वादात. जसेच्या तसे ठेवणे. अक्षा शब्दां- 
काही शब्द तत्समही. आहेत. पेण अगदी 

थ्या भारतीय 


ली अथेछटा निरनिराळ 
बदडत जातात. त्यामुळे कधीकधी तत्तम 
तसाच. ठेवून चालत नाही. 


शब्ददेखील अनुवादात त 
रदाहूरण म्हुणून ' घरंदाज गोष्टी ?. या संग्रहातील 


ग्रेथपरीक्षण 


* आई?या कथेतील पुढील वाक्य घेऊ या- “कारणानं 
आणि .विनाकारणसुद्धा, बाबांना ती चांगलंच 
सुनवायचीं. मग बाबांचं पण धैय टिकायचं नाही ” 
(पू. ६५ ). या वाक्यातील * धैय ' हा शब्द श्री. 
शहाणे यांनी मराठी भाषांतरात जसाच्या तसा 
ठेवला आहे. बंगालीत ' धैये ! या शब्दाचा अर्थ 
संयम किवा चिकाटी असा होतो. वरील वाक्यातही 
तो याच अर्थी वापरलेला आहे. “ मग बाबांचं पण 
धैर्य टिकायचं नाही ” म्हणजे “ मग बाबांनाही संयम 
राहात नसे ” किवा “ मग बाबांच्याही सहनशक्तीचा 
अंत होई ” असा अर्थ. पण मराठीत “ धैय ' हा शब्द 
हिंमत किंवा साहस याअर्थी रूढ असल्यामुळे उपरि- 
निर्दिष्ट मराठी वाक्याचा अर्थ “ मग बाबांचीही 
हिंमत खचत असे ” किंवा “' मग बाबाही गर्भगळित 
होऊन जात २: असा होऊन जातो. ' धैय ' सारखा 
तत्सम शब्ददेखील अनुवादात तसाच ठेवला तर 
किती विपरित अथेछटा निर्माण होऊ शकते त्याचे 
-हे एक उदाहरण, 
बोलीभाषेतील काही शब्ददेखील असेच फसवे 
असतात. ते शब्द बंगालीतही रूढ असतात अन्‌ 
मराठीतही रूढ असतात ; पण वेगवेगळ्या अर्थांनी. 
“८ आयोजन * या कथेतील पुढील वाक्य अभ्यासले, 
की या प्रकाराची कल्पना येईल-“ तुला इतकं वाईट 
का म्हणून वाटतं मनू? जे घडलं नाही ते कबूल 
कडून टाक” (पू. ६) या वाक्यातील 'कबूल करणे 
या वाक्‌प्रचाराचा स्वीकारून घे' किंवा *मान्य करून 
घे ? असा अर्थ मूळ कथेत अभिप्रेत आहे. मराठीत 
उअर्थेछटा.बदलते. मराठीत यां वाक्‌प्रचाराचा रूढ 
-अ्थे : कनफेस ? .(-००॥/688 ) असा आहे तर 
- बंगालीत ' मॅक्‍्सेप्ट ' ( ७००७] ) असा. त्यामुळे 
"जे घडलं नाही ते कबूल करून टाक ' या वाक्या- 
तुन नेमका अथंबोध न होता घोटाळा निर्माण होतो. 
हे झाले दोन्ही भाषांमध्ये रूढ असलेल्या शाब्दां- 
विषयी. याउलट, काही शब्द श्री. शहाणे यांच्या 
भनुवादात असेही येतात, की जे मराठीत नाहीतच. 
उदा. पाडा. * पाड्या गांवभरच्या पोरी ' (पू. ८२) 
-अक्षा विधानाचा नेमका अथे कळणे .कठीण आहे. 
पाडा या बंगाली शब्दाचा अर्थ. ' मोहल्ला ' किंवा 
«.वेटाळ.? असा आहे. कथेच्या निवेदनाच्या ओघात 
*बंग्राळी न जाणप्राच्या वाचकालाही तो. अर्थ जाण- 


५१ 


बून जात असण्याची शक्‍यता आहे; पण हा बान्द 
अ-मराठी अंसल्यामुळे अशा शब्दांना. स्पष्टीकरणा- 
त्मक तळटीप दिलेली 'बरी. “तू बेकार होऊन. 
जाक्षीक लालू, बिला होऊन जाझील ”'( पू. ७४ ) 


“अशा वाक्यात * बिला * या शब्दाला तो तसाच 


ठेवायचा असला तर तळटीव हवी, ' तिस्ता, ” 


* गौरांगमुद्रा ' , ' महाजनी नाव ' अक्षा - शब्दांनाही 


तळटीप देणे अत्यंत भावश्‍्यक आहे..कारण तिस्ता 
या प्रादेशिक नदीची थोडीफार ओळख, गौरांगमृद्रेचा 
ऐतिहासिक संदर्भ या गोष्टी सववसामान्ये वाच्रकाला 


माहीत नसतात. आणि कथेमध्ये या शब्दांचे प्रयोजन 
*फार.सूचक असते. अद्या ठिकाणी तळटीपा नसल्या- 


मुळे त्या त्या शब्दांनी साधणारी नेमकी अभिव्यक्ती 
अनुवादात धूसर व संदिग्ध होऊन जाते. 

अर्थात काही ठिकाणी बोलीभाषेतील मूळ शब्द 
जसेच्या तसे ठेवल्यामुळे अनुवादित साहित्यकृतीतील 
अभिव्यक्ती अधिक प्रत्ययकारी झाल्याची उदाहर- 
णेही * घरंदाज गोष्टी ' या संग्रहात. बघावयास 


'मिळतात. उदाहरणार्थ, * पराण नावाड्याचं होडी 


वल्हवणं ' या कथेतील पुढील वाक्‍्य- “ हिलहिळ 
करत पाणी धांवत सुटलंय, त्याच्या कपाळावर 
बऱ्याच आठ्या पडतात. बर्‍याच लाटा जणू त्या'च्या 
कपाळावरनं तिरतिर करत निघून: जातात. /- 


(पृ. ४६) या ठिकाणचे “ हिलहिल ' आणि * तिर- 


तिर? हे अ-मराठी शब्द बंगालीतुन जसेच्या तसे 


ठेवलेले आहेत. पण ते खटकत. नाहीत. नादंवाचक 


शब्द असल्यामुळे त्यांना. टीपेची गरजही भासत 
नाहो. उलट, मूळ. भाषेतील अनुभवसंलय्त नाद 


संदर्भ जाणवून वाचन सुखद होते. अशा शब्दांच्या 
-भरीमुळे आपल्या भाषेतील अनुवादित कलाकृती 


समृद्ध झाल्यासारखे वाटते. । 

हे झाले शन्दांविषयी; * घरंदाज 'गोष्टी ' या 
संग्रहात काही ठिकाणी सदोष वाक्‍्यऱचनाही. आढळ- 
तात. * रंगभूमी ' या कथेत पु, ४१ वर “ ... हवी 
गोष्ट मनातनं जायलाच माग्रत नाही ” असे वाक्य 
आलेले. संग्रहात इतरत्रही अश्या. तऱ्हेची वाक्यरचना 
विखुरलेली आहे. “ जायलाच भागत नाही.” दा 
मराठी वाक्‌प्रचार तव्हे; हे बंगालीचे अगदी 'बब्ददा 
भाषांतर आहे. याऐवजी '“... ही गोष्ट मनातनं 
जाता जात नाही ” अक्षी मराठी वळणाची वाक्‍्य- 


ध्व 


बस्वना'अधिक योग्य ठरली असती. * एकाको ' या 
'केथेत पू. १०८ वर '* अद्भुत बरं वाटण्यानं 
निरुंपम भरून गेला होता ” अज्शा.प्रकारचे बंगालीचे 
अक्षरश: भाषांतर एकदम कानांना खटकते. अक्या 


विचित्र व अपरिचित वाक्परचनेमुळे वाचनाचा ओघ . 


'एकंदंम खंडित होतो. अथं समजला तरीही अभि- 
'व्पॅक्तीतील सदोषता जाणवत राहते. * भूईडोल 
कथेत पू. १४४-वर “ अरे वो तो भेरे ग्तनीका 
अतीजा. ग्रतनी म्हणजे जाऊ, दीराच्या बायकोचा 
दोष"चोही, पण '*दोराच्या बायकोचा पुतण्या ” तो 
'सोंगणारणीचाही पुतण्याच नाही का होणार ? मग 
सरळ स्वतःच्या पुतण्या म्हणण्याऐवजी * दीराच्या 
बायकोचा पुतण्या”. असा द्राविडी प्राणायाम 
काला ? खरी गोष्ट अद्यी, की या वाक्यात 
** दीराच्या बायकोचा भाचा ” असे भाषांतर 
'व्हायला हवे होते. 

.. वरील किरंकोळ खटकणाऱ्या जागा जमेस घरू- 
नही श्री. अश्योक हहाणे यांचे. ' घरंदाज गोष्टी ! 
मंधील कथांचे अनुवाद अतिदाय सरस आहेत असेच 
म्हणावे लागते. कारण या संग्रहातील ' 'चौफर ! ही 
संज्ञाप्रवाही कथा आणि ' पचिम बंगाल : एक 
आरोभेबोंट !. हाः ! हाः ! ! ही दृष्यचित्रणात्मक 
चिंत्रेपटशेक्ीतील कथा अनुवादकाच्या अनुकादसाम- 
र्थ्यालळा आव्हान देणाऱ्या आहेत; आणि श्री. अशोक 
झहाणे यांनी हे आव्हान समथंपणणे पेलले आहे. 
शिंबॉय, * रंगभूमी -, ' आई , * हद्द ओलांडून ! , 
* बज्चूकरता आई” इत्यादी प्रथमपुरुषी निवेदन- 
पद्धतीच्या कथांमधील निवेदकाचे भात्मनिष्ठ 
तादात्म्य; आणि ' जननी), ' भूईडोल', * आयो- 
जन, * पराण नावाड्याचं होडी वल्हवणं ' इत्यादी 
तुतीयपुरुषी निवेदनात्मक कथांमधील निवेदकाचा 
तढस्थपणा श्री, शहाणे यांच्या अनुवाददोलीत 
जसाच्या तसा उतरलेला आहे. 'जनती ! या 
"कथेत तर पुराच्या पाण्याच्या चढउतारांशी कथा- 
नायिकेच्या .. भावनिक चढउतारांच्या कल्लोळांचा 
समतोर भाषेहारा कायम ठेवणे हे फार जोखमीचे व 
अवघड कास श्री-शहाणे यांना इतके सहजपणे साधले 
की त्यासाठी त्यांना किती श्रम पडले असतील ते 
ते. जाणकृदेखील नये ! 


नेचभारते. 


ऑक्टोबर, १९८२ 


श्री. शहाणे यांच्या भाषांतरात त्यांचे बंगाली व 
मराठी या दोन्ही भाषांवरील प्रभुत्व स्पष्टपणे 
जाणवते. आणि म्हणूनच * घरंदाज गोष्टी? हा 
संग्रह वाचल्यानंतर मनात आलेला भाषांतरप्र क्रिये- 
बाबतचा एक महत्त्वाचा प्रश्‍न इथे आवजूंत नोंद- 
वावासा वाटतो : या भाषांतरामागे काही हेतू 
अथवा शिस्त आहे काय ? कुठल्याही भाषांतराला 
काही हेतु असावा का? म्हणजे, सहज काही कथा 
वाचण्यात आल्या, आवडल्या आणि म्हणून भाषांतर 
करून छापून टाकल्या- असा आणि इतका सर्वे- 
सामान्य विचार या भाषांतरामागे असेल काय ? 
नसावा. कारण आजच्या युगा'ची भाषांतरांची गरज 
व महत्त्व यांची श्री. शहाणे यांना नक्कीच जाणीव 
आहे. ते बंगाली व मराठी साहित्याचे साक्षेपी वाचक 
आहेत. आणि आज विविध ज्ञानक्षेत्रे अतिशय व्यापक 
झालेली असल्यामुळे भाषांतरांखेरीज कुठल्याही ज्ञान- 
शाखेत अवगाहून करणे अश्वक्यप्राय होऊन बसले 
आहे. साहित्याचाही पसारा असाच अवाढव्य 
झालेला असल्यामुळे अनुवादित साहित्याची कास 
धरल्याखेरीज कुणाही साहित्याभ्यासकाला स्वतःच्या 
साहित्यविषयक जाणीवा प्रगल्म करता येणे 
शक्‍य नाही. अश्या परिस्थितीत आपल्या भाषेत 
श्री. शहाणे यांच्यासारखे समर्थ अनुवादक आहेत, 
ही भाग्याची गोष्ट, पण त्यांच्या अनुवादांमागे 
काही हेत किवा शिस्तबद्ध योजना जाणव्‌ नये ही 
दुर्दैवाची गोष्ट आहे. व 

वरील विधानाचे स्पष्टीकरण कर 
कारण भाषांतरामागील शिस्तबद्ध 
काय, ते सांगितल्याखेरीज माझ्या 
होणार नाहीत. * घरंदाज 
उदाहरण घेऊ, या संग्रहात 
आचायं, इयामल गंगोपाध्याय, शीक्षंदु 
समरेश मजुमदार, मिहिर 


[यलाच हवे. 
योजना म्हणजे 
1 अपेक्षा स्पष्ट 


सपवल्यानंतर कुठल्याही 
निदिचितपणे काही मत मांडता 
का; बंगाली कथा- 
तयार होऊ शकते का? 


अनुक्रमणिका 


प्रंथ्रपरीक्षण, 


की फक्त दहापंधरा कथालेखकांच्या कथा वांचल्या व 
विसरून गेळे, एवढ्यासाठीच. अनुवादकाने मान 
मोडून काम करायचे असते? 
निदान मलातरी अनुवादक्रिया ही भाषांच्या 
आदान-प्रदानातील एक अतिझय मोलाची व मह- 
तत्वाची घटना वाटते. ही घटना विधायक व परि- 
णामकारी होण्यासाठी त्यामागे काही बिस्तबद्ध 
योजनां असावी असे वाटते. म्हणजेच, श्री. शहाणे 
यांनी त्यांच्या आवडीचे व महत्त्वाचे असे चार-पाच 
लेखक घेऊन प्रत्येक . ळेखकाच्या निदान चार-पाच 
कथा अनुवादित करून त्या एकत्रित प्रकाशित 
करून उपलब्ध करून दिल्या असल्या तर 
प्रत्येक लेखकाची जीवनदृष्टी, ग्रामीण अथवा 
नागर जाणीव, अनुभव स्वीकारण्याची पद्धत, 
राजकीय विचारसरणी इत्यादी गोष्टी वाचकांच्या 
मनावर ठसल्या असत्या. शिवाय प्रत्येक लेखक 
आपापल्या करिगरमधे बदलत असतो. एखादी 
सुरवांतीची कथा आणि मग त्या लेखकातील 
पंरिवतंने दृग्योचर करणाऱ्या महत्त्वाच्या टप्प्यावरील 
कथा व शेवटी एकदोन उत्कृष्ट कथा ( 1088(.601- 
७७०७8 ) अशी मांडणी करून वाचकाला त्या 
लेखकाच्या लेखनाचा आवांका लक्षात आणून देता 
आला असता. आणि याबरोबरच प्रत्येक लेखकाचा 
संक्षिप्त परिंचयं व त्याच्या प्रमुख पुस्तर्कांची यादी 
देणेही आवश्यक होते. विविध नियतंकालिकांमध्ये 
जेव्हा कथांचे अनुवांद छापले जातात त्यावेळी 
पृष्ठसंख्येच्या अथवा संपादकीय धोरणाच्या देंडपणा- 
मुळे उपरिनिदिष्ट तपशील देणे हॅक्यं होतं नाही, 
पण पुस्तकप्रकावन ही एक महत्त्वाची ऐतिहासिक 
शटना असते. अनुवादित साहित्याचे प्रकाशन ही 
तर फारच मेहुस्वाची घंटना असते, कारण पुढेमागे 
हेच अनुवांद एखा्याला संदर्भ म्हणून कामी येण्याचा 
संभंव अंसंतो. त्यामुळे पुस्तकांची मुद्रणप्रत करताना 
उंपरिंनिदिंष्ट तपशील वॉर्चकाना पुरविण्याची काळजी 
अनुंवादकाने घेतली पांहिने, र 
. अनृंवाविते कथासंत्रहाला अनूवादेकाच्या प्रॅस्ता- 
वॅनेची गरज अंसतें, असें मी सुरवातीला का म्हटले 
ते गातो लक्षांत येईल. संब्रंहीला दिलेल्या शीषंकाचे 
प्रयोजन, अंतुवादाच्या भाषेबद्दळची अनुवादकांची 


ऱ्ह 


र :: 


इत्यादी .गोष्टींची उकल फक्त अनुवादकच करू 
वाकतो. ' घरंदाज गोष्टी ! या संग्रहाला धी, अद्योक 
शाहाणे यांची प्रस्तावना नसणे ही मला तरी फार 
मोठी उणीव वाटली. 

। घरंदाज गोष्टी ' हा एक 'चागला कथासंग्रह 
आंम्हा मराठी वाचकांना उपलब्ध करून दिल्याबद्दल 
श्री. शहाणे याचे आभार मानून मलां त्यांना अंशी 
नम्र विनंती करावीशी वाटते, की यापुढे अनुवादित 
कथांचा संग्रह्‌ प्रसिद् करताना त्यांनी एकेका कथार 
काराचा व्यवस्थित परिचय होईल' अश्या निदान चार 
पाच कथा एकत्र द्याव्यात. कथांकाराचा संक्षिप्त 
परिचय व त्याचे प्रकाशित साहित्य यांची नोंद 
द्यावी. भाषांतरात जिथे मूळ शब्द तसेचं ठेवले 
'असतील तिथे नवख्या वाचकाला समंजेतील अद्या 
रीतीने तळटीपा द्याव्यात. ऐतिहासिक अथवा 
प्रादेशिक सर्वनामांनाही तळटीपा द्याव्यात, अमुक 
कथाकार निवडण्यामागचे धोरण, त्या कथार 
काराचे बंगाली साहित्यातील स्थान व स्वतःची 
अनुवादातील भाषेविषयीची भूमिका स्पष्ट करणारी 
प्रस्तावना जोडावी. हे' सर्व करणे म्हणजेच अंनुवार 
दाची शिस्तबद्ध योजना आखणे. हे करण्यास जरा 
त्रास होईल हे खरे, पण असे झाले तरच भाषांतर 
ही ऐक विधायक क्रिया होऊ बकेल. दिशाहीत 
भाषांतरापेक्षा अशा योजनाबद्ध दिस्तीत भाषांतरित 
साहित्याची मांडणी व प्रकाशन झाले तर भाषांतरे 
अंधिंक परिपूर्ण होतील आणि वाचकांच्या अन्य- 
भाषीय साहित्यासंबंधीच्या जाणीवा प्रगल्भ होण्यास 


हातभार लागेल, त्य 
| - बीणा ओला 


। सुळ  ( कथासंग्रह ) - रघुनांथ मिरगुंडे, पद 


प्रकाशन, सोनकिरे ( जि. सांगली ); पृष्ठे शंभर; 
मूल्य १५ रुपये. 


“सुळ ' हा रघुताथ मिरगुंडे यांचा, पहिलाच 
कथासंग्रह, शंभर पृष्ठांचा व ११ कर्थांचा. ' सुळ? 
या पहिल्यांच कथेवर आधारित भसे मुखपृष्ठावरील 


, सुभाष अंवचटांचे हूदयाला हेलावून सोडणारे चित्र 


भूमिका, विशिष्ट लेखकं निवडंण्यांमागचे घोरणे “या कथांतील आदायाबददूल बरेच काही सुंचवून जाते. 


अनुक्रमणिका 


ष्र्छ 


तरणपणातच. क्षयाने ग्रासलेल्या ध्येयवादी, स्वप्नाळू 
युवक,शिक्षकाचे. करुणेने ओथंबलेले हे चित्रण आहे. 
मिरगृंड्यांच्या. एकूण, सववच कथांवर हा करुणेचा, 
व्यथेचा, दु:खाचा झाकोळ आहे. त्यांच्या .कथांतील 
अनेक : व्यक्तिरेखांच्या जीवनाचा .पट वेदनेच्या 
घाग्यांनीच, विणळेला आढळतो. उदा. सूळ, भात, 
घ्य, तळ, कोसळ, आघात अश्या. अनेक कथांतुन हा 
वेदनेचा. झरा वाहताना दिसतो. मिरगृंड्यांनी 
आपल्या कथांतून अनेक प्रकारच्या दुःखांतून उद्भव- 
'णाऱ्या ताणांचे अतिशय ममंस्पर्णी चित्रण केले आहे. 
ही:दुखाची चित्रणे विविध पातळ्यांवर आपणास 
प्राह्मवयास सापडतात. त्यात बेकारीचे, दारिर्‍याचे, 
भ्रेमभंगाचे,- नियतीच्या आघातांचे दुःस'च दुःख आहे. 
दुःख हाच या.कथांचा. मंत्र आहे. या सवच कथां- 
तुन. दुःखाचे, वेदनेचे उसासे. आपणास एंकावयास 
मिळतात. या व्यथांच्या कथा आहेत. या वेदता 
मध्यमवर्गीय जीवनाच्या आहेत, पण आज हे मध्यम- 
वर्गाचे दुःखच शब्दांकित करणं फार अवघड होऊन 
बसलं. आहे. अतिपरिचयानं बुळबुळीत वाटणारं हे 
मध्यमवर्गीयांचे दुःख समर्थपणे झआाविष्कृत करणं 
आज अवघड होऊन बसलं आहे. लेखकाने मध्यम- 
अर्गीयांच्या.. जीवनात चालणारा संघ्षं अतिहाय 
उत्कटतेने टिपला आहे या कथा कौटुंबिक भावकथा 
आहेत. त्यांत म्रायकलीसाठी वेडे क्षाठेले वडील आहेत 
-(- वक्र ), अपंग. नवर्‍याची दिवसरात्र सेवा कर 
णारी आनंदीबाई आहे ( आघात ), बहिणीसाठी 
तडफडणारा दरिद्री भाऊ आहे (गळव),, दुसर्‍्याझी 
लग्न ठरून सुद्धा आपल्या प्रियकराला न विसरणारी 
'जीश्ांची माळू आहे ( भोवळ ). मिरगृुंड्यांच्या 
कथेतील भावविश्‍व जरी मध्यमवर्गीय जीवनाक्षी, 
त्यातील समस्यांशी निगडीत असले, तरीसुद्धा 
त्यातुन . उठणारी मानसिक आंदोलने वैदिवक 
पातळीवर पोचणारी आहेत, एका ठराविक मर्यादे- 
मैतर द्वे मध्यमवर्याचे कवच गळून पडल्याचे जाणवते 
ब त्या आपणा सर्वांच्याच कथा बनतात. व्यक्‍्ति- 
मनांचे पापुद्रे अतिषय हळुवारपणे त्यांच्या लेख- 
णीने उलगडून दाखविले आहेत. ग्यक्‍तिमनाचा शोध 
घेण्याची त्यांच्या लेखणीला हौस आहे. त्याच्या भाषेत 
'एक तरलता आहे, लय आहे. कथेच्या मुखपृष्ठा- 
इतकीच अंतरंगातील छपाईही अतिशय नीटनेटकी 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२ 


व भाकर्षक आहे. हा त्यांचा पहिलाच देखणा व 
वाचनोय कथासंग्रह. लेखकाबद्दलच्या अपेक्षा 
वाढविणारा आहे. 


- मधुकर दवसमनीस 


न. 


निर्मोही (कथासंग्रह) - मंदा टेंबे, उत्कर्ष प्रका- 
शन, पुणे; १९८१ ; पृष्ठे ८३; मूल्य १२ रुपये. 


निर्मोही हा मंदा टेंबे यांचा बारा कथांचा पहि- 
लाच संग्रह, यातील सर्वच कथा वेगवेगळय़ा ढंगाच्या 
म्हणूनच लक्ष वेधणाऱ्या आहेत. यांतील काही 
कथांनी कथास्पर्धेत बक्षिसेही पटकावली आहेत. 

एका फुलपाखरी वृत्तीच्या तरुणाच्या वरपांगी 
प्रेमाच्या जाळघात अडकून त्याची ' शिकार? झालेली 
माला ही एक निरागस तरुणी ! केवळ तरुणींना 
खेळवण्याचा, त्यांच्या शिकारीचा छंद असलेल्या 
विश्वास राजेच्या तावडीतुन निसंटलेल्या मालाची 
ही कथा म्हणजे हे एक वास्तव कथा ठरते. ' अश टे ! 
ही एक थोडी वेगळ्या धर्तीची रहस्यकथाच आहे. 
एखाद्या वास्तुचे गुणावगुण आणि त्या वास्तुत पूर्वा- 
पार घडणाऱ्या घटना माणूस कधी बदलू शकत नाही 
वा थांबवू शकत नाही. उलट त्याच्या जीवनावर या 
वास्तुतील वातावरणाची छाया पडते ; त्याचे जीवन 
ग्रासून टाकते ; परंतु या कथेचा नायक त्या वास्तुच्या 
पूर्वपरंपरेनुसार हातून काही अघटित घडण्यापूर्वीच 
स्वतःला सावरतो व त्यामुळे त्याचा संसार अभंग 
'राहतो. 


भूमाता ही शेतकऱ्याची अज्नदात्री, 
आपल्या कुटुंबाचं सोनं करणारा, 
स्तंभ ठरलेला “ परसजमिनी !च 
न्याच्या घश्यात घालताना भीमाकक 


म्हणूनच 
जीवनाचा आधार. 
1 तुकडा कारखा- 
1 उन्मळून पडते 
वजी बदली जमिनी - 
टंचाई हा शहूरातून 
एवढ्याशा टीचभर 


दुसऱ्याला. * अनिकेत ' करणाऱ्य 


र्‍या _भण्णासाहेबांना 
1 ग ह है प 
* वरचे '- बोलावणे आल्यावर कोणतीही तडजोड 


अनुक्रमणिका 


ग्रथपरीक्षण- 


न करता पृथ्वीवरील आपली जागा खाली करून 
* अनिकेत व्हावे लागते. 


सासुरवाद्यीण ! मध्ये नववधूला आलेले सासरचे 
दुहेरी अनुभव कथित केले आहेत. विवाहानंतर आठ 
दिवसांत आलेले सासरचे अनभव आणि ती माहेरी 
जाऊन आल्यानंतरचे अनुभव घेऊन ह्या नववधूचा 
अपेक्षाभंग होतो आणि आपल्याला दिसले ते 


मगजळच, खरे पाणी नव्हे; म्हणून ती व्यथित होते. 


उपवर मुलीचे लग्त आणि हुंडा हा आईवडिलांना 
सतत छळणारा प्रत, पण या हुंड्याविरुद्ध बंड 
पुकारून आणि ऐन विवाहाच्या वेळी वरपक्षाला 
नकार देऊन आणि संभावितपणाचा 
फाडन त्यांना कायमचा धडा शिकवणाऱ्या असीलता 
या धाडसी तख्णीची “ वरदक्षिणा ही. कथा 
आपल्याला विचार करायला लावते, गुंगवून 
ठेवते. 

* निर्मोही ? ही शौषेककथा इतर सर्वे कथांहून 


पि 


तार £ “ किसानसाकर ” 


सहकारातून समृद्धीकडे ! 


ज्र 


बा. स. गाडगीळ 
कायकारी संचालक 


बरखा. 


यभर बलकाकाकी८क णकत क0"कीटकीणीरीारी कडकी कीली 


सातारा सहकारी. साखर कारखाना लिं 
भुईंज किसनवीरनगर ता. वाई जि. सातारा 


आमच्या कारखान्याचे शिल्पकार कै. आबासाहेब उफ 
किसन वीर, यांचे “ सहकारातून समद्धी ” हे ग्रामीण महाराष्ट्राचे स्वप्न पुरे 
करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत आमची ठळक वैशिष्ट्ये- 


है पांढर्‍या शुभ्र दाणेदार साखरेचे उत्पादन. 
(मडज!? या..तावाने उत्तम प्रतीची साखर म्हणन व्यापारी क्षेत्रात लौकिक. . 


वि. रा. ऊर्फ बाबासाहेब जाधव 
न व्हा, चेअरमन 


|. कायसा माला कल 


ष्ट्५ः 


सवंस्वी वेगळी . आहे, स्वतंत्र . प्रज्ञा असलेला? 
रंगाचे नवनवे आविष्कार घडवणारा तन्मय हा. 
अनाथ तरुण म्हणजे या कथेचा केंद्रबिदू. सर्वांकडून 
हेटाळला गेलेला हा एकाकी कलाकारं” अरण्यातोल, 
चित्कलादेवीच्या पाषाणमूर्तीसमोर आपली कलां, 
अपण करतो. पण त्याच्या या कलेला जगन्मान्यता 


मिळत नाही; कीर्तीचा मोहू त्याला सुटत नाही. 


गरुकन्या मडानी आणि. तन्मयमध्ये निर्माण झालेली. 
सहंजभावना; त्याच्या हातुन असामान्य कलाकृती' 
घडवते, आणि त्याने काढलेल्या मोराच्या एको 


' हुबेहूब सामान्य चित्रामुळे मुडानीच्या अपंग कन्येला 


पाय फुटतात, वाचा फुटते आणि त्याच्या या. 
सामान्ये कलाकृतीला असामान्यत्व प्राप्त होत! 
पण कौर्ती त्याच्या हाताशी आलेली असतानाच तो. 
विरक्‍त होतो, निर्मोही होतो. श्री. जयंत ताडफळे; 
यांनी रेखाटलेले पुस्तकाचे मुखपृष्ठ अनुरूप आहे 


-भाग्यश्री पेडित 


फोन नं. : भूईज ४० 


धों. भि. कदम रं 
अध्यक्ष शिश 
शत साड काया आया कय हा आला चाक क लक लड, 


अनुक्रमणिका 


५६ नवभारत ऑक्टोबर, १९८२९ 
"लागार ाग्खाग्राग्रौ्ाग् र्या 


। स. न. वि. वि. 


गृहिणीशिवाय घर- 
१ म्हणजे अरण्यच, हे खरे, पण- 
; घराशिवाय गृहिणी अशी अवस्था 


असेल तर? तर संसाराला भटक्या 
लमाण तांड्याचीच कळा येईल. 

पण अशी वेळ तुमच्यावर आम्ही 
येऊ देणार नाही. 

तुमच्या घरासाठी आम्ही 
कर्जे द्यायला तयार आहोत. 

हा घ्या आमचा पत्ता- 


सोसायही गिगिऐर 


-< वाशानी चेंबस, ३ रा मजला 
४७, सर विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग 
( न्यू मरीन लाईन्स ), मुंबई-४०० ०२० 


आपले नम्र, 


उपाध्पक्ष 


१ अरुण य. देशमुख 
१ अध्यक्ष सु 
छि ] 


१ 
१ 
दि महाराट्र को-भॉऐिरिह् होगग्रिग प्रागगाऱम 


ळर :९३०५८२:०७०५८”3:०६३००७०८2”:६०५०७५०):८५७००८/”)०८०७०७००८2”२०६७७५०/००६७०७००८2”२:०६५७/”3३०६०५०७०८/”२ 


सार-संकलन व 


राष्ट्रीय पाकसाघना 

नजिकच्या किवा दूरच्या भविष्यकाळी देशाला 
किती ऊर्जा लागेल ? ती जरुरीप्रमाणे उपल्ब्ध होत 
राहील का? ती कुठून उपल्ब्ध होईल? ह्यांसारखे 
प्रश्‍न जेव्हा उपस्थित करण्यात येतात, तेव्हा आपल्या 
डोळ्यांपुढे मुख्यतः मोठे यांत्रिक कारखाने, ट्रॅकटरवर 
चालणारी शेती, ट्रक, बस, इ. अवजड वाहुनांवर 
आधारलेली दळणवळणाची व्यवस्था ह्या गोष्टी 
येतात. तेल, कोळसा, वीज ह्या स्वरूपात र्ऊर्जा 
मनापुढे येते. पण हिंदुस्तानात ऊर्जेचा जेवढा वापर 
होतो, त्यातील अर्धी ऊर्जा स्वैपाकासाठी, अन्न शिज- 
विण्यासाठी खर्ची पडते. आणि लाकूडफाटा, शेण, 
इत्यादींपासून ही ऊर्जा मिळते. १९७५-७६ साली 
भारतात जेवढी एकंदर ऊर्जा वापरण्यात आली 
त्यातील ,२८ टक्के लाकूडफाट्यापासुन मिळाली 
होती. त्यावर्षी १३३ कोटी टन लाकूड जाळण्यात 
आले. शिवाय ७.३ कोटी टन शेण आणि ४-१ कोटी 
टनाएवढा पालापाचोळा, तसेच उसाची चिपाडे, इ. 
शेतीचा गाळसाळ जाळण्यात आला. 

अन्न शिजविण्यासाठी जेवढी ऊर्जा देशाला लागते, 
तिच्या ८७ टक्के ऊर्जा अश्या स्वरूपाची असते. 
ऊजेंच्या ह्या प्रकारांना बिनव्यापारी प्रकार असे 
म्हणू या. कोळसा, केरोसीन, वीज इ. ऊर्जेचे जे 
व्यापारी प्रकार आहेत त्यांचा वापर १९५३-५४ 
साली ८ टक्‍के होता, तो १९७०-७१ मध्ये १४ टक्के 
एवढा वाढला; पण १९७२३ मध्ये तेलाच्या किमती 
वाढल्यानंतर १३ टक्क्यांपर्यंत घटला. 

ब्रिनव्यापारी ऊर्जेचा वापर फक्त खेडेगावांतून 
होतो असे नाही. खेड्यापाड्यांतील ९९ टक्के कुटुंबे 
ह्या प्रकाराच्या ऊर्जेवर पूर्णपणे किवा काही अंशी 
अवलंबून असतात. पण नियोजन मंडळाच्या एका 
अहवालानुसार असे दिसून येते, को शहरांत जेवढी 
ऊर्जा वापरण्यात येते तिच्या ५६ टक्के एवढी ऊर्जा 
बरिनव्यापारी असते. 

स्वैपाकासाठी म्हणून जी ऊर्जा वापरण्यात येते 
तिच्या ७० टक्के एवढी ऊर्जा खेडेगावांतून आणि 

न. भा. ८ 


५० टक्के एवढी ऊर्जा शहंरांठून 'हाकूडफाट्यापासून 
लाभत असते. ह्याचा अथे काय होतो ? तर कोळसा 
व तेल यांच्या किमती जशा वाढत जातात आणि 
जंगलतोडीमुळे राने कमी होत जाताद, तसतसें 
लोकांना स्वैपाकासाठी लागणारी ऊर्जा लाभणे 
अधिकाधिक कठीण होत जाते. 

जळणाच्या किमती वाढत जात असल्यामुळे ह्या 
अडचणीत भर पडते. १९७०-७१ ते १९८०-८१ 
ह्या दशकात दरडोई (पॅद्नाचे) उत्पन्न १४३ टक्क्यांनी 
वाढले. पण जीवनाश्यक वस्तूंच्या (घाऊक) किमती 
१५० टक्क्यांनी वाढल्या आणि व्यापारी जळण,' 
वीजशक्ती, वंगण, इत्यादींच्या (घाऊक) किंमती 
२६४ टक्क्यांनी वाढल्या, शहरात जो लाकूडफाटा 
जळणासाठी वापरण्यात येतो, त्याच्या किमती गेल्यां 
सहा वर्षांत दुपटीने वाढल्या आहेत. 

जळणासाठी आपले लोक लाकूडफाट्यांवर जे 
एवढे अवलंबून आहेत त्यामुळे मागणीशी साधारण- 
पणे जुळेल एवढा लाकूडफाट्याचा पुरवठा करणे 
दिवसेंदिवस अधिक कठीण होत आहे. १९७८ मध्ये 
उत्तर प्रदेशात १-८ कोटी घनमीटर (घ. मी.) 
लांकूडफाट्याचे उत्पादन झाले. उलट मागणी ४-२ 
कोटी घ. मी. एवढी होतो. इ. स. २००० च्या 
सुमारास ती ६२ कोटो घ. मी. एवढी होईल. 
१९७७ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासाप्रमाणे, मध्य- 
प्रदेशातील जंगलाखाली असलेला प्रदेश आणि लोक- 
संख्या ध्यानी घेता त्या राज्याच्या ४५ जिल्ह्यांतील 
३० जिल्ह्यांमध्ये जळांऊ लाकडांचा दुष्काळ त्यां 
वेळीच होता. जळाऊ लाकडासाठी आज जें 


मागणीचे मान आहे ते तसेच रांहिले तर २००० 
च्या सुमाराला २९ जिल्ह्यांतील जंगळे नष्ट झालेली 
असतील. 

ह्या परिस्थितीत स्वेपाकासाठी जे इंधन लागते 
ते लोक कसे मिळवितात ह्याची नक्‍्को माहिती 
कोणाला असल्याचे दिसत नाही; पण ठिकठिकाणी 


ह्या संबंधात जे शोध घेण्यात आले आहेत त्यामुळे 
ह्या प्रश्‍शावर काहीसा प्रकाश पडतो. गडवाल 


जिल्ह्यातील डोंगराळ प्रदेशातील भागांत वायकांना 


ष्ट 


लाकूडफाटा जमवून भाणण्यासाठी दर चार दिव- 
सांतीळ तीन दिवस सरासरी १० कि. मो. चालावे 
लागते. ह्यासाठी त्यांचे दिवसाला ७ तास सर्ची 
पडतात आणि त्यांनी आणलेले भारे सरासरी २५ 
कि. ग्रॅ. एवढे असतात. कर्नाटकातील पुरा या गावी 
दर कुटुंब जळाऊ लाकूड मिळविण्यासाठी दर दिवशी 
सरासरी २.६ तास खर्च करते आणि ४-८ कि. 
मी. चालते. हे काम मुख्यत: मुलांवर पडत असल्या- 
मुळे त्यांच्या शिक्षणात व्यत्यय येतो. ह्या बाबतीत 
अतिशय कठीण परिस्थिती अर्थात दुष्काळी भागांत 
असते. गुजरातमधील बनासकाठा जिल्हा असा 
दुष्काळी आहे. मैल्च्या मै झाड दिसत नाही. 
बायकांना दर दिवज्ी ६ते ९ तास पाणी भरण्यासाठी 
आणि लाकडे गोळा करण्यासाठी खर्च करावे लाग- 
तात. वाजेघाड ह्या खेड्यातील बायकांना ह्यासाठी 
२ कि. मी. अंतरावर असलेल्या विहिरीझ्यी दोनदा 
जावे लागते आणि झुडुपे गोळा करण्यासाठी ५ कि. 
मी. फ़िरावे लागते. 

सुस्थितीत असलेल्या खेड्यातही 'गरिबांची दैना 
असते. अमुल दुध वसाहतीजवळ असलेल्या नवली 
या खेड्यात पाटाचे पाणी उपलब्ध आहे, संपन्न 
छेतकरी नगदी पिके घेतात आणि मोठ्या प्रमाणावर 
गुरे राखतात. पण बाहेरून येणाऱ्या जळाऊ लाक- 
डांच्या किमती वाढल्यामुळे गुरे बाळगणाऱ्या मोठ्या 
शेतकऱ्यांनी गोबरगॅस प्लॅट्स बसविले आहेत व 
पोक काढल्यानंतर उरलेला ज्ेतीचा गाळसाळही ते 
जाळण्यासाठी वापरतात, पण ज्यांची स्वतःची 
जमीन नाही आणि गुरे नाहीत त्यांची यामुळे पंचा- 
इत झाली आहे. झेण,. गाळसाळ इ. ज्या गोष्टी 
आतापर्यंत ते जळणासाठी वापरीत होते त्या आता 
ह्यांना मिळणे कठीण झाले आहे. 

ह्याचा अथं भसा, की खेड्यातील गरीब बायका 
दुष्टचक्रात अडकल्या आहेत. अन्न भक्षण करून त्या 
जेवढी कर्जा कमावतात ती जवळजवळ सवे अन्न 
शिजविण्यासाठी आवश्यक असलेली सामग्रो- पाणी 
आणि जळण- मिळविण्यात खर्ची पडते. इतर काही 
करण्यासाठी फारशी उरत नाही. 
. मुंबई, कलकत्ता इ. काही महानगरे वगळली तर 
इतर शहरांत स्वैपाकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 
झर्जेविषयी काय परिस्थिती आहे. ह्याची तपशील - 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२९ 


वार माहिती उपलब्ध नाही. पण उपलब्ध सांख्यिकी 
माहितीप्रमाणे साधारणपणे असे दिसते, को शहरांत 
जळण म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या लाकूडफाट्या- 
पैकी तीन चतुर्थांश लाकूड आणि निम्मे जेण हे 
विकत घेण्यात येते. हा लाकूडफाटा आजूबाजूच्या 
खेड्यांतून विकण्यासाठी म्हणून शहरांत आणण्यात 
येतो. उदा. राची झहुरामध्ये रोज हजारो माणसे 
लाकडाचे भारे डोक्यावरून वाहात आणतात. आंध्र- 
प्रदेशातील धोणाचलमपासून कूनूलला रोज ज्या 
तीन आगगाड्या जातात, त्यांच्या खिडक्यांना 
लाकडांचे भारे लटकावलेले असतात. ह्यांना “जळण 
स्पेशल ” गाड्या म्हणतात. बंगलोरच्या इंडियन 
इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्सने केलेल्या एका अभ्यासा- 
वरून असे आढळून आले आहे, की बंगलोरमध्ये दर- 
वर्षी ५ लक्ष टन लाकूडफाटा भाणण्यात येतो आणि 
हा मुख्यतः डिझेळवर चालणाऱ्या ट्रव्समधून भआण- 
ण्यात येतो, आगगाड्या किवा बैलगाड्या ह्यांतून 
आणण्यात येत नाही. आता लाकडावर चालणाऱ्या 
चुलींची कार्यक्षमता पाच ते दहा टक्‍के असते. म्हण्जे 
लाकडात असलेली ९० टक्के उर्जा वाया जाते. 
म्हणजे जर केवळ ऊजेचा हिशोब केला तर इंधन 
आणण्यासाठी डिझेलच्या स्वख्पातील जेवढी ऊर्जा 
खर्ची पडते ती ह्या इंघनातीळ कारणी लागणाऱ्या 
ऊर्जेपेक्षा अधिक असते, हा आतबट्ट्याचा व्यवहार 
असतो अशी शक्‍यता आहे. 

नॅशनल सँपल सव्हूंने केलेल्या एका सर्वक्षणावरून 
असे दिसुन आले महे, की शहरी आणि ग्रामीण 
भागांतील अतिशय गरीब लोक--दर डोई दर महि- 
च्याला रु. २५ पेक्षा कमी सर्चणारे-हे सुस्थितीत 
लोकांच्या मानाने-दर डोई दर मास रु. ७५ पेक्षा 
अधिक खर्चणाऱ्या लोकांच्या मानाने-निम्म्यापेक्षा 
कमी ऊर्जेचा वापर करतात. केवळ शहुरांपुरते पाहिले 
तर परिस्थिती अधिकच विषम आहे. शहरांतील 
सुस्थितीतील वर्गे दरडोई जेवढ्या ऊर्जेचा वापर 
करतो त्याच्या ४० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी ऊर्जेचा वापर 
शहरांतील गरीबवगं करतो. 
* महानगरांमध्ये गॅसचा-द्रव पेट्रोलियम वायूचा- 
वापर वाढवावा असे सरकारचे धोरण महे. पण 
मागणीच्या मानाने ह्या ग्रॅसचा पुरवठा कमी आहे 
भाणि जो पुरवठा आहे तो उच्च मध्यमवर्गापुरता 


सारसंकलन 


मर्यादित आहे. बहुतेक शहरी लोक जळणासाठी 
केरोसीन मोठ्या प्रमाणावर वापरंतात. १९७३ मध्ये 
कैलेल्या एका पाहणीवरून असे आढळून आले 
आहे, की शहरात स्वंपाकासाठी वापरण्यात येणार्‍या 
जळणाऱ्या ७५ टक्‍के जळण केरोसीन व ग्रॅस ह्या 
स्वरूपाचे असते. मुंबईची लोकसंख्या देशाच्या लोक- 
संख्येच्या १ टक्का एवढी आहे पण देशात जेवढे 
केरोसोौन वापरले जाते, त्याच्या १० टक्के केरोसीन 
मुंबईत वापरले जाते. शहरात जे केरोसीन वापरले 
जाते ते मुख्यत: स्वंपाकासाठी आणि पाणी तापविण्या- 
साठी वापरण्यात येते. अतिशय गरीब थरातील 
लोकच केरोसीनचा दिवाबत्तीसाठी वापर करतात 
आणि' हा उपयोगही दिवसेंदिवस कमी होत आहे. 
पण ग्रॅस आणि केरोसीन यांचा पुरवठा पुरेसा 
नसल्यामुळे आणि अनियमित असल्यामुळे शहरातील 
लोक काही प्रमाणात वीज आणि पूरक म्हणून 
कोळसा ह्या इंधनांकडे वळू लागले आहेत. पण अक्षी 
चार प्रकारची उपकरणे स्वेपाकासाठी आणि पाणी 
तापविण्यासाठी जवळ बाळगणे हे बर्‍याच कुटुंबांना 
परवडणारे नाही. 
शहरातील गरीब माणसांना आपल्या उत्पन्नाच्या 
१५ ते २५ टक्के भाग ऊर्जेवर खर्च करावा लागतो. 
गरीब कुटुंबांनी आपल्या उत्पन्नाचा ८० ते ९० ट्क्के 
भाग अन्नावर खर्च करणे आवद्यक असते. जळणाच्या 
किमती वाढण्याचा परिणाम म्हणून लोक कमो 
अन्नाचे किंवा निकृष्ट अत्नाचे सेवत करतात. ह्यामुळे 
कुपोषषणाचे (माल न्युट्रिशन) प्रमाण वाढते., अन्न- 


होती-संघटनेचा अंदाज असा आहे, की इ.स. २००० 
साली उपल्ब्ध जळाऊ लाकूड जरुरीच्या मानाने 


४० टक्के कमी असेल. ह्याचा परिणाम असा होईल, 
की लोक अन्न पुरेसे शिजवू शकणार नाहीत. ह्यामुळे 
त्यांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होईल. एक 
तर अन्न नीट पचविले जाणार नाही आणि शिवाय 
अर्ध्याकच्च्या अज्नाबरोबर जंतू अधिक प्रमाणात 
पोटात जातील. ह्या गोष्टींना आताच कुठेकुठे 
सुरवात झाली माहे. 

भारतात खरूज हा रोग जो मोठ्या प्रमाणावर 
फेलांवला आहे त्याचे एक कारण इंधनाचा तुटवडा 
हे आहे. ह्यामुळे पाणी तापविता येतं ताही आणि 
छोक आंघोळ केल्याशिवाय राहणे पसंत करतात 
आणि झारीरिक अस्वच्छतेमुळे त्यांना खरूज होते. 


ष्‌९ः* 


ऊर्जेच्या बाबतीत ही जी दुंधर परिस्थिती निर्माण 
झाली आहे, तिला गरीब लोक कसे तोंड देतात है 
समजून घेणे अतिशय आवश्यक आहे. ह्याविषयी 
तपद्मीलवार व निश्‍चित अशी माहिती फारक्षी 
नसली, तरी कित्येक गैरसमजांचे निराकरण करील ' 
एवढी माहिती उपलब्ध आहे. न 

एक तर खेड्यापाड्यांतील गरीब माणसे आता 
लाकडांवर अवलंबून न राहुता शेतीच्या गाळसाळाचा 
अधिक वापर करू लागले आहेत. जळणासाठी आता 
लाकडे-ओंडक्याच्या स्वख्पातील लाकडे- ही संपत्त 
ज्ेतकऱ्यांनाच परवडतात. गरीब माणसे जो काही 
लाकूडफाटा गोळा करतात, तो काटक्यांच्या स्वरू- 
पाचा असतो किवा त्या लहान फांद्या असतात. 
जळणासाठी म्हणून गरीब माणसे झाड क्वचितच 
तोडतात. एका ठिकाणी केलेल्या अभ्यासावरून असे 
दिसते, की लाकूडफाटा गोळा करणारी कुटुंबे जे जळण 
वापरतात त्याचा ९६ टक्के एवढा भाग काटक्यांचा 
बनलेला होता; उरलेला भाग लहान फांद्याचा होता. 


उलट, श्रीमंत कुटुंबे जळणासाठी स्वतःच्या माल- 


कोच्या जमिनीवर अवलंबून असतात, ती झाडे तोडून, 
ओंडके फोडून लाभलेल्या लाकडांचा वापर करतात 
आणि त्या ठिकाणी एकंदर जेवढ्या लाकूडफाट्याचा 
जळण म्हणून उपयोग होतो त्याचा १९ टक्‍के भाग 
ह्या कुटुंबांकडून वापरण्यात येतो. ० 

तेव्हा जळणासाठी लाकूडफाटा गोळा केल्याने 
निर्वनीकरण (डीफॉरेस्टेशन) घडून येत नाही असा 
निष्कषं प्राप्त होतो. आज झाडांची तोड जी मोठ्या 
प्रमाणावर घडून येत आहे, तिची अनेक कारणे 
आहेत. बांधकामासाठी आणि फनिचरसाठी लाकूड 
लागते, जमीन शेतीसाठी लागवडीखाली आणण्या- 
साठी झाडे तोडावी लागतात, शहरांतील वस्ती - 
वाढल्यामुळे घरे बांधण्यासाठी किवा विकासासाठी 
मोठाली धरणे बांधण्यासाठी जमीन साफ करावी 
लागते, इत्यादी जळणासाठी लाकडे पाहिजेत म्हणून 
प्रत्यक्षात किती झाडे तोडली जातात आणि वेग-. 
वेगळ्या कारणांसाठी म्हणून जी एकंदर झाडतोड 
होते तिच्यात ह्या झाडांचे प्रमाण किती असते 
ह्याविषयी निद्चित माहिती उपल्ब्ध नाही. 

पण भविष्यात जळाऊ लाकडासाठी जंगलतोड 
ब्राढत्या प्रमाणावर होईल अश्ली खात्री बाळगायला 


अनुक्रमणिका 


६० 


हरकत नाही. कारण पूर्वी जळाऊ लाकडे हे जे 
“ बिनव्यापारी ' इंधत होते ते आता व्यापारी इंधन 
बनत आहे. म्हणजे पूर्वी खेडोपाडी लोक जळणासाठी 
आपल्याला पाहिजे असतील तेवढ्या काटक्या, 
फांद्या, शेण गोळा करीत. हे विकण्याचा किवा 
किवा विकत घेण्याचा प्रश्‍न नव्हता. पण आता 
शहरे आणि गावे यांतील ज्या सुस्थितीतील लोकांना 
गॅस किवा केरोसोन इ. व्यापारी इंधन पुरेसे किवा 
मुळीच उपलब्ध नसते, त्यांच्याकडून लाकूडफाट्याला 
अधिक प्रमाणात मागणी येईल. ज्यांच्याकडे जमीन 
नाही अशा गरीब लोकांचा हा पोट भरण्याचा मुख्य 
किंवा पुरक धंदा होईल. ते लाकूडफाटा गोळा करून 
शहरांत पाठवतील व प्रसंगी झाडे तोडतील. 

इंधनासाठी झाडांवर जो दबाव येतो त्याचे 
स्वरूप भोगोलिक व आथिक परिस्थितीशी निगडित 
असते. डोंगराळ भागात राहणारे लोक सपाटीवर 
राहणाऱ्या लोकांच्या तुलनेने २५ टक्‍के अधिक 
जळण वापरतात आणि त्यांना लाकूडफाटाही अधिक, 
जवळजवळ दुपटीने लागतो. जेथे झेती विकसित 
झालेली नसते अशा डोंगराळ क्रिवा अवषंणाच्या 
भागात लोक लाक्डफाट्यावर अधिक अवलंबून 
असतात. मैदानी, विकसित शेतीच्या प्रदेश्ञात वाप- 
रण्यात येणाऱ्या एकंदर जळणाच्या ३१ टक्के जळण 
शेतीच्या गाळासाळाचे असते आणि लाकूडफाट्याचा 
भाग ३६ टक्‍के असती, पण डोगराळ भागात तो 
जवळजवळ ६७ टक्के एवढा असतो. तेव्हा शतीचा 
विकास झाला नाही तर इंधनासाठी झाडांवर 
अधिक दबाव येईल हे उघड आहे. 

शिवाय झेतीच्या विकासाची फळें कोणापर्यंत 
पोचतात हाही प्रश्‍न आहे. समजा, एखाद्या खेड्यात 
मोठे जेतकरी, लहान जमिनीचे मालक असलेले 
शेतकरी आणि जमीन नसलेले शेतकरी आहेत. 
शेण, शेतीचा गाळसाळ, काटक्या व वाळक्या फांद्या 
आणि लाकडे असे त्या खेड्यात वापरण्यात येणारे 
संमिश्र इंधन आहे असे समजू या. जोपर्यंत शेण 
आणि शेतीचा गाळसाळ यांना बाजारात किमत 
नसते, तोपर्यंत बडे शेतकरी या गोष्टींचा स्वत:ला 
जेवढा उपयोग असतो तेवढा करून उरलेल्याचा 


नवभारत 


ऑक्टोबर, १९८२ 


इतरांना उपयोग करू देतील. पण आता समजा, 
त्याने गोबर ग्रॅस प्लॅट वसविले. मग तो आपल्या 
शेणाचा इतरांना उपयोग करू देणार नाही. 
कारण त्याचा त्याला स्वतःला उपयोग भाहे. 
मुंबईच्या कापूस तंत्र संशोधन प्रयोगशाळेने लाकडा- 
एंवजी कापसाच्या रोपांच्या चिपाडापासून पुठ्ठे 
बनविण्याचे तंत्र शोधून काढले. लाकूड महाग होत 
असल्यामुळे जेथे कापसाची मोठी शेती आहे 
अश्या प्रदेशात ह्या तंत्राचा मोठ्या प्रमाणावर 
वापर होईल अशी त्यांची अपेक्षा होती. कारण ह्या 
चिपाडांचा दुसरा काही उपयोग नसतो. पण 
त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे गोष्टी घडून आल्या नाहीत. 
त्यांनी चोकशी केली तेव्हा त्यांना समजले, की हो 
चिपाडे जळण म्हणून वापरण्यात येतात आणि बडे 
शेतकरी ती आता झेतमजूरांना विकू लागले आहेत. 
सारांश, पारंपरिक जळण ज्या प्रमाणात व्यापारी 
बनत जाईल त्या प्रमाणात गरिवांची परिस्थिती 
अधिक बिकट बनत जाईल, झाडांवरचा दबाव 
वाढत जाईल. 
जमीन आणि गुरे यांच्या मालकीतील तफावत 
दाखवून देणारे आकडे उपलब्ध आहेत. तसे झाडां- 
वरील मालकोविषयीचे आकडे नाहीत. पण बांगला 
देशाविषयी जी माहिती गोळा करण्यात आली 
आहे तिच्यावरून असे समजून येते, कौ झाडांच्या 
मालकीत अधिकच तफावत आहे. बांगला देशात 
१६ टक्के छुदबांकडे ५५ टक्के शेतजमिनीची व 
वाची हल नवी माळकॉ आहे. ह्या 
र काळजी धेतात. पण ज्या 
डांपासुन हाभणाऱ्या गोष्टीना 


त जाईल त्या प्रमाणात गोर- 
वाढत जातील. 
अन्न शिजविण्यासाठी वेगवेगळ्या 


ष्र [९ 4.3) धु 
5१1.(॥1), 1२७. 5.57 £ 
नवभारत ! ऑक्टोबर १९८२ 


ह 
स्त्राव 
ठेव. योजना , 

बडवत... 


र चा 
व्ययिताठेव 
पथोज़नग 


8) चिंटीमिंटी . 
" : मी सारोटी 


गोष्ट सांगते मोलाची 


र्शक सवय कःरा हो 


र. 
अवसोजिगा 


तुमची हितचितक मिंटी । 
[...) 


बक ऑफ़ महाराष्ट्र 


(भारत सरकारच) उपक्रम) मुरूय कचेरी 


* 'लोकौपंगल', (शिवाजी नगर त ल काय र मि पुणे ४११ ००५. 


टे मासिक 
मे. 


श्री. ग. दिक्षीत यांनी दो प्राज्ञ प्रेस 
पु. रेगे यांनी प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई 


, रे ९५ गंगापुरी, वार्ड येथे छापून 
यांच्याकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


